मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रामपाठशाळा मंडळ, बाई संचालित मासिक वर्षे ३८ । अंक ५ । फेब्रुवारी १९८५ 


तजवभाउएत किमत ४ रुपये । वाषिक वर्गणी ३० शपये 
आजीव सदस्य वरगंणी- 
व्यक्‍ती : रु. २००/- संस्था : रु. ५००/- 


वि या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 
फेब्रुवारी १९८५ संपादक सहमत असतीलच, असे नाही. 


मध्यक्ष त विश्वस्त 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोज्ी 


संपाशकीय पत्रथ्यवहार ! 

मे. पु. रेगे, 

संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : प्राज्ञपाठझाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


हट म्यायमम्यव्ययायायमायायमयाकयाामााोब्यायकानयाथययायाययनानााययाळली 


श्री. ग. दीक्षित, 

व्यवस्थापक, ' नवभारत ' मासक, 
द्वारा : दो प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
(जि. सातारा) 


मुखपृष्ठ : विलास सिदकर 


याः नियतकालिकाच्या प्रकाशनाथं महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य संस्कृती मंडळाकवून अनूदान मिळाले. 


नवभारत 


फेब्रुवारी १९८५ 
अनुक्रम 

तकंतीथं श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी : पोषणमूल्याच्या शोधात २९ 
कृतक्ष अभिनंदन ! ४६॥ - राजीव जोली 

- मे. पुं. रेगे दस्तएवस्कीच्या बांधिलकीचे स्वरूप ३७ 
संपादकीस - अनिरुद्ध कुलकर्णी 

बेळ . धर्मकोश हीरकमहोत्सव ४ट 
नोबेल पारितोषिके : १९८४ ह). ता. क. पंपा 

-- अशोक नारायण ठाकर व 

शा अक्षरवेघ "० 
जुने ते सोने : - गोदातटीचे केलासलेणे, दिनकरराव जवळकर 
भारतीय पोषणशास्त्राविषयी काही विचार २३ समग्र वाड्मय 

- पांडुरंग वासुदेव सुखात्मे सार-संकलन ५७ 


लेखक-परिचय 


शू अशोक नारायण ठाकूर : मराठी विश्वकोशात भूविज्ञान, धातुविज्ञान, वातावरणविज्ञान इत्यादी 
विषयांचे संपादक, वाई--४१२ ८०३. क्षि पांडुरंग बासुदेव सुखात्मे : जीवसांख्यिकीचे (बायोमेट्री ) 
प्राध्यापक 9 महाराष्ट्र विज्ञानवधिनी, संयुक्‍त राष्ट्रांच्या अन्न व शेती संघटनेचे भूतपुर्व संचालक. निवास : 
' सांख्य दर्हीन , ६४/१२, ऐरंडवणे, पुणे-४११ ००४. क्ष राजीब जोशी : डॉक्टर; विज्ञानवादी 
लढ्यातील आघाडीचे, कार्यकर्ते; ७, सचिन हौसिंग सोसायटी, मिठानगर रोड, मुलूंड (पूर्व), मंबई- 
४०० ०८१. &५ अनिरुद्ध कुलकर्णी : कवी, चिकित्सक लेखक व कॉन्टिनेन्टल प्रकाक्ननचे | मालक 
विजयानगर कॉलनी, पृणे-४११ ०३०.. क्ष.मे. पुं. रेगे: भूतपूर्वे प्राध्यापक व प्राचार्य, कीर्ती डोक 
विद्यालय, मुंबई; संपादक * नवभारत '; संपादक न्यू क्वेस्ट; सदस्य, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निमिती 
मंडळ, मुंबई. निवास : * रागिणी ', साहित्य सहवास, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१. क्षना. बा 
मराठे ! निवृत्त संपादक, इंडियन नॅशनल बिब्लिऑग्राफी, सेंट्रल रेफरन्स लायब्ररी, बेल्व्हेदेर, कलकता- 
२७; धर्मकोशाचे विशेष कार्यकर्ते, प्राज्षपाठ्ाळा मंडळ, वाई-४१२ ८०३. क्ष प्रतिमा केसकर : 
भूतपूर्व प्राध्यापिका; निवास : द्वारा डॉ. राजा दांडेकर, लालबाग, दापोली ( जि. रत्नागिरी ) 
क रा. ता. चव्हाण: दलितमित्र, सामाजिक कार्यकतं, सामाजिक चळवळींचे चिकित्सक अभ्यास | 
“व, छेख्कृ, निवास : १३७८ रविवार पेठ, वाई-४१२ ८०३, भै 


अनुक्रमणिका 


तकंतीथं श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
* नवभारत'तफ कृतज्ञ अभिनंदन ! 


[ अभिनंदनळेले व'अभ्ये छॉबांजित्ते प्‌. ४६. वः ४७ कर ] 


अनुक्रमणिका 


नवभारल फेब्रबारी, १९८५ 


जर्जर 


आपल्या ग्रंथालयात अबदर्‍य हवीत अशी 


प्राज्ञषाठशाळामेडळ ग्रंथमालेची 


संग्राह्म वेचारिक मराठी प्रकाशने 


संपक चिटणीस, प्राश पाठशाळामंडळ 
बाहे ( जि. सातारा ), 
पिन ऱ्् 4 रे ट्‌ ३ 


त्रॅर्जिई 


3 
तर र 
>% ज्ञ 
> श्रॅश 
जर र 
जॅ र्भेट 
ज्र रर 
व $. वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोकषी ३० रु. र्व 
>  $ हिंदुधर्माची समीक्षा (तृतीयावृत्ती) व सर्वधरमसमीक्षा (प्रथमावृत्ती ) जे 
जे - तर्कतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० झु. ह: 
श्रॅई  % अरद्वैतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ ४. रॅ 
> ३ क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र: एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 3 
> $ पुरोहितवर्गेवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. त 
>€ क॑ गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५ रु. 
न ह$ लोकह्याहीचे धोके । पद्चालाल सुराणा डं. प्न 
|: भारतीय स्त्रीधर्माचा आदशे । सो० कमल पाध्ये ४्झ ज्र 
क्रॅः क हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल कि 
> * हिंदी साहि । प्रा ल गोहे. ३३. शेर 
$ महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर २ 3 
न्य $. श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ रवे, त 
>€ % संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोल्ली क. शर 
अरॅई  % ज्ञानदेव चिंतन ( संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोशी रळ हे. र 
न $ आनंदाचा डोह । प्रा० रा० ग० जाधव टॅ न श्र् 
> ४ भावाथे रामायण ( श्री एकनाथ महाराजकृत) बालकांड १२ त्र 
ओ£ क॑ तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे प्‌ व. क 
श्रॅ. $ आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी र कक 
न्न $ वागोशवरी । डा० गो० क्रे० भट १. र्य 
अ त नवमानवतावाद व मानवाचा आदश - व व > 
> कणे (प्राचीन डक विद्यांची माहिती ) पुनर्मुद्रण । गं० वा० छेले मी 3 
3४ ३ म!चा अभ्युदय आणि प्रसार (पुनमुद्रण) । वै "जर 
>€ 4 चार्वाक: हरि रि वक आक शक जि ५ झु. 
इतहास आणि तत्त्वज्ञान (आवत्ती दुसरी) । सदाशि रः 
न शू बाध अग (अच्युत बोडी. सदाशिव आठवले १५ रु. र्क 
$ दास-शूद्रांची गुलामगिरी । शरद पाटील ५ झु. 
हज | । २५ रु. जट 
न्न जॅ 
च : 
आ शेर 
नम 9 
जे 
4 
जर 
रेट 


र मेमन नन कन म सजनयलयजजजजजजजाअाक 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय 


विज्ञान आणि संस्छृती-३ 

१६-१७ व्या शतकातील युरोपमध्ये आधुनिक विज्ञान अवतीणं व्हायला अनुकूल अशा 
ज्या दोन घटकांची दखल आपण घेतली ते म्हणजे १) ' गणिती विज्ञान ! ह्या भ्रीक संकल्पनेचे झालेले 
पुनरुज्जीवन आणि २) मानवी ज्ञानशक्ती अंतिम तत्त्वांचे नसले तरी दृश्य निसर्गातील वस्तूंच्या 
स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करून घ्यायला समर्थ आहे आणि तंत्रज्ञानाचा विकास करून त्याच्या 
साहाय्याने इहलोकातील मानवी जीवन सुरक्षित आणि सुखी करण्याची शक्‍ती माणसात आहे ह्या 
आत्मविश्‍वासपुर्णे वृत्तीचा झालेला उदय. वस्तूंचे ज्ञान मिळविणे, तंत्रज्ञानाचा विकास करून आपली 
प्राकृतिक शक्‍ती वाढविणे ह्यात पाप आहे अशी एक खोल जाणीव माणसात आहे. कारण असे करण्याने 
माणूस आपली पायरी सोडतो. ईइवराने किंवा देवी शक्‍तींनी जे झाकलेले आहे, जे माणसापासून गूढ 
ठेवलेले आहे ते प्रकट करण्याचा, निसर्गातील घटनांचे नियंत्रण करण्याइतकी ताकद कमावण्याचा 
प्रयत्न करणे हा विश्वाच्या देवी व्यवस्थेविरुद्ध माणसाने केलेला विद्रोह होय अक्षी कल्पना होती. 
स्वर्गातुन पृथ्वीवर विस्तव आणणारा प्रॉमिथिअस हा ह्या विद्रोहाचे प्रतीक होता. ग्रीक विचारवंत ह्या 
पापाच्या कल्पनेतून वाहेर पडले. विश्‍वतत्त्वाचे ज्ञान संपादन करण्यात माणसाच्या विवेकशक्तीचे जे 
साफल्य सामावलेले आहे ते सवेश्रेष्ठ असे मानवी मूल्य तर आहेच; पण ह्या ज्ञानातून मानवी आत्म्याचे 
विश्‍वातील दिव्य तत्त्वाशी नाते जोडले जाते ही प्लेटो-अँरिस्टॉटल्ची शिकवण होती. ग्रीक मानवता- 
वादाचे हे एक अधिष्ठान होते आणि रेनेसान्सच्या काळात ह्या मानवतावादाचे पुनरुज्जीवन झाले. 
त्याच्या प्रभावामुळे असेल पण फ्रान्सिस बेकननेही वैज्ञानिक ज्ञान आणि तंत्रज्ञान ह्यांची साधना कर- 
ण्याचा माणसाचा अधिकार विश्‍वाच्या ईइवरप्रणित व्यवस्थेतील माणसाच्या स्थानाशी सुसंगत आहे, 
किंबहुना ही साधना करणे माणसाचे कतेव्य आहे ही भूमिका ख्शिस्ती श्रद्धेशी सुसंगत आहे ह्या मताचा 
पुरस्कार केला. 


विज्ञानाला पोषक असलेले बौद्धिक वातावरण निर्माण करण्यात सहभागी असलेला आणखी 
एक घटक ध्यानात घेणे आव्यक आहे. त्याचे स्वरूप काहीसे अस्पष्ट आहे आणि तरीही. त्याला ह्या 
वातावरण-निमितीत महत्त्वाचे स्थान आहे. १५-१६ व्या शतकापर्यंत यूरोपमध्ये असंख्य स्त्रिया चेटक 
करण्याच्या गुन्ह्यासाठो जाळण्यात येत असत. १७ व्या शतकात त्यांची संख्या एकदम कमी झाली. 
१८ व्या शतकापासून युरोपमध्ये कुणाला चेटकिणी आढळेनाक्षा झाल्या, खेड्यापाड्यांतून पुर्वी होत्या 
तश्या जख्ख, विद्रूप म्हाताऱ्या अजूनही होत्या, कोंबड्या अजूनही एकाएकी पटपट मरत, कुणाच्या 
गायी दुध देईनातशा होत पण चेटकिणी मात्र गायब झाल्या. १६ व्या शतकापर्यंत न्यायदानात 
निष्णात असलेले, नि:पक्षपाती, कनवाळू वृत्तीचे न्यायाधीश समोर आलेल्या पुराव्याच्या आधारे चेट्क 
करण्याचा गुन्हा अनेक आरोपी स्त्रियांवर शाबीत झाला आहे असा निर्णय देत आणि कायद्याला 
अनुसरून त्यांना जिवंत जाळण्याची शिक्षा फर्मावीत. अठराव्या शतकापासून असा आरोप केवळ 
खुळचट ठरू लागला. हे स्थित्यंतर कशामुळे झाले? चेटूक सिद्ध करणारा ज्या प्रकारचा पुरावा पुर्वी 
उपलब्ध होता तो नंतरही उपलब्ध होता; पण ह्या पुराव्याचा जो अर्थ ह्या दोन कालखंडांत लावण्यात 
येत होता तो पुर्णपणे भिन्न होता. हा अर्थ ळावण्यात जो बदल झाला होता तो उपलब्ध झालेल्या 
आणखी कोणत्यातरी पुराव्पावर आधारला होता असे नाही. संबंधित पुरावा तोच, आणि तसाच 
होता. पण त्याच्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोणात बदल झाला होता. 


दोन नंवंभारतं फेब्रुवारी, १९८५ 


प्रत्यक्षानुभवाला आढळून येणार्‍या वस्तु आणि घटना, त्यांचे परस्परसंबंध आता एका वेगळ्या 
वैचारिक, संकल्पनात्मक चौकटीत करण्यात येऊ लागले असे ह्या स्थित्यंतराचे वर्णन करता येईल. 
ह्या चौकटीचा एक भाग असा को, ज्या वस्तू आहेत त्यांचे स्वतःचे असे निश्चित स्वरूप असते, आणि 
हे केवळ इंद्रियगोचर असे स्वरूप असते. वस्तू आपल्याला कशा दिसतात हे काही प्रमाणात आपल्या 
इच्छा-भावना ह्यांच्यामुळे ठरत असते हा आपला नेहमीचा अनुभव आहे. पण वस्तूंचे हे काहीसे विकृत 
असे जे ' व्यक्तिनिष्ठ ' दर्शन असते ते दुरुस्त करता येते आणि तिचे स्वतःचे जे ' वस्तुनिष्ठ ' स्वरूप 
असते ते हस्तगत करता येते. कारण एका निरीक्षकाच्या वैयक्तिक दृष्टिकोणातून निर्माण झालेल्या 
विकृतीचे निरसन दुसर्‍या व्यक्‍तींनी त्या वस्तूच्या घेतलेल्या दर्शनांतुत करता येते. * भयप्रद ' किवा 


“ मोहक ' ही विशेषणे वस्तूंच्या स्वतःच्या स्वरूपाला लावता येणार नाहीत. सवे प्रेक्षकांच्या अनुभवात 
समान असलेले, केवळ इंद्रियगोचर असलेले गूणच वस्तूच्या स्वतःच्या स्वरूपाचे घटक असतील. 
* वस्तुनिष्ठ वस्तुस्थिती ' ही नवीन संकल्पना होती. माणूस सोडला तर उरलेले विश्‍व, जे आहे ते सर्वे 
म्हणजे अशा वस्तुनिष्ठ वस्तुस्थितींचा समुदाय होय. 

ह्या चौकटीचा दुसरा भाग असा : जी वस्तुस्थिती असते, म्हणजे एखाद्या वस्तूचे असे असे 
गुणधर्म आहेत किवा अमूक अमूक घटना घडली आहे ही वस्तुस्थिती, ती कोणत्यातरी सामान्य नियमाचे 
उदाहरण असते. वस्तूचे गुणधर्म सामान्य नियमांना अनुसरून ठरत असतात आणि घटना सामान्य 
नियमांना अनुसरून घडत असतात. हे नियम शोधून काढले को, वस्तुस्थितीचा संपूर्ण उलगडा होतो. 
ह्यापलीकडे वस्तू आणि घटना ह्यांच्यामध्ये काही. गूढ, दडलेले असे काही नसते. जोपर्यंत ह्या सामान्य 
नियमांचे ज्ञान झालेले नाही तोपर्यंत कोणतीही घटना गूढ असते. आणि जेव्हा हे ज्ञान होते तेव्हा हे 
गूढ पूर्णपणे उकलले जाते. ह्या दृष्टीने सवच गूढ आहे आणि काहीही गूढ नाही. 

ह्या दृष्टिकोणाला प्रतीत होणारे जग कोरडे आहे. वस्तूंच्या स्वरूपात माणसाच्या भावना, इच्छा 
मिसळलेल्या नसतात. वस्तू माणसाच्या इच्छा-आकांक्षांना प्रतिसाद देणाऱ्या नसतात. असा कोणताही 
अनुबंध वस्तू आणि माणूस ह्यांच्यामध्ये नाही. किवा वस्तू माणसांसारख्याच पण तरीही काहीश्या 
किवा बर्‍याच वेगळ्या स्वरूपाच्या नसतात. म्हणजे असे को, त्यांच्या ठिकाणीही काही प्रेरणा असतात, 
त्यांच्या पूर्तीसाठी त्या धडपडत असतात; पण मानवी प्रेरणांहून ह्या वेगळया प्रकारच्या प्रेरणा असतात 
असे नाही. कुत्रा माणसाहून वेगळा पण काहीसा माणसासारखा असतो. त्याचा धनी परगावी गेल्यावर 
त्याला होणारे दु:ख आपल्याला समजू शकते. वनस्पतीही पावसात तृप्त, सूर्यप्रकाशात उल्हसित 
दिसते. मातीही पाण्यासाठी आसुसल्यासारखी दिसते. पण हे सर्व 'भ्रम आहेत. वस्तूंचे गुणधम आणि 
त्यांना घडणाऱ्या घटना ह्या केवळ सामान्य नियमांना अनुसरून ठरत असतात. वस्तूंच्या ठिकाणी 
असलेल्या कोणत्याही प्रेरणांच्या आविष्काराझी त्यांचा संबंध नसतो. अश्या प्रेरणा वस्तंच्या अंगी 
नसतात. ह्या अर्थाने वस्तूंना केवळ पृष्ठभाग असतो, ' आंतरिक ' आशय नसतो. क 

ऑरिस्टांटलला दिसणारे जग वेगळे होते. ज्वाला वरती उफाळत असते कारण अग्नी किंवा 
तेजस हे सवेश्रेष्ठ तत्त्व आहे आणि म्हणून त्याचे स्वाभाविक स्थान जगाच्या व 
जेथे सूयेचंद्र आणि तारे हे अग्निगोल वसत असतात तेथे आहे आणि आपले स्वाभाविक स्थान परत 
मिळवावे ही प्रेरणा ज्वालेमध्ये असते. ह्याच न्यायाने पाथिव तत्त्वाचा बनलेला दगड कोणत्याही 
स्थानापासून निसटला की, पृथ्वीकडे धाव घेतो आणि तेथे पोचल्यावर विसरतो. ग्रहगोल हे अग्नी ह्या 
श्रेष्ठ तत्त्वाचे वनळेळे असल्यामुळे विश्वाच्या दिव्य विभानात असतात. हा विभाग निर्दोष, परिपूर्ण 
वस्तूंचा बनलेला अपल्यामुळे ग्रह्गोलांची गतीही परिपुर्ण अशा मार्गाने घडत असते. वर्तूळ हा परिपुर्ण 
असा वक्र आहे. म्हणून ही गती वर्तुळात्मक मार्गाने होते. 

सांख्य तत्त्वज्ञानही ह्याच वळणाचे आहे. माणसाचे मन, ' चित्त आणि अनुभवाचा विषय 
असलेल्या वस्तू ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच तत्त्वाच्या बनलेल्या आहेत. हा मत आणि वस्तू यांमधील 


रच्या प्रदेशात, उदा , 


संपादकीय - तीन 


अनुबंध आहे. हे तत्त्व म्हणजे सत्त्व, रज आणि तम ह्या तीन' प्रकारचे गुण. ह्यामुळे वस्तूंचा 
मनाला अनुभव येऊ शकतो. ह्या तीन प्रकारच्या गुणांतील सत्त्व हे गुण श्रेष्ठ दर्जाचे चांगले 
असतात आणि तमस प्रकारचे गुण कनिष्ठ, वाईट असतात. प्रत्येक वस्तू आणि प्रत्येक चित्त ह्या 
तीन प्रकारच्या गुणांच्या मिश्रणाने घडलेले असते. ज्या प्रमाणात एखाद्या वस्तूमध्ये किवा _मनोवृत्ती- 
मध्ये सत्त्वगुण अधिक असतात, म्हणजे ज्या प्रमाणात वस्तू किवा मनोवृत्ती सात्त्विक असते, त्या 
प्रमाणात ती चांगली असते. उदा., अन्न सात्त्विक किवा राजस किवा तामस आसते. सात्त्विक अन्न 
चांगले असते. म्हणजे माणसाच्या चांगुलपणाला, सात्त्विकतेला पोषक असते: 

अँरिस्टॉटलला (आणि पुढे मध्ययुगीन स्कोलेस्टिक दृष्टीला) किवा सांख्यांना भासणाऱ्या 
जगातील वस्तूच कमी-अधिक मूल्यवान, चांगल्या होत्या. वस्तूंचे स्वतःचे स्वरूपच मूल्यवान किंवा 
दुष्ट होते आणि म्हणून ह्या स्वरूपाचे यथार्थ वणन करताना त्यांच्या मूल्याचा निदेश करणे अटळ 
होते. माणूस आणि वस्तू ह्यांच्यात दरी नव्हती. नवीन दृष्टिकोणात ही दरी होती. वस्तू तटस्थ, 
अपक्ष असतात. त्यांना स्वतःचे मूल्य नसते. माणसाच्या भावना-आकांक्षाच्या संबंधांत केवळ त्या 
चांगल्या किंवा वाईट असतात. म्हणजे त्यांचा चांगुलपणा किंवा वाईटपणा हा केवळ आगन्तुक असतो. 
त्यांच्या वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचा तो भाग नसतो. आणि विज्ञानात, वस्तूंचे यथार्थ ज्ञान मिळविताना 
वस्तूंच्या स्वत:च्या स्वरूपाचाच काय तो विचार प्रस्तुत असतो. 

' आधुनिक दृष्टिकोणा'ने वस्तूंचे विश्‍व आणि माणूस यांची फारकत करणारी भेंदरेषा किती 
कठोरपणे आखली होती ह्याचे गमक देकातेच्या एका सिद्धांतात लाभते. हा सिद्धांत असा कौ, मानवेतर 
प्राणी हौ केवळ भौतिक यंत्रे असतात; घड्याळासारखी यंत्रे असतात. आता पशू आणि माणूस 
ह्यांच्यामध्ये अनुल्लंघ्य अशी रेषा असते हा ख्त्रिस्ती सिद्धांत आहे हे खरे. पण त्याचा अभिप्राय वेगळा 
आहे. माणसाला दिव्य असा आत्मा आहे, ह्या आत्म्याचे ' तारण ' होऊ शकते किवा ईश्वराला विन्मुख 
होऊन तो चिरंतन अधोगतीला जाऊ शकतो आणि ह्यातील कोणता पर्याय एखादी मानवी व्यक्ती 
साधते हे तिच्या श्रद्धेवर, नीतिमत्तेवर व ईइवरी अनुग्रहावर अवलंबून असते; पद्ूंना असा जात्मा 
नसतो आणि म्हणून ' तारणा 'च्या ह्या दिव्य नाटकात त्यांना भूमिका असत नाही हा पशू आणि 
माणूस ह्यांमधील भेद आहे हे खस्त्रिस्ती सिद्धांताचे सार आहे. इतर प्राणी आणि माणूस ह्यांच्यात देकातं 
जो भेद कल्पितो तोही फक्त माणसाला आत्मा असतो ह्या सिद्धांतावर आधारलेला आहे. पण देकातेनें 
मानलेला आत्मा असा तारणाच्या नाटकात सहभागी असलेला, श्रद्धा आणि अनुग्रह यांचा वाहक अस- 
लेला आत्मा नव्हे. हा आत्मा केवळ साक्षी, निरीक्षक आहे. इतर प्राण्यांप्रमाणे माणसाचे शरीरही 
भौतिक विश्वाचा भाग आहे. तेही केवळ यंत्र आहे. आणि ह्या शरीरयंत्रात ज्या घडामोडी असतात 
त्यांच्याशी माणसाच्या मनाच्या अवस्था निगडित असल्यामुळे भौतिक विज्ञानाप्रमाणे ह्या मनोवस्थांचेही 
विज्ञान रचता येईल; म्हणजे मानसशास्त्र रचता येईल. मग माणसात उरते, काय ? फक्त माणसाचा 
साक्षी असलेला, अपक्ष वस्तूंचे तटस्थपणे निरीक्षण आणि वरणेन करणारा आत्मा. आणि ह्या स्वरूपाचा 
आत्मा हे एवढे क्षीण असे अस्तित्व आहे की, एखाद्या कठोरहूदयी तत्त्ववेत््याला ते निकालात काढणे 
कठीण जाणार नाही. तरी एक प्रश्‍न उरतो. किवा उरल्यासारखा वाटतो. असा तत्त्ववेत्ता स्वतःलाच 
निकालात काढत असतो काय ? 

तटस्थ निरीक्षणाला उपलब्ध होणाऱ्या इंद्रियगोचर आणि अपक्ष वस्तू आणि घटना, आणि 
त्यांचा उलगडा करणारे सामान्य नियम ह्यांची मिळून विश्‍वाची अंतिम सामग्री बनत असली तरी 
विद्वाविषयीचे सत्य प्राप्त करून घेताना श्रद्धेला काही स्थान असणार नाही हे उघड आहे. ज्ञान- 
शक्‍तींच्या परिभाषेत बोलायचे तर वस्तू आणि घटना ह्यांच्या वस्तुनिष्ठ गुणधर्माचे ज्ञान करून देणारे 
निरीक्षण आणि सामान्य नियमांची कल्पना करून ते सिद्ध ( किवा असिद्ध ) करणारी अनुमाने कर- 
ण्याची शक्‍ती ह्याच दोन खर्‍याखुर्‍या ज्ञानशक्ती होत. वस्तूंच्या इंद्रियगोचर गुणधर्मांच्या पलीकढे 


चौर भवंभारते फेब्रवारी, १९८५ 


असणारे असे तत्त्व जर वस्तूंमध्ये किवा वस्तूजातामागे दडलेले असेल तर त्याचे ज्ञान निरीक्षण आणि 
निरीक्षणावर आधारलेले अनुमान ह्यांच्या द्वारा होणार नाही. ह्या गूढ तत्त्वाशी संबंध जोडण्याचा 
दुसरा कोणतातरी मार्ग उपलब्ध असावा लागेल. ह्या मार्गाची साधना करावी लागेल. गूढ तत्त्वाशी . 
संबंध जोडण्यासाठी काही खास अधिकार कमवावा लागेल. आणि ज्यांना हा अधिकार लाभलेला नाही 
त्यांना अधिकारी पुरुषांकडून लाभणार्‍या संदेशांवर श्रद्धा ठेवावी लागेल. अज्ञा श्रद्धेशिवाय.माणसे ह्या 
गूढ तत्त्वापासून, त्यांच्याकडे नेणाऱ्या मार्गापासून तुटलेली रांहतील. किवा हया गूढ तत्त्वाशी माण- 
साचा काही अनुबंध असेल तर ते स्वतःला, योग्य त्या अधिकारी माणसांद्वारा, सर्व माणसांसाठी प्रकट 
करील. म्हणजे प्रेषित असतील किंवा श्रुतिग्रंथ असतील. पण प्रेषिताचे किवा श्रुतीचे प्रामाण्य निरी- 
क्षण आणि अनुमान ह्यांच्या निकषांवर सिद्ध करता येणार नाही. त्यांचा स्वीकार श्रद्धेने करावा लागेल. 
पण वस्तूंचे स्वरूप केवळ इंद्रियगोचर असेल आणि वस्तूंचे व घटनांचे सामान्य नियमाद्वाराः 
संपुण आकलन होत असेल तर श्रद्धेचे काही प्रयोजन उरत नाही हे उघड आहे. 
ह्या ज्या ' आधुनिक ' संकल्पनात्मक चौकटीचे विवरण आपण केले तिचा स्वीकार करणे 
म्हणजे विवेकवादी दृष्टिकोण स्वीकारणे होय अशी विवेकवादाची एक व्याख्या करता येईल. 

_ एक प्रश्‍न विचारता येईल : ऑरिस्टॉटेलिअन-स्कोलॅस्टिक दृष्टिकोणापासुन आधूनिक विवेक- 
निष्ठ दृष्टिकोणापर्यंतचे स्थित्यंतर कसे झाले ? एक वैचारिक चौकट त्याज्य ठरून तिची जागा दुसरी 
वैचारिक चौकट जी घेते ती कशामुळे ? ह्या प्रश्‍नाचे एक उत्तर असे देता येईल की, जसजसा अनुभव- 
जन्य पुरावा वाढत जातो तसतशा पूर्वापार चालत आलेल्या संकल्पना त्याच्या निकषावर टिकू शकत 
नाहीत हे अधिकाधिक स्पष्ट होत जाते आणि एक वेळ अशी येते की, जुनी संकल्पनात्मक चौकटच 
गळून पडली आहे आणि तिची जागा नवीन चौकटीने घेतली आहे ही जाणीव आपल्याला होते. 

पण हे पुर्णपणे समाधानकारक उत्तर नाही. कारण चौकट बदलते ह्याचा अर्थ असा कौ, 
पुर्वीच्या चौकटीच्या संदर्भात जो पुरावा म्हणून स्वीकारण्यात येत होता तो नवीन चौकटीच्या संदर्भात 


पुरावाच ठरत नसतो. नवीन किवा वाढलेल्या पुराव्यामुळे चौकट बदलते असे नाही. तर चौकट 
बदलली की पुराव्याची संकल्पनाच बदलते. 


दिलेले आणि दुसरे माक्‍संने 
च्या इतिहासात अधिकाधिक 
अंतर्भूत असलेल्या संकल्पनात्मक 


असतो व म्हणून त्याची संकल्पनाचौकट वेगळी असते. ह्या स्पष्टीकरणाप्रमाणे आधनिक भौतिक 
विज्ञानाचे प्रामाण्य भांडवलशाही समाजाशी सापेक्ष राहील. पण प्रत्यक्षात माक्‍संवादी असे मानीत 
नाहीत. उलट, मा्कसेवादाचाच ' वैज्ञानिक समाजवाद ' म्हणून ते गौरव करतात. 

मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात हा ' विवेकवाद ' इतक्या उल्लीरा का उदयाला आला हे एक 
गूढच आहे. सृष्टीच्या ज्ञानाशिवाय मानवी जीवनाच्या इतर क्षेत्रावर विवेकवादी दृष्टिकोणाचे कोणते 
परिणाम झाले हे पाहिल्याशिवाय आधुनिक संस्कृतीचे यथार्थ ज्ञान होणार ना! 


ही. 


नोबेल पारितोषिके : १९८४ 


अशोक नारायण ठाकूर 


या वर्षीची सहा विषयांची नोबेल पारितोषिके 
आफ्रिका, दक्षिण व उत्तर अमेरिकां आणि यूरोप या 
चार खंडांतल्या नऊ जणांना मिळाली आहेत. 
यांमध्ये झेकोस्लोव्हाकिया, दक्षिण आफ्रिका, डेन्माक, 
धशचिम जर्मनी, हठळली, नेदलंडस व अमेरिका या 
दैश्ांतील प्रत्येकी एकजण असून ब्रिटनमंधींळ दोघे 
आहेत. ब्रिटनमधील दोघांपैकी एकजण मूळचा अजें- 
टिनातील आहे; यामळे विकसनशील वेशांतून विक- 
सित देशांकडे होणाऱ्या वुद्धिमंतांच्या स्थलांतराकडें 
पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. तर शांततेच्या 
पारितोषिकामुळे दक्षिण आफ्रिकेंतींल वर्णभेदा- 
विरुद्धच्या लढ्याकडे पुन्हा लक्ष वेधळे गेले आहे. 
यूरोपियन ऑर्गनायझेशन फॉर न्यूक्लिअर रिसर्चे 
किवा (रर या आद्याक्षरांनी विशेष परिचित 
असलेल्या यूरोपीय देह्यांच्या संशोधन संघटनेतफे 
होणाऱ्या संशोधनकार्याला प्रंथमच नोबेल पारि- 
तोषिक मिळाले आहे, तर प्रतिरक्षाविज्ञानाला 
(इम्युनॉलॉजीला) अपेक्षित असणारे नोबेल पारि- 
तोषिक शेवटी या वर्षी मिळाले आहे. नऊ जणांपैकी 
केवळ एकजणच अमेरिकेतील आहे, तर १९७९ 
नंतर अथेशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक प्रथमच 
विगरअमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञाला मिळत आहे, हे या 
वर्षीच्या या पारितोषिकांचे आणखी एक वैशिष्ट्य 
म्हणता येईल. 


शांतता 

शांततेचे नोबेळ पारितोषिक ओस्लो (नॉर्वे) 
येथून जाहीर होते, तर इतर विषयांची पारितोषिके 
स्टॉकहोम (स्वीडन) येथून जाहीर होतात. कारण 
अठराव्या व एकोणिसाव्या<झंतक्रांमंध्ये यूरोपात जी 
य॒द्धे झाली त्यांमध्ये नावे हा देश कमी प्रमाणात 
गंतला होता. त्यामळे झ्ांततेचे नोबेल पारितोषिक 


देण्यासाठी अँल्फ्रेड नोबेल यांनी या देशाची निवड 
न. भा. १ 


केली होती. १९८४ सालचे हे पारितोषिक दक्षिण 
आफ्रिकेतील एका कृुष्णवर्णी धमंगुरूंना देण्यात आले 
आहे. राइट रेव्हरंड डेस्मंड एमपिलो ट्ट हे ते 
धमंगुरू होत. द. आफ्रिकेतील वंशवादी वा वणंभेदी 
राजवटीविरुद्धच्या लढ्यात त्यांनी बजावलेल्या 
कामगिरीबद्दल त्यांना हे पारितोषिक देण्यात आले 
आहे. टुटू हे शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळविणारे 
या लढ्यातील दुसरे कृष्णवर्णी नेते आहेत. या आधी 
१९६० साली हे पारितोषिक अँल्बटं जॉन ल॒थुली 
यांना मिळाले होते. ते तेव्हा आफ्रिकन नंशनल 
काँग्रेस या संघटनेचे अध्यक्ष होते. हे पारितोषिक 
मिळाल्यावर लगेचच या संघटनेवर बंदी घालण्यात 
आली व परिणामी ही संघटना अहिसक मार्गाकडून 
गनिमी युद्धाच्या मार्गाकडे वळली, असे मानले जाते. 
लुथुली हे पारितोषिक मिळण्याच्या आधीपासूनच 
घरात स्थानबद्ध होते व मृत्यूनेच त्यांची यातून 
सुटका केली (१९६७). 

टुटू यांचा जन्म परिचम ट्रॉन्सव्हांलमधील क्लेसं- 
डॉर्प या गावी २० ऑक्टोबर १९३१ रोजी झाला. 
त्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्याची तीव्र इच्छा होती; 
परंतु त्यांचे वडील साधे प्राथमिक शिक्षक असल्याने 
पैश्याभभावी त्यांना या इच्छेवर पाणी सोडावे 
लागले. उल्ट शालेय शिक्षण घेत असताना त्यांना 
उपनगरी आगगाड्यांत शेंगदाणे विकून थोडीफार 
कमाई करावी लागली. बांटू हायस्कूल, बांटू नॉर्मल 
कॉलेज, दक्षिण आफ्रिका विद्यापीठ, सेंट पीट्स 
थीऑलॉजिकल कॉलेज (रोझेटेनव्हिल) वं किग्ज 
कॉलेज (लंडन विद्यापीठ) येथे त्यांचे शिक्षण झाले 
आहे आणि त्यांनी एल्‌. टीएच्‌ (लायसन्सिएट इन 
थिऑलॉजी ) व एम्‌. टीएच्‌. (मास्टर इन थिऑ- 
लॉजी) या धरमशास्त्रातील पदव्या मिळविल्या आहेत. 
त्यांच्या पत्नीचे नाव लीच असून त्यांच्या चार 
मुलांपैकी दोघे अमेरिकेत असतात. 


ट्टू १९५४-५७ या काळात प्राथमिक शिक्षक 
होते. १९५७ साली तेथील शासनाने मिशन-शाळा 


ताब्यात घेतल्यावर ते पाद्री (क्ल्जी) झाले व 


१९६० साली उपाध्यायाच्या (प्रीस्टच्या) हाता- 
खालचे धर्माधिकारी म्हणजे डीकन झाले. पुढे 
त्यांना चर्चेच्या जागतिक परिषदेची शिष्यवृत्ती 
मिळाल्यावर ते धर्मशास्त्राच्या अध्ययनासाठी 
इंग्लंडला गेले. तेथे तीन वर्षे अध्ययन करून 
परतल्यावर त्यांना भराभर वरची पदे मिळत गेली. 
धरमेशास्त्रविषयक पाठझाळेतील व्याख्याते (१९६७ 
-६९), विद्यापीठातील व्याख्याते (१९७०-७१), 
चर्चेच्या जागतिक परिषदेच्या धर्मविषयक निधीचे 
सहसंचालक (१९७२-७५), जोहान्सवर्गचे डीन 
(म्हणजे बिशपच्या खालील दर्जाचे धर्माधिकारी, 
१९७५-७६), दक्षिण आफ्रिकेने वेढल्या गेलेल्या 
लेसोथो या स्वतंत्र राष्ट्राचे बिशप (१९७७-७८), 
दक्षिण आफ्रिकेच्या चर्चच्या परिषदेचे महासचिव 
(१९७८-८४) आणि शेवटी नोव्हेंबर १९८४ 
पासून जोहान्सबर्गचे बिशप ही पदे त्यांनी भूषविली 
आहित. जोहान्सबर्गचे डीन व बिशप होणारे ते पहिले 
कृष्णवर्णी धमंगुरू आहेत, । 
केंट, हाव्हेड, रूर बोकम, अँबर्डीन (१९८१) 
इत्यादी विद्यापीठांनी त्यांना एल्‌एल्‌. डी. (डॉक्टर 
ऑफ लॉज), टीएच्‌. डी. ( डॉक्टर ऑफ थिऑ- 
लॉजी), डी. डी. (डॉक्टर ऑफ डिव्हिनिटी), डी. 
सी. एल्‌. ( डॉक्टर ऑफ सिव्हिल लॉ) ; तर 
कोलंबिया विद्यापीठाने एस्‌. टी. डी. (डॉक्टर ऑफ 
सेक्रेड थिऑलांजी, १९८२) या सन्माननीय पदव्या 
दिल्या आहेत. यांशिवाय किंग्ज कॉलेजचे फेलोपद व 
ओलेंसिस पुरस्कार (१९८३) हे सन्मानही त्यांना 
लाभले आहेत. 
 क्राइंग इन द वाइल्डरनेस ' (१९८२ ) व होप 
ऑफ सफरिंग * ( १९८३ ) ही टुटू यांची प्रसिद्ध 
झालेली पुस्तके आहेत. त्यांमध्ये त्यांनी दिलेली प्रवचने 
क व्याख्याने यांचे संकलन केळे आहे. पुढे त्यांची 
काही वचने. दिली असून त्यांवरून त्यांच्या कार्याचे 
स्वरूप व दिशा समजण्यास मदत होईल : १ ) कृष्ण- 
वर्णे लोक इवेतवर्णी लोकांशी, अगदी कोणत्याही 
यिल्ली बोलू शकतात, हा देवांच्या दयेचा 
चमत्कारच म्हणावा लागेल. २) ते (इवेतवर्णी ) 


नवभारत 


फेब्रवारी, १९८५ 


जास्तीत जास्त भयंकर कोणती गोष्ट करू शकतील 
तर ती म्हणजे मला ठार मारणे ही होय. तथापि 
मृत्यू ही काही ख्म्रिश्‍चन व्यक्‍तीच्या आंयुष्यातील 
सर्वात वाईट घटना म्हणता येणांर नाही. ३) वर्ण- 
भेद हे नाझीवाद व साम्यवाद यांच्याएवढेच पाप 
व वाईट गोष्ट आहे. ४ ) काळ्या लोकांसाठी 
राहण्याच्या व हिडण्या-फिरण्यांच्या जागा अंलगं 
राखून ठेवणे ही नाझीच्या ' अंतिम उपाया'झी तुल्य 
अशी गोष्ट आहे. ५) सर्वे मानवांची निमिती 
देवाच्या प्रतिभेतून झाली ही शिकवणं देणारे 
£ बायवल ' हे क्रांतिकारक पुस्तक आहे. ६) येथील 
शासनाचा पुर्णपणे पराभव होणे अटळ आहे. कारण 
ते पाप, अन्याय व जुलूम यांच्या वाजूचे आहे. 

टुटू प्राथमिक शिक्षक असतानाची गोष्ट आहे. 
रेव्हरंड ट्रेव्हर हडल्स्टन हे धमंगुरू टुटू यांच्या 
आईला आपल्या डोक्यावरची टोपी हातात काढून 
घेऊन अभिवादन करीत असत. वर्णभेदाविषयी अति- 
शय सोवळ्या असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेसारख्या 
देशात एक गोरा धमंगुरू एका सामान्य काळ्या स्त्रीला 
अभिवादन करतो, हे एक मोठे आइचयच म्हणावे 
लागल. टुटू यांना हे आगळे दृश्य वरचेवर पहायला 
मिळे. तसेच पुढे स्वतः टुटू यांना जेव्हा क्षयरोगाने 
पछाडले तेव्हा हेच रेव्हरंड हडलस्टन टुटूंना रोज 
भेटायला म असत आणि त्यांचा हा क्रम तब्बल 
वीस महिने अखंडपणे चाठू होता. याचा टुटू यांच्या 
मनावर जो परिणाम झाला, बहुधा त्यामुळेच टुटू 


धमंशास्त्राच्या अध्ययनाकडे वळले असावेत व नंतर 
पाद्री झाले. लेसोथोचे बिशप असताना त्यांनी अध्या- 
पनाचेही काम केले. जोहान्सबर्गचे डीन झाल्यावर 
तेथील सुखवस्तू लोक राहत असलेल्या उपनगरातील 
डीनसाठी असलेल्या ऐश्‍वयसंपत्न निवासात रहायला 
न जाता त्यांनी सामान्य कृष्णवर्णीयांमध्ये राहणेच 
पसंत केले. बहुसंख्य म्हणजे सु. १.२ कोटी कृष्ण- 
वर्णी लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकी: 
चुचेळ्या परिषदेचे १९७८ साली महासचिव झाल्याने 
त्यांना एक प्रभावशाली व्यासपीठ उपल्ब्ध झाले. 


आणि त्यांनी त्याचा पुरेपुर न 
फायदा करून घेण्याचे 
ठरविले. याचे 


परिणामी लोकांना निर्भीडपणे 

-१ प्रभावी 
संदेश देऊन त्य वणेभेदाविरुद्धची आपली मोहीम 
तीव्र करीत नेली. अल्ला तऱहेने आपले आयष्य 


अनुक्रमणिका 


नोबेल पारितोषिके : १९८४ - 


सामाजिक न्यायासाठी वाहणारे टुटू त्यांच्या देशात 
जणू प्रेषितच बनले आहेत. 

शासन करीत असलेला भेदाभेद ट्टू यांना मान्य 
'नाही व ते स्वतःला कोण्या एकाच जमातीचे मानीत 
नाहीत. त्यामुळे ते वांशिक ऐक्य व शांततामय वदल 
यांचा पुरस्कार करतात व हे म्हणणे कृष्णवर्णीयांना 
पटवून देताना त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे 
लागते. त्यांनी स्वीकारलेल्या अहिसक, मध्यम मार्गा- 
मुळे वांशिक दृष्ट्या विभागल्या गेलेल्या या देशात 
त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. कारण 
त्यांच्या कार्याविषयी भिन्नभिन्न क्षेत्रांतील लोकांच्या 
प्रतिक्रिया अगदी उलट होत असतात. सत्ताधारी 
गोर्‍या लोकांपैकी पुष्कळांना टुटू हे घातक असे मूल- 
भूत सुधारणावादी वाटतात; तर त्यांच्या मध्यम 
मार्गामुळे उदारमतवादी रवेतवर्णीयांता त्यांच्या 
कार्याविषयी सहानुभूती वाटते; पण यामुळेच 
मुक्‍्ति-संघटनांमधील कृष्णवर्णीय त्यांच्यावर टीका 
करतात कारण ट्ट त्यांना फाजील नेमस्त वाटतात. 
परिणामी ऑलिव्हर टाँबा, नेल्सन मांडेला वगेरें- 
सारखे कृष्णवर्णी नेते टुटू यांच्यापासुत अलग होत 
गेले. दक्षिण आफ्रिकेच्या संदर्भात पाइचात्त्य देशांच्या 
हात झटकून मोकळे होण्याच्या वृत्तीबद्दल ते कडवट- 
पणे बोलतात व तेथील अथंव्यवस्थेबद्दल त्यांनी 
पुढीलप्रमाणे मत व्यक्‍त केले होते, “ भांडवल्लाही 
व मुक्‍त बाजारपेठेची अर्थव्यवस्था यांविषयी 
मी जे काही पाहिले आहे ते नेतिक दृष्टीने अगदी 
किळसवाणे आहे.” उलट कृष्णवर्णीयांना सत्तेत 
सहभागी करून घेण्यासाठी सत्ताधारी गोऱ्यांना 
चर्चेच्या टेबलावर खेचण्यासाठी त्यांच्यावर बाहेरून 
राजकीय, राजनैतिक आणि विशेषकरून आधिक 
दडपण आणले पाहिजे असे मत असलेल्या कृष्ण- 
वर्णीय नेत्यांच्या मते ट्टू हे ग्रा मताचा उघडपणे 
व ठामपणे पुरस्कार करीत नाहीत आणि त्यामुळेच 
त्यांना हे पारितोषिक मिळाले हे साजेसेच झाले 
आहे. टुटू हिंसात्मक मार्गाची भलावण करीत 
नाहीत; मात्र आफ्रिकन्स लोक गोर्‍या बंदुक- 
धारी ( हिसाचारी ) लोकांचे कोतुक करतात; 
पण कृष्णवर्णी मुक्तिसेनिकांचा विषय आला को, 
हेच लोक युद्धविरोधी भाषा करतात, हे टुटू यांनी 
अनुभवले आहे. या उलट मुक्‍्तिसैनिकांना आपण 


परिस्थितीला हिसक वळण देत आहोत हे मान्य 
नाही; कारण परिस्थिती आधीच हिंसक बनलेली 
आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. टुटू यांना या संवे 
गोष्टींची जाणीव असल्याने त्यांनी कृष्णवर्णीयांना 
सत्तेत सहभागी करून घेतले नाही, तर रक्‍तपांतही 
होऊ शकेल असा इश्यारा झासनाला वांरंवार 
दिलेला आहे. शेवटी १९८२ साली ते म्हणाले 
होते, “ पुढे अशी परिस्थिती उद्‌भवेल की, विरोध 
करण्यासाठी लोकांना हिसेचा अवलंब करणे भाग 
पडेल, हे मी नाकारीत नाही म्हणून ही हिसा 
किमान कशी होईल हे पाहण्याचा माझा प्रयत्न 
आहे. ” त्यामुळेच देशाचे विघटन होण्यापूर्वी तेथील 
परिस्थिती शांततेच्या मार्गाने बदलण्याची त्यांची 
धडपड चालू आहे. . 

टुटू यांचा अहिसक मार्ग व धमंगुरू म्हणून त्यांना 
असलेली प्रतिष्ठा यांमुळे अल्पसंख्य (१८ टक्‍के) 
गोऱ्यांनी निवडलेल्या तेथील शासनाला त्यांना गप्प 
करणे अवघड झाले आहे. त्यामुळेच दक्षिण 
आफ्रिकेतील कायद्यानुसार अजून तरी त्यांच्यावर 
बंदी अशी घातलेली नाही. अन्यथा बैठकीत 
सहभागी होणे, वर्तमानपत्रांतून निवेदने देणे व 
कृष्णवर्णीयांसाठी राखून ठेवलेल्या विशिष्ट क्षेत्रा- 
बाहेर हिडणे-फिरणे त्यांना शक्‍य झाले नसते. 
अर्थात याचा अर्थे असा नाही कौ, शासनाने' त्यांना 
अजिबातच त्रास दिलेला नाही. दक्षिण आफ्रिकेच्वा 
चर्चच्या परिषदेचे दुटू महासचिव असताना शासनाने 
या उदारमतवादी संघटनेची चौकशी करून त्यांच्या- 
वर जाहीर टीका केली होती व त्यांच्यावर पुढील 
ठपका ठेवला होता : हे भांडखोर धमंगुरू व त्यांची 
ही परिषद ज्ञासनाच्या विरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर 
प्रचार-युद्ध करीत असून झांबियातील आफ्रिकन 
नॅशनल काँग्रेससारख्या बेकायदा ठरविलेल्या संघट- 
नांना व गटांना यांची सहानुभूती आहे. १९८० 
साली डेन्माकेला गेले असता टुटू यांनी दक्षिण 
आफ्रिकेच्या दगडी कोळशावर बहिष्कार टाकण्याचे 
आवाहन केले होते. तसेच १९८१ सालच्या आपल्या 
अमेरिका-यूरोपच्या दौर्‍यात त्यांनीं दक्षिण आफ्रिका 
व तेथील व्यापारी कंपन्या यांच्याविरुद्ध आथिक 
हत्यार उपसण्यांचे आवाहन केले. होते. या दोन्ही 
वेळेस त्यांचे पारपत्र ( पासपोर्ट ) काढून घेण्यात 


अनुक्रमणिका 


1: नवभारत 


आले होते. तदनंतंर त्यांना परदेशी जाण्यासाठी 
खास परवानगी काढावी लागते आणि त्यांच्या 
कागदपत्रावर ' नागरिकत्व ठरविता येत नाही 
असा शेरा मारण्यात येतो. तसेच दोन वेळा त्यांना 
पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी परदेशात जाण्यास 
मनाई करण्यात आली होती. त्यामुळेच कोलंबिया 
विद्यापीठाच्या अध्यक्षांनी स्वतः जोहान्सबर्ग येथे 
येऊन त्यांना सन्माननीय पदवी बहाल केली होती. 
नोबेल पारितोषिक घेण्यासाठी नॉर्वेला जाण्यास 


आपल्याला प्रतिवंध होईल का, असे विचारल्याकर: 


ते म्हणाले होते, “ सरकार वाटेल त्या गोष्टी करू 
शकते, हे मला मान्य आहे; मात्र या वेळी मला 
प्रतिबंध करण्याइतके ते मूख आहे, असे मला 
वाटत नाही. ” आणि त्यांचा होरा खरा ठरला. 
त्यांनी स्वत: पारितोषिक स्वीकारले. 

पारितोषिकाची घोषणा होण्याच्या सुमारास 
टुटू न्यूयॉकला होते. तेथील जनरल थिऑलॉजिकल 
सेमिनरीत अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून ते तेथे गेले 
होते. या पारितोषिकासाठी आपले नाव विचारा- 
धीन आहे, याची त्यांना कल्पना होती. त्यामुळे 
पारितोषिक जाहीर होण्याच्या आदल्या दिवशी ते 
अस्वस्थ होते व त्या रात्री त्यांना शांतपणे झोपही 
लागली नाही. सकाळी जेव्हा संयुक्‍त राष्ट्रातील 
नॉर्वेचे प्रमुख प्रतिनिधी हातात सुंदर पुष्पगुच्छ 
घेऊन त्या पाठशाळेत येताना दिसले, तेव्हा ही 
हुरहुर संपळी, लगेचच पाठशाळेतील घंटानाद सुरू 
झाला व नंतर आभारप्रदर्शनाथ प्रार्थनाही करण्यात 
आली. 

“ दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाची समस्या सोड- 
विण्यासाठी चाललेल्या चळवळीतील टुटू सर्वांना 
बरोबर घेऊन जाणारे नेते आहेत. मुक्‍ततेच्या 
अहिसात्मक लढ्याला वाहून घेतलेल्या या नेत्या- 
कडे जगाचे लक्ष वेधणे हा हे पारितोषिक देण्या- 
मागील हेतू आहे. ” असे नोबेल समितीने म्हटले 
आहे. आणि टुटू यांनाही याचसाठी हे पारितोषिक 
मिळावे अशी तीव्र इच्छा होती. ते म्हणतात, 
“ आंतराष्ट्रीय दबावाशिवाय शांततामय उत्क्रांतीची 
शक्‍यता शून्य आहे. ” अशा प्रकारे स्पष्ट बोलण्याचे 
धैय दाखविणाऱ्या, व अहिसक मार्गाचा अवलंब 
करणार्‍या या नेतृत्वालाच केवळ नोबेळ समितीने 


फेट्रुवारी, १९८५ 


पाठिंबा दिलेला नाही; तर मानवी प्रतिष्ठा, बंधुत्व 
व लोकशाहीची मूल्ये यांच्या विषयीच्या कळकळी- 
तून दक्षिण आफ्रिकेतील जे गट व व्यक्‍ती जगाच्या 
कोतुकाचा विषय बनली आहेत, त्यांनाही यामुळे 
दिलासा मिळाल्याने नोबेल समितीने मानवी हक्‍कां- 
चाही पांठपुरावाच केला आहे. 
पारितोषिक मिळाल्यावर झालेली टुट्‌ यांची 
प्रतिक्रियाही अशीच होती; ते म्हणाले, “ दक्षिण 
आफ्रिकेतील वांशिक अन्यायाविरुद्ध लढणाऱ्या सर्वा- 
चेच हे पारितोषिक आहे. आमचे कायं न्यायाचे 
आहे याचीच पावती या पारितोषिकाने मिळाली 
आहे व न्यायाचा विजय होणारच “......... 
“जगाचे डोळे माझ्याकडे लागलेळे असताना माझ्या 
माणसांत असावे म्हणून मी जोहान्सबर्गला जात 
आहे.” म्हटल्याप्रमाणे पारितोषिकाचा आनंद आपल्या 
मित्रांसमवेत साजरा करण्यासाठी ते पत्नीसह लगे- 
चच जोहान्सबर्गला परतले तेव्हा त्यांचे तेथे वीरो- 
चित स्वागत झाले व * गॉड व्लेस आफ्रिका ! हे 
आफ्रिकी राष्ट्रवाद्यांचे गीत सर्वांनी मिळून गायिले. 
त्या वेळी ते म्हणाले, “यामुळे नम्रता येते, अभि- 
मान वाटतो, आनंद होतो व दु:खही जाणवते. देशाच्या 
सन्मानाच्या या क्षणी साजर्‍या होणाऱ्या समारंभात 
पुष्कळ लोक सामील झाले नाहीत, ही माझो सर्वांत 
मोठी व्यया आहे. " ते या पारितोषिकाची रक्‍कम 
कृष्णवर्णी आफ्रिकी तरुणांच्या शिक्षणासाठी अस- 
कल्या शिष्यवृत्ति-निधीला देणार आहेत. 
रां पारितोषिकाविषयीची वहुतेक दवेतवर्णी- 
यांची अरतिक्रिया ही रागाची आहे ; मात्र काही 
थोडे गोरे याकडे दुलक्ष करावे या मताचे आहेत. 
दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष बोथा यांनी काहीच प्रति- 
क्रिया व्यक्‍त केली नाही. सरकारने जरी अधिकृत- 
पृ प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचे टाळले, तरी 
तेथील दैनिकांत आलेल्या बातम्यांवरून सरकारचे 
मत केळू शकत. एका आफ्रिकान्स दैनिकाच्या मते 
ददू यांची अनेक वक्तव्ये अशी आहेत की, त्यामुळे 
तेया पारितोषिकाळा अपात्रच ठरतात. दुसर्‍या 
एका देनिकातीळ बातमीचा मथळा आहे, “आणखी 
एक सर्वाधिक अपरिचित नोबेल पारितोषिक 
विजेता” ; तर टुटू हे बंडखोर राष्ट्रवाद्यांचे सम- 
थक आहेत हे दरशंविण्यासाठी आणखी एका दैनि- 


अनुक्रमणिका 


नोबेल पारितोषिके: १९८४ 


काच्या अग्रलेखात म्हटले आहे, “ एखाद्या सर- 
कारच्या मांसामध्ये रुतविण्यासाठी पारितोषिकाचा 
सलत राहणाऱ्या काट्याप्रमाणे उपयोग करण्याची 
ही काही पहिलीच वेळ नाही.” अर्थात या पारि- 
तोषिकामुळे त्यांचे सरकारबरोबरचे संबंध सुधार- 
तील असे नाही. मात्र यामुळे त्यांच्या लढ्याला 
नवा जोम येईल, यात शंका नाही. या संदर्भातील 
आफ्रिकी एकता संघटनेने आदिस अबाबा येथून 
व्यक्‍त केलेली प्रेतिक्रिया बोलकी म्हणता येईल. ही 
संघटना म्हणते, “ हे पारितोषिक म्हणजे वणंभेदी 
राजवटीची घटिका भरत आल्याचा तिला देण्यात 
आलेला तातडीचा इश्ाराच आहे. ” र 
साहित्य 

या वर्षीचे साहित्याचे नोबेल पारितोषिक 
स्वतःच्या देशाबाहेर विशेष माहीत नसलेल्या 
यारॉस्लाव्ह सेफटं या चेकोस्लोव्हाक कवीला देण्यात 
आले आहे. त्यांचा जन्म २३ सप्टेंबर १९०१ रोजी 
एका गरीब कुटुंबात प्राग येथे झाला असून त्यांचे 
शिक्षणही प्राग येथेच झाले आहे. १९२८ साली 
मारी उल्‌री कोव्हा यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला 
आणि त्यांना एक मुलगा व एक मुलगी आहे. 
काव्याशिवाय त्यांना वनस्पतिविज्ञानाची विशेष 
गोडी आहे. 

कवी म्हणून ते १९२०-५० या काळात प्रसिद्ध 
व लोकप्रियही झाले. मात्र उपजीविकेसाठी त्यांना 
मुख्यत्वे पत्रकारितेवर अवलंबून रहावे लागले. त्यांनी 


विद्वेषकरून प्राग येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या दैनिकांतून , 


व नियतकालिकांमधून लेखन केले आहे. शिवाय ते 
पुढील नियतकालिकांचे संपादक होते : 800110, 
110 (१९२२), 815862 (१९३०), ४0८ 
एट४०५9 (साप्ताहिक, १९३०-३३), एिव्ाय्ां0- 
५11४ (दैनिक, १९३३-२९), ऐलळल०ताण 01306 
(१९३९-४५) व 01906 (दैनिक, १९४५-४९). 
तसेच १९३० साली ते 1०४० ५९8 या रग- 
भमीला वाहिलेल्या मासिकाचेही संपादक होते. | 
ळा ४१ अटल (ए सीटी इन टीअस, 
१९२०), शपाळ्ला 1. 8.१. (अन वायरलेस 
वेन्हूज, १९२५), शिण८& यापा (हेंड्स ऑफ 


व्हीनस, राष्ट्रीय पारितोषिक, १९२ ६), ठााटॉट 
50९ (१९३८), 8ण्लाया) 0पेशा१ (क्लोद्ड 


इन लाइट, १९४०) ५.८” 1९ 
१17159 ॥11गि (१९४५), ७॥911717111-9 (द मदर, 
१९५४-राष्ट्रीय पारितोषिक, १९५५), ठल्या 
ग& 09170४८ (कन्सट॑ ऑन आयलंड, राष्ट्रीय 
पारितोषिक, १९६८ ), 0वाढएळाया 2ए०यपया, 
ए8]]€9०५० ४०१०० (मोझाटं इन प्राग; इंग्रजी, 
जमेन व फ्रेंच भाषांतही प्रसिद्ध, १९७०) , ॥॥०100५ 
8100 ( पेस्ट्स कॉलम, १९७८), 1)8यपां£ 2 
॥1०२ता]ए ( अंब्रेला ऑफ पिकंडली, १९७८) 
व ४५९ दा !त्०$9ए. 50९७ (ऑल ब्यूटी ऑफ 
द वल्ड, १९७८ ) ही सेफटं यांची आतापयंत 
प्रसिद्ध झालेली काही पुस्तके आहेत. 

सेफटं यांचा पहिला काव्यसंग्रह ( ए सीटी इन 
टीअर्स) ते अवघे १९ वर्षांचे असताना प्रसिद्ध झाला 
असुन त्यांचे आधीचे लेखन हे आदर्श (जुद्ध) समाज- 
वादी स्वरूपाचे म्हणता येईल असे आहे. मात्र 
त्यांच्या मनात गरिबांविषयी कणव असून या लेख- 
नाला मानवतेचा स्पश्े झाला असल्याने ते केवळ 
प्रचारकी थाटाचे झालेले नाही. १९२०-३० या 
दशकात ते दोन वेळा रशियाला जाऊन आले; तेव्हा-. 
पासून त्यांचा आदर्श समाजवादाविषयी काही प्रमा- 
णात भ्रमनिरास झाला. त्यांनी स्टेलीनवादी नेतृत्वा- 
वर टीका केली. परिणामी त्यांना पक्षातून काढून 
टाकण्यात आले (१९२९). 

चेक साहित्यात * पोएटिझम ' नावाने ओळख- 
ण्यात येणारा एक काव्यसंप्रदाय असून सेफटं यांच्या 
नंतरच्या कविता या संप्रदायाशी जवळीक साधणाऱ्या 
आहेत. या संप्रदायातील कवींनी मुख्यत्वे नागरी 
जीवत, तांत्रिक प्रगती, जीवनातील आनंद यांचे 
चित्रण केले असून चित्रपट, संगीत, रेव्ह्यू (म्हणजे 
विडंबन काव्य, गाणी व नृत्य यांनी युक्‍त अशी संगि- 
तिका, पुष्कळ वेळा या संगितिकेत स्थानिक विषया- 
वरील विडंबन असते) यांच्यासारखे कला-प्रकार 
व सकेशीसारखे मनोरंजनाचे प्रकार यांचे संस्कार 
या संप्रदायातील कवींच्या काव्यावर झालेले आहेत. 
£ ऑन वायरलेस वेव्हज्‌ * पासून सेफटं यांचा हा 
दुसरा कालखंड सुरू झाला असे मानतात. यांमध्ये 
त्यांची कमाल प्रयोगशीलता दिसून येते; यानंतरचे 
त्यांचे काव्य उत्कट आत्मपरतेकडे वळळे आहे. 
उदाहरणार्थ, ' हृण्डस्‌ ऑफ व्हीनस * या , काव्य- 


अनुक्रमणिका 


क नॅवभारते; 


संग्रह्मतील -कतिता-अध्रिक- वास्तवः वः प्रामाणिक 
असून यांत: त्यांच्या .भावकवितेची शेली प्रगल्भ 
झले: दिसते. १५९३८ नंतरच्या काळात चेकोस्लो- 
व्ह्लकिय़ाला: नाझींचे जुडूस सह्तः करावे: लागले. या. 
राष्ट्रेफ. शोकांतितेत्वा, धक्का या. कवीला. चिद्ेष 
जाणलनला- वा: त्यांच्या--काव्याने. नवे. वळण घेतले. 
पल्िममी/ त्यांचे-काच्य-अधिक, गंभीर झाले. उदा., 
£5एबपक्या,) ०0१८७ '. 

सेफ़टं: यांत्र: ज्याप्रमाणे. नाझींवादाला, विरोध 
केला; त्याप्रमाणे त्यांनी: साम्यचादी- राजवटी- 
क्रिर्ळडी, मादाजा उठंचिला. १९६८ साली रशियाचेः 
रणगाडे चेकोस्लोव्हाकियांत-दाखंऴ झाळे; तेव्हा या 
अपक्रसंगोल]: जमेल. तेवढा” वः जो. काही प्रंतिकार 
करता येईल, त्यातत” सहभागी होता - यावे म्हणून 
त्मंती'- चेक्पेस्लोव्हाक: लेखकांच्या . संघटततेचे. प्रथम' 
कार्व्रध्यक्षपद (१९६८-६९): व- नंतर" अध्यक्षपद 
(१९६९-७०): स्वीकारले. होते; कारण अश्या वेळी: 
सासाच्य माणूस! गप्प बसा, तर तो, त्याच्या . डाव- 
ऐेक्काचा: एक: भाग म्हणून संसंजता येऊ शकेल. मात्र: 
ठेलक्काने- अंका वेळी: गप्प: बसंणे ही शुंद्ध लबाडी 
होईलळ अक्षेशत्यांचा वाटते; अर्थात<' शांतता.” लादता', 
येते:यात्रीही"जाण्येव-त्यांना. आहे. डृबचेक. यांच्या 
क्ाळात्त जो-थोड्रेफार; स्वातंत्र्या, लाभले होते, त्याचा 
उपयोग सेफटं यांनी. करून घेतला. या :काळात. 
त्यांनी;.. स्दॅलीनत्रादी; राजवटीच्या - काळात. ज्या 
लेखत्रांना छृळअप्रेष्टाःसहत्त- कराव्या .लागल्या .होत्या” 
त्य-लेखकांतेः पुतचंसन': करण्यासाठी खूप- परिश्रमःः 


घेक्छे: ते “ कार्दर-७७ या नावाने'प्रसिद्ध पावलेल्या ' 


मफक्‍क्रवी . हत्तक्रविषयक: चळवळीचे सदस्य होते> 
परिणामी ६८- नंतरच्या- त्यांच्या. काव्यात्त रांजकारण- 
व: नव्या! ,सजक्ररीवरची" गर्भितत-टींका: आलेली आहे. 

असेः असले:-त'री: त्यांच्या. १९६८ नंतरच्या -बहुसंख्य 

किव्य-या::भाचकचित्ताचः, असूत. प्रेम; वसंत क्र्तू, 

देशफ्रेमा:व:सुंदर' प्राग' नगरी हेच त्यांचे विषय राहिले: 
माहेतः, 

अशक्:प्रकारे, अगदी.काटेकी'र'अर्थाने: त्यांना बंड- 

खोर.म्हणता;येणार नाही. ते! मध्यममार्गी. असले,: 
तरी तंडजोडव्रांदी निश्‍्नितत्त नोहीतः त्यामुळे'त्यांनी.. 
सर्रकरकरील टीका मागे) घेपण््यातःनकार, दिलाः व. 
सःरकडरने । केलेल्या'। मुस्क्रठदाबीलां. तोंड; दिले. 


फेब्रवारी, १९८५ 


१९६८.नंतर सुमारे: १० वर्षे त्यांचे कोणतेही नवीन 
साहित्य-प्रसिद्ध होऊ शकले नाहीं हे खरे असले, 
तरी या- राजवटीला त्यांना खपवून घेणे भाग पडले 
आहे. कारण ते चेकोस्लोव्हाकियातील सांप्रतचे' 
सर्वात": मोठे व - अतिझ्षय- लोकप्रिय कवी आहेंत. 
त्यामुळेच त्यांचे आधीचे काव्यसंग्रह प्रसिद्ध करणे 
भाग पडले व हे जुने काव्यसंग्रहही लोकप्रिय, झाले. 
या: संबंधातील एका चेक कादंबरीकाराचे. पुढील 
उद्‌गार लक्षणीय आहेत: “ सेफटं- हे लोकांचें कवी 
आहेंत. शासन त्यांचा दु:स्वास करते. परंतु लोकांना 
त्यांच्याविषयी गाढ-आदर' आहे. शिव्राय' ते वृद्ध 
व भाजारी असून. (परदेशात ) .विदेष परिचित 
नाहीत. त्यामुळे सरंकार त्यांना हात लावीत नाही.” 

सेफटं' यांच्या काव्यासाठी त्यांना हे पारितोषिक 
देण्यात आले असुन पारितोषिक देताना स्विडोक 
अँकॅडेभीने कवी व. काव्य यांविषयी पुढील मतप्रदर्शन 
केळे' आहे : लय व यमक यांनीं युक्‍त असलेल्या परं- 
परागत काव्यप्रकारांवर प्रभृत्व असणारे ते. एक 
सवंश्रेष्ठ कवी आहेत. टवटवीतपणा;, संवेदनशीलता 
व कल्पनाशक्तीचे वंपुल्य'या गुणांनी समृद्ध असलेल्या 
त्यांच्या काव्यामुळे मानवाच्या दुर्दम्य. 
चैतन्याची प्रतिमा डोळ्यांसमोर उभी राहते: 


सेफटं चेकोस्लोन्हाकियाबाहेर जवळ जवळ अज्ञात 


आहेत. त्यांच्या तीसः कवितासंग्रहांपेकी केवळ. दोनच 
संग्रह. अमेरिकेत उपलब्ध: आहेत.. मात्र त्यांच्या 
समथेकांच्या मते सेफटं अज्ञात राहण्याचे कारण 


4 


दुसऱ्या भाषेत. अंतुंवाद करणे: ३. 
काम आहे. अश्या बपरिसितकबी य व १ 
मिळाल्याने: आइचयं वाटणे स्वाभाविकच आहे. गेल्या 
काही वर्षांमधील अनुभव. पाहता स्विडीश: मॅकडेमी 
आपल्या अश्शां 

परिणामीः टीकाकार. लगेचच 
राजकीय. हेतु तपासू लांगेतात. पोलीश कवी मिलॉश 
नंतर:हे पारितोषिके पुनश्च पुर्व-यूरोपीय' देशांतील 
एका' कवीलां मिळाले आहे; त्यामुळे 

देशॉतील बुंद्धिवंतांवर होणारे 


अनुक्रमणिका 


नोबेलं पास्तिषिके : १९८४ छ 


तोषिक देण्यात आले असेल 'का, असा प्रश्‍न टीका- 
कार विचारू लागले. 

सेफटं हृदयविकार व मधुमेह यांनी ग्रस्त होऊन 
प्राग येथील व्हिनोराडी रुग्णालयात पडून असताना 
त्यांना पारितोषिकाची बातमी समजली. रुग्णालयातं 
जाऊन ही.बातं॑मी सांगणारे स्वीडनचे राजदूत नंतर 
म्हणाले की, बातमी ऐकून सेफटं भारावून गेले: 
तथापि ते अतिशॅय' थकलेले दिसले. सेफटे यांच्या 
पत्नी मारी यांना पारितोषिकामुळे आनंद वाटला 
का असे विचाले असता त्या म्हणाल्या, “ मी असे 
म्हणू शकत नाही. सेफटं निरोगी असते तर अधिक 
समाधान. वाटले असते.” त्यांचे हे पारितोषिक 
त्यांच्यातफे त्यांच्या कन्येने स्वीकारले; कारण ते 
आजारपणाने जाऊ झकले नाहीत. 
अर्थशास्त्र 

स्वीडनच्या रिक्‍सबँक या मध्यवर्ती बँकेने पुर- 
स्कारिलेले अर्थशास्त्राचे अल्फ़ेड नोबेल स्मृति-पारि- 
तोषिक १९६९ सालापासून देण्यात येत येत आहे. 
यापुर्वी हे पारितोषिक तिघा ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञांना 
संयुक्तपणे मिळालेले असून या वर्षी हे पारि- 


तोषिक मिळविणारे प्रा. सर ( जॉन ) रिचडं. 


(निकोलस)- स्टोन हे चवथे ब्रिटिश अथेशास्त्रज्ञ 
होत. राष्ट्रीय जमाखचे लिहिण्याच्या किंवा हिदेब 
(अकाउंट्स) ठेवण्याच्या म्हणजे लेखाविषयक पद्ध- 
तींच्या विकासामध्ये मूलभूत स्वरूपाचे कार्य केल्या- 
बद्दल स्टोन यांना हे पारितोषिक देण्यात आले आहे. 


त्यांच्या या कार्यामुळे अंनुभवाधिष्ठित अर्थशास्त्रीय 


विश्लेषणाविषयीच्या पायाभूत सिद्धांतात खूप सुधा- 
रणा झाल्या, असे रॉयल स्विडीदश अकॅडेमी ऑफ 
सायन्सेसने या पारितोषिकाची घोषणा. करताना 
म्हटले आहे. संपूर्ण राष्ट्राच्या जमाखर्चाची ही 
पद्धती स्टोन यांनी १९५०-६० दंशकात विकसित 
केली असून या पद्धतीत राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील 
खाजगी व सावेजनिक अश्या अब्जावधी आथिक 
व्यवहारांचे संख्याक्षास्त्रातील पद्धतीच्या साहाय्याने 
संक्षिप्तीकरण केलेले ( साररूप दिलेले ) असते. या 
पद्धतीमुळे राष्ट्राच्या आथिक स्वास्थ्याची ठोबळ 
कल्पना येऊ शकते. 

: स्ठोन यांचा जन्म ३० ऑगस्ट १९१२३ रोजी 
झाला. वेस्टमितिझटर स्कूल तसेच गॉनव्हिल वः 


कायस महाविद्यालय ( केंब्रिज :विद्याषीऊ-) थेथे 
त्यांचे. शिक्षण ' झाले असूतं त्यांनी. एम्‌. ए. ही 
पदवी मिळविली आहे. त्यांचा पहिला विवाह 
फिओडोरऱा लिओंटिनॉफ यांच्याशी १९४१ साली 
झाला व.त्यांना एक मुलगी झाली. १९५६ साली 
फिओडोरा यांचे निधन झाले. नंतर १९६० साली 
त्यांनी जिओव्हान्ना क्रॉफ्ट-मरे यांच्याक्षी 'दुसरा 
विवाह केला असून त्यांच्याबरोबर स्टोन यांनी 
लग्नापूर्वी ( १९५९.) एक व लग्नानंतर (१९६१) 
एक अशी दोन पुस्तके लिहिलो आहेत. सी. ई. 
हीथ अँड कंपनी ( १९३६-३९ ), आथिक युद्ध 
तंत्रविषयक खाते ( १९३९-४० ), ब्रिंटनच्या 
युद्धमंत्रालयातील मध्यवर्ती संख्याशास्त्रीय कॉर्य[्‌ड्य 
( १९४०-४५ ), केंब्रिज येथे अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र 
विभागाचे सरसंचालक .( १९४५-५५ ) व नंतर 
तेथेच वित्तव्यवस्था ( फायनान्स ) व लेखांकंन 
(अकाउंटिंग ) या विषयांचे “ लीक प्राध्यापक ! 
म्हणून काम केल्यावर १९८० साली ते तेथून सेवा- 
निवृत्त झाले. सध्या ते केंब्रिज येथे राहतात. 

किंग्ज कॉलेज (. १९४५ ), इकॉनोमेट्रिक सोसा- 
यटी ( अध्यक्ष-१९५५ ), गॉनन्हिळ व कायसः 
महाविद्यालय (१९७६) यांचे फेलो; आंतरराष्ट्रीय 
संख्याशास्त्रीय संस्था, अमेरिकन अकॅडेमी ऑफ 
आट्रेंस अँड सायन्सेस ( १९५६ ), अमेरिकन इंकॉ- 
नॉमिक असोसिएझन ( १९७६ ), ब्रिटिश अॅकेंडेमी 
(_१९५६) यांचे सदस्य व रॉयल इकॉनॉसिक अँसों- 
सिएहनचे अध्यक्ष ( १९७८-८०) होण्याचा मान्‌ 
त्यांना मिळाला असून ओस्लो व ब्रुसेल्स (१९६५), 


. जिनिव्हा ( १९७१ ), वाविक ( १९७५ ), पॅरिस 


( १९७७ ), ब्रिस्टॉल ( १९७८ ) व्रमैरे विद्या- 
पीठांनी सन्माननीय पदव्या आणि शासनाने नाईट 
व सी. बी. ई. म्हणजे कमांडर ऑफ ( द छोंडर 
ऑफ ) द ब्रिटिश एंपायर हे माताये किताब 
त्यांना दिले आहेत. 

जगातील अनेक प्रसिद्ध निझ्तकालिकामघून 
त्यांचे असंख्य लेख प्रसिद्ध झाले असून त्यांनी! लिहि- 
लेल्या पुढील पुस्तकांवरून त्यांच्या कार्याचा प्रचंड 
व्याप लक्षात येऊ झॅकेल : “ द रोल ऑफ मेझरमेंट 
इन इकॉनॉमिक्स " ( १९५१ ), * द मेझरमेंट ऑफ 
कंझ्युमसं एक्स्पॅंडिचर कोड बिहें्हियर इक युनार्यटेड 


अनुक्रमणिका 


टॅ 


किंग्डमू-१९२०-३८', खंड- १ (इतरांसह १९५४) 
व खंड-२ ( डी. ए. रोबे यांच्या बरोबर, १९६६) , 
* क्वांटिटी अँड प्राइस इंडेक्सेस इन नॅशनल अका- 
उंट्स ' (१९५६), “ सोशल अकाउंटिंग अँड इकॉनॉ- 
मिक मॉडेल्स ' ( जिओव्हान्ना क्राफ्ट-मरे यांच्या 
बरोबर, १९५९ ), ' इन-पुट, आउट-पुट अँड नॅश- 
नल अकाउंट्स ' (१९६१), ' नॅशनल इत्कम अँड 
एक्स्पेंडिचर ' ( जिओव्हान्या स्टोन यांच्याबरो- 
बर, १९६१), ' ए प्रोग्रॅम फॉर ग्रोथ ' ( प्रमुख 
संपादक, १९६२-७४), ' मॅथेमॅटिक्स इन द सोशल 
सायन्सेस अंड अदर एसेज्‌ ' (१९६६), ' मॅथेमॅटि- 
कल मॉडेल बिल्डिंग ' (१९७१), ' आस्पेक्ट्स ऑफ 
इकॉनॉमिक अँड सोशल मॉडेलिंग ' (१९८०). 
स्टोन हे उंच, सडसडीत, मृदुभाषी, सभ्य व 
विनयशील गृहस्थ आहेत. पुस्तकांत रमणे हा 
त्यांचा छंद असून त्यांच्या खाजगी संग्रहातील पुस्त- 
कांची संख्या १० हजारांच्या पुढे गेली आहे. 
आथिक संख्याशास्त्र हा त्यांना मनापासून आवड- 
णारा विषय असून राष्ट्रीय उत्पन्न व संपत्ती यांचे 
मोजमाप करण्यात त्यांची हयात गेली आहे. ही 
मोजमापे व्यवस्थित रूपात कशी मांडता येतील 
याचा ते नेहमीच प्रयत्न करतात. त्यांचे कार्य एवढे 
प्रचंड असले, तरीही कामामधील शिस्तीला व 
टापटिपीला ते विज्षेष महत्त्व देतात. 
राष्ट्रीय जमाखर्चामध्ये पद्धतिझास्त्राला अतिशय 

महत्त्व असते. महिना, तीन महिने, वर्षे अश्शा 
ठरावीक कालावधीत होणाऱ्या आथिक घडामोडी 
म्हणजे खरेदीदार व विक्रेते यांच्यामध्ये होणारे 
अब्जावधी व्यवहार होत, असे म्हणता येईल. अज्ञा 
प्रकारे राष्ट्र हा आथिक घटक म्हणून गृहीत 

तर देशातील अत्यंत गुंतागुंतीच्या अशा. कि 
व्यवहारांचे तपश्ीळवार सर्वेक्षण व विश्‍लेषण 
करावे लागेल. अक्षा व्यवहारांमध्ये अधिक सक्षम 
पातळीवर असणार्‍या गुंतागुंतीला मर्यादा नसते. 
म्हणून अश्या आथिक घडामोडी संक्षिप्त रूपात मांडणे 
व त्यांचे एकत्रीकरण करणे यांसाठी पद्धती. शोधत 
काढणं आवश्यक असते. अज्शा तऱ्हेने कि 
आथिक स्थिती सुलभपणे समजण्यासाठी आणि 


आथिक चित्र स्पष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय जमा- 
खर्चाची पद्धती उपयुक्‍त ठरते, 


नवभारत 


फेब्रवारी, १९८५ 


राष्ट्राच्या जमाखर्चाच्या (किवा हिशेबाच्या ) 
पद्धतिशास्त्राची सुंश्वात॑ अंशा भ्रकारच्यो गॅरजंतूने 
झाली. याची उपयुक्तता व महत्त्व समजून घेण्या- 
साठी यातील पद्धतीच्या उदयाचा इतिहास जाणून 
घेतला पाहिजे. राष्ट्र ही कल्पना उदयास आली 
तेव्हापासून संमांजक्षास्त्रज्ञ व राजकीय नेत्यांना 
राष्ट्राच्या एकूण उत्पादनाचे मापन करण्यात रस 
वाटू लागला. मात्र त्या काळी माहिती अपूण असे; 
विसाव्या शतकांत रांष्ट्रीय॑ उत्पन्न व उत्पादन 
यासंबंधीच्या आकडेवारीच्या संबंधात कोलीन 
क्‍्लाके ( ब्रिटन ), सायमन कुझनेट्स (अमेरिका), 
रांगनार फिश ( नार्वे ) , व्हान क्लीफ इत्यादींनी 
पायाभूत कार्ये केले आहे. यामुळे देशाचे आथिक 
घोरण ठरविताना असलेले या आकडेवांरीचें महत्त्व 
लक्षात आले. आथिक नियोजनांत विविधे आथिक 
बाबींची ( उदाहरणाथ, राष्ट्रीय उत्पन्न ) तपंशील- 
वार माहिती आवश्यक असते व त्यासाठी विदलेपं-्‌ 
णाची गरज असते. अश्या विश्लेषणाचे नवीन तंत्र 
इुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात प्रचारात आले व मुख्यतः 
ब्रिटनमध्ये याचा वापर करून घेण्यात आला. तेथे 
जॉन मेनाडे कीन्स यांनी याला चालना दिली. त्या 
बेळी ते युद्धविषयक अर्थकारणाच्या प्रनांसंबंधीचे 
कोषागार (ट्रेझरी) तज्ज्ञ म्हणून काम करीत होते. 
3"कव्याच्या बाजूकडील एकूण साधनसंपत्ती (खरे 
स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्न, आणि मागणीच्या बाजूकडील 
इद्वतत्रावरील एकूण व्यय, गुंतवणूक आणि वटवडा 
(उदाहरणार्थ वेतन) यांमध्ये समतोल साधण्यापासून 
या कार्याला कोन्स यांनी सुरुवात केली. 

या कामामध्ये कीन्स यांना जेम्स मीड (१९७७ 
सालचे अर्थशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक विजेते) व 


रिच्डे स्टोन हे दोघे मदत करीत होते. ब्रिटनच्या 


राष्ट्रीय अथंव्यवस्थेतील असमतोलांचे विश्लेषण 
केरण्यासाठी कीन्स यांना प्रचंड प्रमाणावर आकडे- 
वारी (संख्याशास्त्रीय माहिती) लागत असे आणि 
या आकडेवारीचे संकलन, संस्करण व पद्धतशीर 
मांडणी (वर्गीकरण) करण्याचे काम' त्यांच्या या 
दोघा मदतनिसांकडे होते. अज्ञा प्रकारे युद्धकालीन 
तेग आथिक परिस्थिती व कीन्स यांचा व्यक्‍तिगत 
प्रभाव यांतून या विश्लेषणाच्या तंत्राचा उदय झाला. 


यालाच राष्ट्रीय जमाखर्च किवाअ्यम्मजिक जमाखर्च 


नोबेल पारितोषिके; १९८४ ळ्‌ 


(लेखापालन) संबोधिण्यात येऊ लागले. अशा प्रॅकारे 
युंब्वंकालीनं परिस्थितीचा अभ्यास करून ब्रिटिश 
अर्थव्यवस्थेची रूपरेषा दर्शविण्यांकरितां प्रचंड प्रमा- 
णावर आकडेवारी गोळा करण्यात आली. अंदाज- 
पत्रकासांठी लॉँगणाॉन्यॉ यो प्रचंड माहितीवर संस्क- 
रण करण्याचे ते प्रयोग पाहून कीन्स म्हणाले होते, 
£' आकडेवारीतून मिळणाऱ्या आनंदाच्या एका नव्या 
युंगात आपण पदार्पण केलें आहें, '' 
स्टोन यांना राष्ट्रीय उत्पन्नाचे विश्‍लेषण करण्यांते' 
विशेष रस असून राष्ट्रीय जमाखर्चाच्या विविध 
पंद्धतींचा पाया मजबूतं करण्यांचें कामं त्यांनी केले. 
था पद्धतींमागे त्यांचीच प्रेरणा असूत त्यांनीच त्या 
प्रथम वापरून पाहिल्या. ब्रिटनमध्ये त्या काळात 
असलेल्या आथिक असमतोलाचे विश्लेषण करणे 
आणि त्यावर आथिक व राजकीय उपाय सुचविणे 
या दृष्टींनी या पद्धती आधारभूत ठरल्या. देशाची 
आथिक स्थिती व त्याच्या आधिक विकासाची तऱ्हा 
(वा आकृतिबंध) पद्धतशीरपणे दशेविण्यासाठी 
राष्ट्रीय जमाखर्च सादर करणे, ही गोष्ट आता 
स्वाभाविक व आवश्यक मानली जाते. अशा जमा- 
खर्चात विविध प्रकारच्या आथिक क्षेत्रांमध्ये पर- 
स्परसंतुलन साधण्यासाठी केलेली विपुल आकडेमोड 
दिलेली असते. १९५० नंतर विविध प्रकारचे विपुल 
तपशील असणारे अनेक देशांचे जमाखर्च उपलब्ध 
होऊ लागले (उदाहरणार्थ, “ ए सिस्टिम फॉर नॅशनल 
अकाउंट्स ' या संयुक्‍त राष्ट्रांच्या तसेच जागतिक 
बँकेच्या प्रकाशनांमधून उपलब्ध होऊ लागले) ; परंतु 
१९४०-५० या दशकामध्ये अश्या तर्‍हेचे तकेशुद्धपणे 
डलेले व विष्लेषणात्मक राष्ट्रीय जमाखर्च ही एक 
यंगप्रवर्तक नवीन कल्पना होती. पुढे हीच कल्पना 
'पद्धतिशास्त्रातील एक आउचर्येकारंक व महत्त्वाचा 
शोध ठरला आणि यातील महत्त्वपूर्ण प्रगतीला 
मख्यत्वे स्टोन यांचे कार्य कारणीभूत ठरले 
राष्टीय जमाखर्चाच्या आराखड्याचा विचार 
करताना स्टोन यांनी मुळात देशाच्या विविध आथिक 
उपक्षेत्रांच्या जमाखर्चाचे एकत्रीकरण करण्यावर 
लक्ष केंद्रित केले होते. याविषयीच्या कल्पना दुसर्‍या 
महायुद्धाच्या काळातच त्यांच्या मनात घोळत होत्या 
व तेव्हा ब्रिटनच्या संदर्भात त्यांना पद्धतशीर रूप 
देण्याचे मौलिक कार्य त्यांनी केले. या सवे उपक्षेत्रा- 
न. भा. २ 


द्वारे होणारा देशातील साधनसंपत्तीचा एकूण वापर 
विचारांत घेतला होता. जमाखर्चाच्या एका बाजूला 
येणारी महसुलाची वा खर्चाची प्रत्येक बाब ही 
दुसऱ्या बाजूला अनुक्रमे खर्चे अथवा महसूल म्हणून 
आली पाहिजे, अश्नी जमाखर्चाची पद्धती त्यांनी 
स्वीकांरली. या दुहेरी जमाखर्चाच्या परिपूर्ण पद्धती- 
मुळे अथेव्यवस्थेतील एकमेकींवर अवलंबून असणाऱया 
बाबींचे आणि त्यांतील परस्परक्रियांचे चित्र स्पष्ट 
होऊ शकले. अशा प्रकारे या पद्धतीत कौटुंबिक उत्पन्न 
व खर्च, औद्योगिक क्षेत्रातील बटवडा (वाटप) व 
राष्ट्रीय बचत आणि गुंतवणुकीवरील महसूल, सावं- 
जनिक क्षेत्रातील खर्च व महसूल आणि शेवटी पर- 
देशी व्यापाराचा समतोल या बाबींचे चित्र स्पष्ट 
होते. या दुहेरी नोंद करण्याच्या जमाखर्चाच्या 
(लेखापालनाच्या) पद्धतीमुळे अश्या असंख्य प्रका- 
रच्या व्यवहारांतील आकड्यांची परस्परपडताळणी 
करून पाहण्याचे साधन उपल्ब्ध झाले, ही अतिशय 
महत्त्वाची गोष्ट आहे. यामुळे निरनिराळ्या ठिका- 
णांहून येणाऱ्या आकडेवारीत मेळ असणे आवश्यक 
झाले. अश्या तर्‍हेच्या राष्ट्रीय जमाखर्चाच्या गरजांची 
पूर्ती करण्यासाठी स्टोन यांना विस्तृत प्रमाणावर 
संख्याशास्त्रीय संशोधन करावे लागले. 
ब्रिटनकरिता असलेल्या स्टोन यांच्या या संशो- 
धन कार्यालाच पुढे व्यापक ख्प प्राप्त झाले व त्यातून 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लागू पडतील अश्या पद्धती 
उपलब्ध झाल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर लगेचच 
स्टोन यांनी संयुक्‍्तराष्ट्रांच्या (मुळात राष्ट्रसंघाच्या) 
अखत्यारीतील एका गटाचे नेतृत्व स्वीकारले. इतर 
देशांना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वापरता येऊ 
शकेल अशी राष्ट्रीय जमाखर्चाची नमुनेदार व 
प्रमाणभूत पद्धती विकसित करणे हे या गटाचे काम 
होते. या कामी ' केंब्रिज ग्रोथ मॉडेळ ' या नावाने 
ओळखली जाणारी व स्टोन यांनी विकसित केलेली 
राष्ट्रीय जमाखर्चासाठीची प्रतिकृती (नमुना) व्यापक 
अशा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही उपयुक्त ठरली. 
औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत असलेल्या अनेक देशांच्या 
राष्ट्रीय जमाखर्वाच्या पद्धतीवर या प्रतिकृतीचा 
प्रभाव पडणे साहजिकच होते. परिणामी अनेक देश्ां- 
तील आथिक व्यवहारांचा दर्जा व आथिक जडणघडण 
यांची आकडेवारीच्या दृष्टीने तुलना करण्यासाठी 


अनुक्रमणिका 


१० 


एक सामाईक आधारभूत पद्धती उपलब्ध झाली. 
अशा तर्‍हेने तुलना करता येण्यासारखी आकडेवारी 
उपलब्ध झाल्याने आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा (उदा., 
संयुक्तराष्ट्रांच्या विविध घटक संघटना ) मोठा 
फायदा झाला. ज्या देशांविषयीची आकडेवारी 
अपुर्ण असते व जी विद्वासाहंही नसते, त्या देशांच्या 
बाबतीत ही पद्धती योग्य म्हणता. येणार नाही, असे 
काही अथेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तथापि आता ही 
पद्धती सरवेंत्र म्हणजे १०० हून अधिक विकसनशील 
देशांतही वापरली जात आहे. स्टोन यांना विकसन- 
शील देशांच्या प्रश्‍नांविषयी विशेष आस्था आहे. 
भारतातील नियोजनाच्या प्रयोगाच्या आधीच्या 
काळात पंडित नेहरूंनी स्टोन यांना सल्ला देण्या- 
साठी पाचारण केले होते. 


कुटुब, उद्योगधंदे, सार्वजनिक क्षेत्र व॒ परदेश 
यांच्यामधील परस्परव्यवहार हे स्टोन यांनी 
विचारात घेतलेले आहेत. हे व्यवहार सामान्यत: 
दुहेरी स्वरूपाचे असतात. म्हणजे एकाचा खर्च हा 
दुसर्‍याचे उत्पन्न असते. म्हणजे परस्परावलंबित्व हे 
या पद्धतीचे अंगभूत असे आगळेपण म्हणता येईल. 
दुहेरी-नोंद जमाखर्चाच्या पद्धतीमधील असंख्य व्यव- 
हार एखाद्या क्षेत्राने (घटकाने ) योग्य अज्ञा सारांश- 
रूप हिशेबात कसे व किती प्रमाणात परस्परांशी 
जुळवायचे व एकत्रित करायचे आणि त्यांच्याशी 
जुळणारे जमाखचं कसे सादर करायचे हा एक 
अवघड व निर्णायक प्रश्‍न होता. या संदर्भात साध्या 
ठोकळेबाज लेखापालन पद्धतीचा विचार करून 
चालता येण्यासारखे नाही, असे स्टोन यांचे मत 
होते. स्टोन यांच्या पद्धतीला सैद्धांतिक विचारांची 
बैठक आहे व त्यामुळे आधिक विश्लेषण करणे, 
आथिक अंदाज बांधणे व आधिक धोरण ठरविणे 
या कामांना व्यवस्थित आधार उपलब्ध झाला आहे. 


राष्ट्रीय जमाखर्चाच्या गरजांना आधारभत ठर- 
णारी पद्धतशीर संख्याशास्त्रीय माहिती (आकडे. 
वारी) मिळविण्याचे मार्ग शोधून काढणे, दुहेरी-नोंद 
लेखापालन पद्धतीद्वारे ताडून पाहून या आकडेवारीत 
सुधारणा करणे आणि उपलब्ध प्रचंड नमना 
आकड्यांच्या आसन्नीकरणाच्या पद्धती शोधून काढणे 
या कामांवर स्टोन यांनी प्रभूत्व मिळविले आहे. न 


नवभारत 


फेघ्रवारी, १९८५ 


राष्ट्राचा आथिक समतोलाविषयीच्या प्रश्‍नांचे 
सैद्धांतिक विश्‍लेषण करणे, हा स्टोन यांचा राष्ट्रीय 
जमाखर्च पद्धतीमांगील मूळ उद्देश होता. कीन्स 
यांच्या विचारांमुळे आथिक विचारधारेत क्रांती 
घडून आली व तीमुळे राष्ट्रीय जमाखर्चाच्या पद्ध- 
तींच्या विकासाले मुळात चालना मिळाली. मात्र 
असे असले तरी या पद्धतींकडे आज मूलतत्त्वांच्या व 
विचारप्रणालीच्या दृष्टीने पाहिल्यास त्या ' प्रभाव- 
शून्य ' मातता येतील. अर्थशास्त्रात आढळणारे 
विठ्लेषणविषयक सर्व मतप्रवाह व सर्व प्रकारचे देश 
या पद्धती वापरतात. अशा प्रकारे राष्ट्रीय जमाखर्चा- 
द्वारा विविध प्रकारच्या अनेक आथिक विशलेषणां- 
साठी पद्धतक्षीर प्रदत्ताचा (आकडेवारीचा) आधार 
मिळतो. आथिक व्यवहारांच्या दर्जाचे विश्लेषण, 
चलनवाढीचे विश्‍लेषण, आथिक जडणघडणीचे 
विश्लेषण व विकासाचे विद्लेषण यांचा या विद्ले- 
षणांमध्ये अंतर्भाव असून विशेषत: या विशलेषणांच्या 
संदर्भात देशादेशांमधीळ आंतरराष्ट्रीय तुलना कर- 
ण्यासाठी आधारभूत आकडेवारी यांतून उपलब्ध 
होते. 

स्टोन यांनी अर्थशास्त्रातील इतर क्षेत्रांतही 
महत्त्वाचे संशोधन केले आहे (उदाहरणार्थ, आथिक 
विकास, ग्राहकांच्या मागणीचे अंदाज वगेरे ). 
असे असले तरी राष्ट्रीय जमाखर्चाच्या पद्धतींच्या 
विकासात त्यांनी घेतलेला पुढाकार व त्यासाठी 
केलेले मूलभूत स्वरूपाचे मार्गदर्शक संशोधन हेच 
त्याच अर्थशास्त्रातील मुख्य कार्य आहे. त्यांनी विक- 
सित केलेले हे तंत्र वर उल्लेखिलेल्या क्षेत्रांमध्ये 
अतिशय फायदेशीर ठरले आहे. १९५० नंतर 
राष्ट्रीय जमाखर्चाच्या पद्धतींचा जगभर विलक्षणा 
शमाव पडला आहे व आथिक दर्जा व जडणघडण; 
क वाती या पद्धती अपरिहार्य 
र ९" 'सवाय याचबरोबर राष्ट्रांच्या 
अदाजपत्रकांच्या रूपासधील आगाऊ अंदाज बांध- 
"्याह्ना त्यांची मदत होते. 

राष्ट्रीय जमाखर्चाप्रमाणेच ' सामाजिक लेखा- 
पालन ऱ्या संकल्पनेश्ीही स्टोन यांचे नाव जोडले 
जाते. राष्ट्रीय जमाखर्चात उत्पन्न, बचत व गृंत- 
वेणूक यांसारख्या बाबींचे तपशीलवार विवरण 
असते. मात्र हे महत्त्वाचे असले, तरी गुंतागुंतोची 


नोबेल पारितोषिके: १९८४ 


अर्थव्यवस्था समजून घेण्यासाठी लागणारी सवच 
माहिती यातून मिळत नाही. यासाठी पुढील दोन' 
प्रकारची कोष्टकरूप माहिती प्रक ठरते : १) विविध 
उत्पादनक्षेत्रांमधील वस्तूंचे ( विनिमय ) प्रवाह 
विशद करणारी आदान-प्रदान कोष्टके व २) वित्त- 
व्यवस्थेच्या मूलस्रोतांचे चित्र रेखाटणारी निधी- 
ओघ-कोष्टके. ही कोष्टकरूप माहिती व राष्ट्रीय 
जमाखर्च या तीन बाबींच्या एकीकरणाशी “ सामा- 
जिक लेखापालना'चा संबंध येतो. याच्या विकासा- 
तील स्टोन व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा वाटा मोठा 
असून अलीकडच्या काळात या लेखापालनाच्या 
संकल्पनेत प्रादेशिक व लोकसंख्याशास्त्रीय दृष्टी 
आणण्याच्या दृष्टीने ते प्रयत्त करीत आहेत. 

धोरणविषयक निणंय घेऊन प्रसिद्धीच्या झोतात 
वावरण्यामध्ये स्टोन यांना विशेष रुची नाही; त्यांना 
ग्रंथालयात रमायला आवडते. म्हणून ते म्हणतात, 
* देशाच्या आथिक धोरणाविषयी बोलणारे शास्त्रज्ञ 
हे लोकांच्या नजरेत भरतात; ते माझ्याप्रमाणे मागे 
राहून एकांतवास पत्करणारे नसतात. ” स्टोन 
आपल्या विषयाचे काही प्रमाणात टीकाकारही 
आहेत. हल्ली बरेच शास्त्रज्ञ विशोषीकरणावर जादा 
प्रमाणात भर देतात व त्यामुळे त्यांना विषयाच्या 
इतिहासाची व लोकांच्या मनः:स्थितीची पुरेशी 
माहिती नसते, असे स्टोन यांना वाटते. म्हणून ते 
म्हणतात, “ अर्थशास्त्रज्ञ शासनाला उपाय सुचवि- 
तात; मात्र त्यानुसार लोकांची बदलण्याची तयारी 
आहे किंवा नाही ते विचारात घेत नाहीत. "' 
रसायनशास्त्र 

या वर्षीचे रसांयनशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक 
रॉकफेलर ( न्यूयॉक ) विद्यापीठातील ( रॉबर्ट ) ब्रूस 
मेरीफोल्ड या जीवरसायनशञास्त्रज्ञांना देण्यात आले 
आहे. पेप्टाइडे व प्रथिने ही जीवनावश्यक रसायने 
असून ती कृत्रिम रीतीने निमिण्याची साधी व कल्पक 
पद्धती शोधून काढली म्हणून त्यांना हे पारितोषिक 
देण्यात आले आहे. या वर्षीचे ते एकमेव अमेरिकन 
नोबेल पारितोषिक विजेते असले, तरी त्यांच्या 
विद्यापीठाशी निगडित असलेले ते १९ वे नोबेल 
पारितोषिक विजेते आहेत. पेप्टाइडे व प्रथिने 
यांच्याशी संबंधित असलेले रसायनशास्त्राचे क्षेत्र हे 
मेरीफील्ड यांच्या आवडीचे क्षेत्र असुन त्यामध्ये 


4 


नवनवीन गोष्टी पुढे येण्याची शक्‍यता त्यांच्या या 
नव्या पद्धतीमुळे निर्माण झाली आहे. इतर शास्त्रज्ञ 
ही पद्धती इतर क्षेत्रांतही वापरू लागल्याने त्या 
क्षेत्रातही नवीन दिशेत प्रगती होण्याची शक्‍यता 
वाढली आहे. अश्ा तऱहेने एकूण कार्बनी रसायन- 
शास्त्रातील या पद्धतीच्या वापरामुळे जीवरसायन- 
शास्त्र, जनुक तंत्रविद्या, रेणवीय जीवविज्ञान, 
ओषधिक्रियाविज्ञान, वैद्यक इत्यादी विषयांतील प्रगत 
संशोधनाला चांगलीच चालना मिळ.ली आहे. या 
पद्धतीमुळे संश्‍लेषणाला म्हगजे क्रुत्रिम रीतीने पदार्थ- 
निर्मितीला लागणाऱ्या कालावधीत खूपच वचत होते 
आणि पाहिजे असलेले द्रव्य जास्त प्रमाणात मिळ- 
विणे शक्‍य झाले आहे. औषधांची निमिती कर- 
णाऱ्या कंपन्या या तंत्राचा वापर करून लवकरच 
नवीन औषधे वनवू लागतील. त्यांमध्ये विविध 
रोगांवरच्या लसी तसेच मधुमेह, उच्च रक्‍तदाब, 
हृदयविकार, हॉर्मोन चिकित्सा यांसाठीची औषधे 
यांचा समावेश असेल. इन्शुलीनश्ी निगडित असलेले 
रेणू लवकरच वनविता येतील व ते मधुमेहावरील 
उपचारात दीघकालासाठी उपयुक्‍त ठरू शकतील, 
अशी आज्या आहे. विशिष्ट जेव क्रियांसाठी लाग- 
णारी अधिक कार्यक्षम अशी नवीन एंझाइमे या 
तंत्राने संरश्‍लेषित करता येऊ शकतील, असेही शास्त्र- 
ज्ञांना वाटते. 

मेरीफील्ड यांचा जन्म अमेरिकेतील फोर्ट वथं 
(टेक्सस) येथे १५ जुले १९२१ रोजी झाला. त्यांचे 
शिक्षण कॅलिफोनिया विद्यापीठात झाले असून त्यांनी 
१९४९ साली त्या विद्यापीठाची पीएच्‌. डी. पदवी 
संपादन केली आहे. पाके रिसर्च फाउंडेशनमध्ये 
रसायनशास्त्रज्ञ ( १९४३-४४ ), कॅलिफोनिया 
विद्यापीठात शिक्षण सहायक ( १९४४-४७), तेथील 
मेडिकल स्कूलमध्ये संशोधन सहायक (१९४८-४९) 
व रॉकफेलर विद्यापीठात सहायक अध्यापक 
(१९४९-६६) म्हणून त्यांनी काम केले असून 
१९६६ पासून ते रॉकफेलर विद्यापीठात जीवरसायन- 
शास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. अमेरिकेच्या नॅशनल 
अकॅडेमी ऑफ सायन्सेसचे सदस्यत्व, नोबेल अभ्यागत 
प्राध्यापकपद ( १९६८ ) तसेच लास्कर (१९६९), 
गाडेतर व इंटरसायन्स ( १९७० ), अमेरिकन 
केमिकल सोसायटी ( १९७२), निकोल्स (१९७३), 


१.२ 


प्येअर ( १९७९ ) इत्यादी नावांनी ओळखण्यात 
येणारे पुरस्कार हे सन्मान त्यांना मिळाले आहेत. 
त्यांनी जगातील विविध वैज्ञानिक नियतकालिकांत 
दीडशेहून जास्त लेख लिहिले आहेत. 

एलिझाबेथ फर्लांग यांच्याशी त्यांचा विवाह 
१९४९ साळी झाला असून त्यांना सहा मुले आहेत 
टेनिस खेळणे, दर्‍्याखोऱ्यांत भटकणे व उघड्यावर 
तंबू ठोकून राहणे हे त्यांचे छंद आहेत. ते जेव्हा 
प्रयोगशाळेत नसतात तेव्हा घरात व घराबाहेरच्या 
आवारात डागडूजी व साफसफाई करण्यात मग्न 
असतात. हे मूदुभाषी गृहस्थ काही काळ बाल- 
वीरांच्या चमूचे नेते होते. हे पारितोषिक मिळाल्यावर 
ते म्हणाले, “ आता मी उरलेले आयुष्य दाताळ्याने 
पाने गोळा करण्यात (आरामात ) घालवू शकेन. 

प्रथिने ही मूल्भूत महत्त्व असलेली जीवनावश्यक 
रसायने आहेत व ती जिवंत पेश्ींकडून निर्माण 
केली जातात. ज्याप्रमाणे बांवल् मूळाक्षरे निरनि- 
राळया प्रकारे एकमेकांना जोडली जाऊन, लहान- 
मोठे शब्द व त्यांतून मराठी भाषा बनते, त्याच- 
प्रमाणे अनेक अमिनो अम्ले एकमेकांना रासाय- 
निक वंधांनी जोडली जाऊन लहानमोठ्या शंख- 
लांनी युक्‍त अश्ली प्रथिने बनतात. पेप्टाइडे ही 
अँमिनो अम्लांचे गट वा समूह असून ती प्रथिनांचे 
घटक ( एकके ) असतात. सजीवातील अनेक 
क्रिया प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी 
अमिनो अम्लांचा क्रम 
असते. संशोधनासाठी 


व त करताना अँमिनो अम्लांच्या अनुक्रमाची हुबेहूब 


ते माहीत असावे लागते. 


असत. मात्र 
अतिशय किचकट असे आहे. त्यामध्ये डझनावारी 
शुद्धीकरणाच्या कष्टप्रद क्रिया केराव्या लागतात 
वया तऱ्हेने पेप्टाइडांची शृंखला निमिण्यास कित्येक 
महिने किवा अनेक वर्षेही हागतात. 


सजीवात होत असणाऱया रासायनिक विक्रिया 
उत्स्फूतंपणे म्हणजे आपोञाप > 


नवभारत 


बेघ्रवारी, १९८५ 


प्रथिनांचे जैव संइळेषण म्हणजे सजीवातील प्रथि- 
नांची निमिती होय. या संदलेषणातील पहिला द्ण्य 
म्हणजे पेप्टाइड-रेणूची बांधणी हा होय. अल्ला त 
संइलेषणात सुमारे वीस अमिनो अम्ले बत र 
जातात व त्यांच्या स्थानांची अदलळावदल होऊन 
असंख्य पेप्टाइड-प्रकार निर्माण होऊ शकतात. 
विविध जैव प्रक्रियांचे नियंत्रण हार्मोने व इतर 
द्रव्यांकडून होत असते. ही द्रव्येही पेप्टाइडे यी 
तात; मात्र त्यांच्यातील अमिनो अम्लांची फाड 
प्रथिनांतील अमिनो अम्लांच्या संख्येहून कमी असते. 

फ्रेडरिक सँगर ( १९५८ सालचे रसायनशास्त्राचे 
नोबेल पारितोषिक विजेते ) , स्टॅनफड न 

विल्यम हॉवर्ड स्टाइन (१९७२ चे रसायनशास्त्राचे 
नोबेल पारितोषिक विजेते ) आणि इतर दास्त्र- 
ज्ञांनी केलेल्या संशोधनामुळे पुष्कळ प्रथिनांची व 
पेप्टाइडांची रचना तपशीलवारपणे माहीत झाली. 
या संदर्भातील पेट एडमान या स्विडीश संशोधकाचे 
कार्यही महत्त्वाचे आहे; मात्र ते तरुणपणीच मृत्यू 
पावले. पेप्टाइडांची रचना ठरविण्याची स्वयंचलित 
पद्धती आता वैज्ञानिक क्षेत्रात रूढ झाली आहे. 
पेप्टाइडांचे संइकेषण करणे हे कार्बेनी रसायन- 
शास्त्रातील महत्त्वाचे कार्य असून व्हिसेंट ड्यू 
व्हिग्नेऑंड यांनी ऑक्सिटोसतीन हे पेप्टाइड हॉर्मोन 
संइलेषित करून प्रगतीचा एक महत्त्वाचा टप्पा 
गाठला. अशा! संइळेषणासाठी हल्ली वापरल्या 
जाणाऱ्या पद्धतीमागील सर्वसाधारण तत्त्व एमिल 

शोर ( १९०२चे रसायनशास्त्राचे नोवेल पारि- 
तोषिक विजेते ) यांनी फार पूर्वीच विकसित केले 
होते. ८९५०-६० या दशकात पेप्टाइडांविषयीच्या 
रसायनशास्त्रीय अभ्यासात वाढ होत गेली. शक्‍ति- 
क 2 जेव क्रियांशी निगडित 
पेप्टाइडे ५४४. अलग करण्यात येत होती. ही 
पेप्टाइडे प्रथिनांप्रमाणेच आल्फा अमिनो अम्लांच्या 
आखूड गुंखलांची बनलेली असल्याचे दिसुन आले 
गखलांमधील अमिनो अम्लांचा 
करच निश्‍चित करण्यात आला. 
ने शुंखलेमध्ये अमिनो अम्लांची 


नेसगिक क्रम ल्व 


“> 


र हे तंत्र नंतरच्या काळात हळूहळू 
विकसित होत गेले. औषधे व, संणोधनाकरिता 


नोबेल पारितोषिकेः १९८४ 


लागणाऱ्या पेप्टाइडांची मागणी प्रचंड वाढली मात्र 
त्या वेळच्या तंत्राद्वारे एवढा पुरवठा करता येणे शक्‍य 
नव्हते. कारण त्या वेळच्या द्रव प्रावस्था पद्धतीत 
अलगीकरण, शुद्धीकरण व विशिष्टीकरण या क्रिया 
कराव्या लागत व त्यांमध्ये खूप वेळ जात असे. 
प्रत्येक अमिनो अम्लात अम्लधर्मी कार्‌बॉक्सिलिक 
गट (00प्त) व क्षारधर्मी (बेसिक) अमिनो गट- 
(ऐरार्‍ ,) हे दोन गट असतात. एका अमिनो अम्ला- 
तील अँमिनो गटाची दुसऱ्यातील कार्‌बॉक्सिलिक 
गटाशी विशिष्ट परिस्थितीत विक्रिया होते व 
तिच्यातून निर्माण होणार्‍या रासायनिक बंधामुळे 
डायपेप्टाइड बनते. या मिश्रणात डायपेप्टाइडाशिवाय 
विक्रिया न झालेली अँमिनो अम्लेही असतात. पुढील 
टप्प्यातील प्रारंभिक द्रव्य म्हणून डायपेप्टाइड वाप- 
रायचे असते. म्हणून या मिश्रणातून ते अलग करून 
घ्यावे लागते. या विक्रियेचे नियंत्रण करण्यासाठी 
पहिल्या अमिनो अम्लातील कार्‌बॉक्सिलिक व 
दुसर्‍्यातील अँमिनो हे प्रत्यक्ष विक्रियेत सहभागी न 
होणारे गट सुरक्षित (संरक्षित) ठेवावे लागतात. 
डायपेप्ठाइडमधील या दोन सुरक्षित गटांपैकी एक 
गटं नंतर विवेचकपणे काढून टाकला व एक सुरक्षित 
गट. असलेल्या तिसर्‍या अमिनो अम्लाशी त्याची 
विक्रिया घडवून आणली, तर ट्रायपेप्टाइड हे संयुग 
तयार होते. अद्याच प्रकारे ही साखळी टप्प्याटप्प्याने 
पुढे वाढवीत नेता येते. द्रव प्रावस्था संशलेषणाचा 
हा मार्ग सैद्धांतिक कल्पनेमध्ये साधा, सुटसुटीत 
वाटतो. तथापि प्रत्यक्ष प्रयोग करताना तो अतिशय 
अवघड ठरतो. कारण १९६३ सालापर्यंत या विक्रिया 
योग्य अश्या विद्रावकांत घडवून आणाव्या लागत 
(म्हणून याला द्रव प्रावस्था संश्‍लेषण म्हणतात) 
आणि प्रत्येक टप्प्यात हवे असलेले द्रव्य इतर उप- 
पदार्थ व विक्रिया न झालेले मूळ पदार्थ यांच्यापासून 
स्फटिकीभवनाने अलग करून घ्यावे लागते. नंतरच 
पुढील टप्पा सुरू करता येतो. अल्गीकरणाच्या या 
क्रियेत हव्या असलेल्या पदार्थाचे प्रमाण कमीकमी 
होत जाणे अपरिहाये असते. या पद्धतीने १०९ 
अमिनो अम्लांचे बनलेले पेप्टाइड बनविणे किती 
अवघंड व वेळखाऊ काम असेल, याची कल्पना 
यावरून येऊ शकेल. संइलेषणाच्या प्रत्येक टप्प्यात 
९० टक्के म्हणजे अतिशय चांगला उतारा मिळाला, 


$$: 


"तरी १०० टप्प्यांनंतर हव्या असलेल्या द्रव्याचा 


एकूण उतारा ०:००३ टक्‍का एवढाच येईल, म्हणजे 
शेवटी पुरेशा प्रमाणात पेप्टाइड मिळवायचे असेल, 
तर सुरुवातीचे द्रव्य फारच मोठ्या प्रमाणात घ्यावे 
लागेल, हे उघडच आहे. शिवाय हे संदलेषणाचे काम 
अतिशय कंटाळवाणे व वेळ खाणारेही आहेच. 
पहिले अमिनो अम्ल अविद्राव्य अश्या बहुवारिक 
स्वरूपाच्या घन आधारद्रव्याला जोडले, तर पेप्टाइड 
अलग करणे सुलभ होईल व वेळही वाचेल, असे 
मेरीफोल्ड यांच्या. लक्षात आले. १९६० सालानंतर 
त्यांनी अतिशय कष्ट घेऊन पेप्टाइडांचे संदलेषण 
करण्याची एक अतिशय सुटसुटीत व कल्पक पद्धती 
शोधून काढली. हिच्यात घन आधारद्रव्याचा वापर 
केला जात असल्याने या तंत्राला घन प्रावस्था 
संइ्लेषण असे म्हटले जाते. ही प्रक्रिया एका 
पात्रात करता येते. पॉलिस्टायरीन या बहुवारिकाचा 
म्हणजे एका प्रकारच्या प्लॅस्टिकचा सुक्ष्म मणी 
आधारद्रव्य म्हणून वापरतात. हे घनरूप खास 
आधारद्रव्य अक्रिय असते म्हणजे ते विक्रियेत 
सहभागी होत नाही. अपेक्षित पेप्टाइडाच्या एका 
टोकाच्या (पहिल्या) अमिनो अम्लातील कार- 
बॉक्सिलिक गट या आधारद्रव्याला जोडतात. नंतर 
अँमिनो अम्लांच्या एककांचे थेंब जादा प्रमाणात 
टाकीत जाऊन ही एकके योग्य क्रमाने एकापढे 
एक जोडण्यात येतात. या प्रकारे पेप्टाइड रेणची 
शृंखला विकसित होत जाते. संलेषणातील प्रत्येक 
टप्प्यानंतर मिळणारी शृंखला गाळून शुद्धिकारक 
विद्रावाने धुवून घेण्यात येते. त्यामुळे विक्रियेत 
तयार होणारे उपपदार्थ व विक्रिया न झालेले 
मूळ पदार्थ काढून टाकता येतात. यामुळे 
आधीच्या पद्धतीत अलगीकरणामुळे अपेक्षित पदा- 
र्थात होणारी घट टाळता येते. संइलेषण पूणे 
झाल्यावर आधारद्रव्यापासुन अम्लाच्या साहाय्याने 
पेप्टाइड वेगळे केले जाते. प्रत्येक टप्प्यात बन- 
णारा मध्यस्थ पदार्थ अलग करण्याऐवजी साध्या 
धुण्याच्या क्रियेची गरज उरल्यामुळे वेळेची फारच 
बचत होते. शिवाय या नव्या पद्धतीमुळे प्रत्येक 
टप्प्याच्या अखेरीस मिळणारा उतारा ९९.५ किवा 
यापेक्षा अधिक टक्क्यांपर्यंत वाढविता येऊ शकतो. 
परंपरागत पद्धतीत एवढा उतारा मिळणे शक्य 


१४ 


नाही. वरील उदाहरणात शेवटचा एंकूण उतारा 
०,००३ टक्‍का आला आहे; उलट या नव्या तंत्राने 
हा उतारा ६१ टक्क्यांपर्यंत येऊ शकतो. एवढेच 
नव्हे तर या पद्धतीतील बहुतेक क्रिया या स्वयंचलित 
रूपात वापरण्यास योग्य अशा यांत्रिक स्वरूपाच्या 
आहेत. त्यामुळेच मेरीफील्ड यांनी पहिले स्वयंचलित 
पेप्टाइड संश्‍लेषक उपकरण उभारले व त्यांना स्वयं- 
चलित वाहन निर्मिणाऱ्या हेन्री फोडंप्रमाणे कोर्ती 
लाभली. अशी अनेक उपकरणे आता बाजारात 
उपलब्ध झाली आहेत. शिवाय .मेरीफोल्ड यांच्या 
तंत्रात काही बदल (उदा., आधारद्रव्यात) करून 
संगणकाद्वारे नियंत्रण करता येऊ शकतील अक्षा 
प्रकारचे उपकरणांचे नमुने बनविण्यात यज्ञ मिळ- 
विण्यात आले आहे. १९६४ सालानंतर या तंत्राचे 
फायदे व मर्यादा लक्षात येत जाऊन नंतरच्या दहा 
वर्षांमध्ये हे एक उपयुक्त तंत्र म्हणून प्रस्थापित झाले. 

मेरीफील्ड यांच्या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या 
या नव्या पद्धतीमुळे पेप्टाइडे व प्रथिने यांच्या रसा- 
यनशास्त्रीय अभ्यासात क्रांतीच घडून आली आहे. 
पेप्टाइडांचे अनेक उपयोग होऊ शकतात व या पद्ध- 
तीने आता हजारो प्रकारची पेप्टाइडे ( तसेच 
न्यूक्लिइक अम्ले) संइळेषित केली जातात व त्यांचे 
मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणे शक्‍य झाले आहे. 
२१ व ३० अमिनो अम्लांच्या दोन पेप्टाइड शृंखला 
असलेले छोटे प्रथिन म्हणजे इन्शुलीन असून ते 
१९६३ साली जमनी, अमेरिका व चीनमध्ये संगले- 
षित करण्यात आले; तर १९६५ साली हाच रेणू 
स्वयंचलित घन प्रावस्था पेप्टाइड संब्लेषक उप- 
करण वापरून मेरीफोल्ड यांच्या प्रयोगशाळेत 
बनविण्यात आला होता. मेरीफोल्ड व त्यांच्या 
सहकाऱ्मांनी “ रिबोन्युक्लिएज-ए ' या नावाच्या 
क्रियाशील एंझाइमाचेही संश्‍लेषण केळे व यामुळे या 
तंत्राच्या प्रगतीतील एक अतिदय महत्त्वाचा टप्पा 
गाठला गेला. कारण हे एक अत्यंत गुंतागुंतीचे 
पेप्टाइड आहे व डीऑक्सिरिबोन्यूक्लिडक (डी एन 
ए) नावाच्या न्यूक्लिडिक अम्लातील आनुवंशिक 
माहितीचा उलगडा करण्यासाठी पेशींना या एंझा- 
इमाची गरज असते. घनरूप आधारद्रव्याला जोड- 
लेल्या संयुगापासून सुरुवात करून अनेक टप्प्यांनी 
संइलेषण करण्याची मेरीफील्ड यांची ही कल्पना जगा- 


नवभारत 


फेब्रुवारौ, १९८५ 


तील शेकडो प्रयोगशाळांतून तसेच काबेनी रसायन- 
शास्त्रातील बहुतेक इतर क्षेत्रांतही वापरली जात 
आहे. ऑलिगोन्यूक्लिओटाइडांचे संश्‍लेषण हे यां- 
मधील सर्वांत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. यामध्ये हे तंत्र 
१९७७ च्या सुमारास यशस्वीपणे वापरण्यात आले. 
संकरित डीएनए संशोधनात ऑलिगोन्यूक्लिटाइडे ही 
संयुगे आवश्‍यक असतात. यासाठीही संगणकाकडून 
नियंत्रण होणारे स्वयंचलिति उपकरण बनविण्यात 
आले आहे. यांशिवाय प्रथिनांच्या क्रमवारीविदलेषणा- 
साठीही या तंत्रावर आधारलेल्या पद्धती विकसित 
करण्यात आल्या आहेत. अश्या तर्‍हेने आनुवंशिक 
अभियांत्रिकी (जेनेटिक एंजिनि्ञरिंग) या विषया- 
तील संशोधनावर या तंत्राचा परिणाम झाला आहे. 

रॉकफेलर विद्यापीठात फ्लेक्सनर हॉल नावाचा 
एक भाग आहे. त्यात असलेल्या लिफ्टमध्ये ( इले- 
व्हेटरमध्ये ) हस्ताक्षरातील एक पाटी आहे. “ घन 
प्रावस्था पेप्टाइड संरळेषणाचा जन्म येथे झाला र 
असे तीवर अभिमानाने लिहिलेले आहे. २५ वर्षा- 
पुर्वी मेरीफील्ड मित्रांसमवेत या लिफ्टमधन चवथ्या 
मजल्यावर चालले होते व त्या वेळी त्यांना या 
तत्रामागीळ कल्पना सुचली होती. १९८४ साली 
ऑक्टोबरच्या तिसर्‍या आठवड्यात याच लिफ्टमधन 
ते बाहेर पडले तेव्हा त्यांना त्यांच्या प्रयोगशाळेतीठ 
क्जाभ्याने मिठीच मारली आणि त्या लिफ्टमध्ये 
उवेलल्या कल्पनेसाठी त्यांना नोबेल पारितोषिक 
मिळाल्याची बातमी त्याने सांगितली. संइलेषणाचे 
त्याचे हु तत्र १९५५-६० या काळात विकसित 


झाले; १९६०-७० या दशकात त 
ततेव 
बण इ परात आले 


टा -८० या दशकात प्रयोगशाळेत वापरता 
बान एक मूल्भूत साधन म्हणून ते प्रस्थापित झाले 
तः | नोबेल पारितोषिक देणाऱ्या स्विडीक्न रॉयल 
अंकंडेमीचे प्रा. बेंग्ट लिडबर्ग पारितोषिक जाहीर 
करताना म्हणाले होते. न 


भौतिकी 


री कार्लो र्ब्या हे शास्त्रज्ञ टॅक्सीमधन लिनाते 
वैमानतळाकडे निघाले होते. हवाई वा. ॥ 

मीच्या प दिजे, हुता वाहतुक नियं- 
च्या संभाव्य संपामुळे ते काहीसे असर 

नाले होते. टॅक्सीतील पॉप संगीत मवात त 
लळे 

शाळे व वातम्या सुरू झाल्या. कार्लो सतियाच 


व्हान डर मेर यांना १९८५ 
९८४ सालचे 
"लच भौतिकीचे 


नोबेल पारितोषिके: १९८४ 


नोबेल पारितोषिक देण्यात आल्याचे वातम्यांत 
सांगण्यात आले. ही वातमी ऐकून रुविया उत्तेजित 
झाळे व बातमीतील रुबिया आपणच आहोत, 
असे त्यांनी टॅक्सी ड्रायव्हरला सांगितले. प्रथम 
त्याचा यावर विदवास वसला नाही. मात्र खात्री 
पटल्यावर रुबिया यांच्याकडून टॅक्सीचे भाडे न 
घेऊन त्याने आपला आनंद व्यक्‍त केला. या 
उत्साही शास्त्रज्ञाला ही बातमी चालत्या वाहनात 
समजली, हे उचितच झाले. कारण ते हाव्हूडं 
विद्यापीठात भौतिकीचे प्राध्यापक म्हणूनही काम 
करीत असल्याने वरचेवर विमानप्रवास करीत 
असतात. त्यामुळे मित्र त्यांना गमतीने, । अलि- 
तालिया (इटालियन विमान वाहतूक कंपनी) 
शास्त्रज्ञ ' म्हणतात. 


कार्लो रुबिया व सायमन व्हान डर मेर हे दोघे 
जिनिव्हा येथील यूरोपीयन अणुकेंद्रीय संशोधन संघ- 
टनेच्या म्हणजे (॥झरेष या नावाने ओळखल्या 
जाणाऱ्या संस्थेच्या एका मोठ्या प्रकल्पात काम 
करीत असून येथील संशोधनकार्याला प्रथमच नोबेल 
पारितोषिकाचा बहुमान मिळाला आहे. विड्वात 
चार मूल्भूत प्रेरणा (वा प्रेरणाक्षेत्रे) आहेत असे 
मानण्यात येते. त्यांपैकी दुर्बेल अणुकेंद्रीय प्रेरणा 
( किंवा आंतरक्रिया ) ही एक आहे. या प्रेरणेचे 
प्रेंण वा संक्रमण हे ४४ व £ या अक्षरांनी 
दर्शेविल्या जाणार्‍या (क्षेत्रीय ) जड मूलकरणांद्वारे 
( म्हणजे अणूपेक्षाही लहान कषणांद्वारे ) होत 
असते, असे मानतात. (किरणोत्सर्ग, बीटा कणांचा 
क्षष किवा सुर्यावरील . शक्‍्तिनियंत्रक अणुकेंद्रीय 
प्रक्रिया ही या दुर्बेल प्रेरणेची उदाहरणे होत ). या 
१ब £ या मूलकणांचा शोध लावण्याच्या कामी 
या दोघांनी निर्णायक स्वरूपाची महत्त्वपुर्ण काम- 
गिरी केली असून तीबहदलच त्यांना हे पारितोषिक 
देण्यात आले आहे. रॉयल स्विडीश अँकंडेमीतील 
भौतिकीविदांच्या मते हा शोध म्हणजे गेल्या पन्नास 
वर्षात दुर्बेल अणुकेंद्रीय प्रेरणेविषयी झालेल्या संशो- 
धनाचा तसेच (।छारे ऐच्या प्रकल्पातील शोधमालि- 
कांचा कळस होय. तर (४४एेऐ९च्या अध्यक्षांच्या 
मते ट्रॅझिस्टरच्या शोधानंतरचा हा सर्वात महत्त्वाचा 
शोध आहे. 


या शोधामुळे पन्ना 
कृत सिद्धांत सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांमधील एक 
महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे, असे म्हणता 
येईल. या सिद्धांताद्वारे निसर्गातील चार मूलभूत 
चालक प्रेरणांची गुंफण एका संचात करायची 
आहे. यांच्यापैकी दोन प्रेरणा परिचित आहेत. त्या 
म्हणजे विद्युत चुंबकीय ( विजेचा दिवा लावण्या- 
साठी वापरली जाणारी ) व गुरुत्वीय (माणसाला 
पृथ्वीवर जखडून ठेवणारी व आकाझ्यातील गोलांच्या 
एकमेकांभोवतीच्या कक्षा निश्चित करणारी ) या 
प्ररणा होत. दुसर्‍या दोन प्रेरणा तेवढ्या परिचित 
नाहीत. अणुकेंद्रातील मूलकणांना एकत्र बांधून 
ठेवणारी तथाकथित प्रबळ अणुकेंद्रीय प्रेरणा व 
किरणोत्सर्गाचे नियमन करणारी दुर्बेल अणुकेंद्रीय 
प्रेरणा या त्या अपरिचित प्रेरणा होत. या प्रत्येक 
प्रेरणेचे कार्य ( प्रेषण, संक्रमण ) किवा आंतर- 
क्रिया विशिष्ट मूलकणांच्या देवाणघेवाणीतुन चालते 
व या मूलकणाला त्या प्रेरणेचा ' वाहक ' म्हणतात. 
उदाहरणार्थ, फोटॉन हा प्रकाशाचा अंतिम पृंज हा 
विद्युत चुंबकीय प्रेरणेचा, तर 7 व » हे मूलकण 
दुर्बल प्रेरणेचे वाहक आहेत. या प्रेरणांची संख्या 
कमी करून एकीकृत सिद्धांताची पूतता करता येऊ 
शकेल. उदाहरणार्थे, विद्युत चुंबकी व दुर्बेल या 
प्रेरणा संयुक्‍त (म्हणजे विद्युत-दुबेल) आहेत अश्ली, 
मीमांसा शेल्डन ग्लॅशो, अब्दुस सलाम व स्टीव्हन 
वीनवर्ग या तिघांनी मांडली व त्यांना त्याकरिता 
१९७९ साली भोौतिकीचे नोबेल पारितोषिक 
मिळाले. या दोन प्रेरणा एका मूलभूत महाप्रेरणेची 
भिन्न अशी प्रकटीकरणे (रूपे) असून विश्वाची 
उत्पत्ती झाल्यावर या प्रकटीकरणांमध्ये महा- 
प्रेरणा विभक्त झाल्याचे मानतात. या सिद्धांताने 
प्रत्यक्ष प्रक्रियेत येणाऱ्या काही अडचणींचा उलगडा 
तर झालाच; शिवाय त्यामुळे दुबल व विद्युत 
चुंबकीय या प्रेरणांचे एकोकरण असल्याचे दिसून 
आले. या सिद्धांतामध्ये ४४४ व ४ या दोन जड 
विद्युतभारित मूलकणांशिवाय फोटॉन व 0 हे दोन 
विद्युतभाररहित मूलकणही गृहीत धरण्यात आले. 
म्हणून हा सिद्धांत प्रस्थापित करण्यासाठी ९९४, 
१ ०॥व 70 या अतिशय जड ( स्ट्रॉशियम या 
मूलद्रव्याच्या अणूकेंद्राएवढ्या जड ) मूलकणांचे 


रद 


.अस्तित्व सिद्ध होणे आवद्यक होते. या तीन मूल- 
कणांचा छडा लावण्याचे रुविया यांनी ठरविले होते. 
न्यूट्रॉनाचे प्रोटॉनात रूपांतर होताना इलेक्ट्रॉन- 
न्यूटिंनो ही जोडी सरळ निर्माण होते, असा १९३४ 
साली समज होता. पन्नास वर्षानंतर ही जोडी दोन 
टप्प्यांत निर्माण होते, हे कळून आले. न्यूट्रॉनच्या 
क्षयामध्ये पहिल्या ( मधल्या ) टप्प्यात वाहक 
१४ मूलकण उत्सजित होतो; यानंतरचा शेवटचा 
टप्पा काहीसा नंतरच्या काळात व पुढील अवकाशात 
घडून येतो. या टप्प्यात ४४ मूलकणाचे इलेक्ट्रॉन व 
न्यूटिंनो या अंतिम मूलकणांत रूपांतर होते आणि 
या प्रक्रियेत मुक्‍त होणारी ऊर्जा वरील दोन 
कणांच्या गतिज ऊर्जेच्या रूपात मिळते. अवकाह 
व काळात असणारा हा फरक इतका सूक्ष्म आहे 
कौ, त्यामुळे ॥४ मूलकणांचे अस्तित्व समजणे शक्‍य 
होत नाही. म्हणजे जणू तो लपून गेल्यासारखा 
वाटतो. 0 मूलकणांच्या बाबतीतही असेच घडत 
असते. 
हे वाहक मूलकण जोपयंत अश्या तर्‍हेने लपलेले 
असतात, तोपर्यंतच अस्तित्वात असतात, असे ठाम- 
पणे सांगता येणे शक्‍य नाही. ते ओळखून व 
त्यांच्या अस्तित्वाची खातरजमा करून घेण्यासाठी 
ते मुक्‍त रूपात निर्माण करणे आवद्यक होते. 
त्यामुळे संशोधनाची नवी क्षेत्रे खुली होणार 
होती. मोठ्या कणवेगवर्धकात अणूपेक्षा ल्हान 
कणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आघात धघडवन 
आणल्यास अशा आघांतांमधून वरील मूलकण 
निर्माण होऊ शकतील, ही कल्पना रुबिया व 
त्यांचे दोन | अमेरिकन सहकारी डे व्हिड क्लाइन' 
व पीटर मॅकइनटायर यांनी १९७६ साली एका 
औद्योगिक परिषदेत मांडली होती. नंतर त्यांनी 
ही कल्पना फेर्मी प्रयोगशाळेच्या संचालकांपुढे 
मांडली होती; मात्र त्यांनी ती स्वीकारली नाही. 
तदनंतर रुबिया आपली कल्पना घेऊन (एगाराष 
कडे गेले. प्रथम त्यांच्या या कल्पनेवर कोणीच 
विश्वास ठेवायला तयार नव्ह्ते. शिवाय याकरिता 
तेथील ४ मैल लांब व ४० कोटी डॉलरच्या सुपर 
प्रोटॉन सिक्रोट्रॉनचे आघातकात ख्पांतर्‌ करावे 
लागणार होते आणि त्यासाठी ५.५ कोटी डॉलर 
खर्चे होणार होता ( आघातक एक गोलाकार 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८५ 


कड्यासारख उपकरण असंते. यातं मूलकणांच्यां 
शलाकेला प्रवेग देण्यात येतो व ही शलाका 
विरुद्ध दिशेत फिरणाऱ्या दुसऱ्या शंलॉंकिवर आदळे- 
ण्याची व्यवस्था केलेली असतें) व तेथे चांलू अस- 
लेल्या प्रयोगांमध्ये बदल करावा लांगणांर होतां. 
आपला प्रकल्प यशस्वी होईल हे (रेष च्या 
व्यवस्थापकांना पटवून देण्यात शेवटी रुबियां यांना 
यश आले. अर्थात या च्यवस्थापकांचेंही कौतुक 
करावे लागेल. कारण त्यांनी खर्चाकडे व चालू 
प्रयोगात होणाऱ्या फेरबदलाकडे पाहिले नाही. हा 
प्रकल्प पुढे नेण्यास त्यांना १९७९ साली परवानगी 
मिळाली. यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रतिप्रोटॉन या 
मूलकणांचा पुरवठा होणे आवश्यक होते. तसा तो 
साध्य झाल्यावर या आघातकांना प्रोटॉन व प्रति- 


- प्रोटॉन यांच्यात समोरासमोर आघात घडवून आणून 


व ४ व 2 मूलकण निर्माण करून त्यांचे व त्यांच्या 
गुणधर्मांचे निरीक्षण करता येणे शक्‍य होते. मात्र 
असे दहा मूलकण निर्मिण्यासाठी सुमारे १०० अब्ज 
आघात होणे आवश्यक असल्याचे अनुमान करण्यात 
आले होते. 

व्हॅनडर मीर यांनी प्रोटॉन एकत्रित करण्याची 
व साठविण्याची एक कल्पक पद्धती शोधून काढली 
व ती आता प्रतिप्रोटॉनांसाठीही वापरतात. या पद्ध- 
तीच्या शोधामुळेच ७४४ व 2 मूलकणांचा शोध 
लागणे शक्‍य झाले. या पद्धतीला ' स्टोकॅस्टिक 
कूलिंग ' (यदृच्छ स्थिरीकरण) म्हणतात. उच्च 
ऊर्जा प्रोटॉनांची शलाका लक्ष्यावर आदळून प्रति- 
प्रोटॉन निर्माण होतात व अनियमित शलाकेच्या 
रूपात गोळा होतात. या प्रतिप्रोटॉनांचे वेग अतिशय 
भिन्न असतात व त्यामुळे. अशा शलाकेला कणवेग- 
वर्धेकात सुसंगतपणे प्रवेग देता येत नाही. त्याकरिता 
वेगांचा विस्तार (विविधता) कमी करणे आवश्यक 
असते. या पद्धतीतही विविधता कमी करून अपेक्षित 
मूल्याच्या (वेगाच्या) जवळपास प्रतिप्रोटॉन एक- 
त्रित केळे जातात. ही प्रक्रिया पुन:पुन्हा लाखोवेळा 
करून शलाका अधिकाधिक स्थिर ( कूल) करण्यात 
येते. १९७४-७८ या चार वर्षांच्या काळात मेर व 
त्याच्या सहकाऱ्यांनी यासंबंधीचे प्रयोग केळे आणि 
पुरेशा तीव्रतेची प्रतिप्रोटॉनांची शलाका मिळविण्या- 
साठी ही कल्पना वापरता येऊ शकेल, हे दाखवून दिले. 


नोबेल पारितोषिके : १९८४ 


प्रतिप्रोटॉन निसर्गात आढळत नाहीत. (॥४रिपरे 
च्या दुसऱ्या कणवेगवधेकांत होणाऱ्या आघातांत 
त्यांचे समुदाय निमिता येतात. या प्रत्येक संमुंदाया- 
तील त्यांची संख्या आवश्यक असलेल्या संख्येच्या 
१ टेक्कां एवढीच असते. त्यामुळे असें शेकडो, हजारो 
समुदाय एकत्रित करणे आवझ्यक असते व त्यांसाठी 
अंनेक मोठ्या अडचणींना तोड द्यावे लागते. अति- 
उच्चं निर्वांत कडयामध्ये एका कक्षेत फिरणारे व 
चुंबकीय क्षेत्राने मार्गदर्शिंत प्रोटॉन एंकत्रित कर- 
ण्याची कल्पक व सुविकसित पद्धती मेर यांनी यापुर्वीच 
काही वर्षे आधी शोधून काढली होती. प्रथम 
तज्ज्ञांनाही तिच्यावर विश्वास ठेवणे जड गेले, मात्र 
दागर ऐ मध्ये तिची यशस्वीपणे चाचणी घेतल्यावर 
ती प्रतिप्रोटॉनांसाठी वापरण्यासही योग्य असल्याचे 
दिसून आले. परिणामी वरील परिच्छेदात वणिल्या- 
प्रमाणे शेवटी कित्येकशे हजारोपट प्रतिप्रोटॉनांचा 
प्रवाह मिळविण्यात मीर व त्यांच्या सहकाऱ्यांना 
यश मिळाले. त्यासाठी त्यांनी प्रतिप्रोटॉंनांची निमिती 
झोठवण क॑ एकत्रीकरण योकरिर्ता खीसं सुविधा 
उभारल्या होत्या. (॥]ारेध येथील महाकणवेग- 
वधकात (सुपर प्रोटॉन सिक्रोट्रॉन या उपकरणात) 
आघात घडवून आणण्यास नोव्हेंबर १९८१ साली 
सुरुवात करण्यात आली आणि अशक्षा प्रंकारे रुबिया 
यांची क्षल्पना व मेर यांचा शोध यातून आकारास 
आलेल्या या प्रकल्पात अपेक्षित आणि अनपेक्षित 
घटनांचा मागोवा घेण्याचे काम अजूनही चालू आहे. 

या प्रयोगात थोडे ४४ व (। मूलकण शोधून 
काढून त्यांचे तपशीलवार मापन करायचे होते. हे 
कण ओळखण्यासाठी खास प्रकारचा अभिज्ञातक 
बनवायचा होता व त्याच्याकडून मिळणाऱ्या संदेशा- 
वर हा शोध आधारलेला होता. हे उपकरण सहज 
बनविता येण्यासारखे नव्हते. ४४ व' ५ मूलकण 
पकडणे व त्यांच्या गुणधर्माचे (उदा., ऊर्जेचे) 
मापन करणे यासाठी साजेशा अतिप्रचंड अभिज्ञात- 
काचा आराखडा व उभारणी या कामासाठी रुबिया 
यांनी शास्त्रज्ञांची एक वेगळी तुकडीच कामाला 
लावली होती. या प्रचंड अभिज्ञातकाचे वजन 
२००० टन असून तो 'अंडरग्राउंड एरिया' नावाच्या 
जागी उभारलेला असल्याने त्याला ए%1 असे 
सांकेतिक नाव देण्यात आले आहे. अशा प्रकारे 

न. भा. ३ 


२४ नोव्हेंबर १९२५ रोजी झाला. 


- 


या प्रचंड प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांमध्ये विज्ञेषतः 
९1२ शो संबंधित १३ देशांतील तसेच खुद्द 
€॥1]२ मधील १३० शास्त्रज्ञ व अभियंते अन्नेक 
वर्षे दुर्दम्य उत्साहाने सहभागी झाले होते. या 
सर्वांच्या प्रयत्नांता व चिकाटीला यश येऊन १९८३ 
सालच्या जानेवारी महिन्यात ४" व हे 
मूलकर्ण' तर मे महिन्यात “0 कण आढळल्याचे 
जाहीर करण्यात ऑले. जाता या मूलकणांची अंदाजे 
वस्तुमाने व क्षयविषयक गुणधर्म माहीत झाले 
आहेत; मात्र त्यांच्या विषयीची इतर तपशीलवार 
माहिती (उंवा., त्यांचा आयुःकाल, क्षयाची तप- 
शीलवार तर्‍हा) अंजन समजलेली नाही. ती मिळ- 
विण्याचे प्रयत्त चालु आहेत. 

कार्लो रुबिया यांचा जन्म ३१ मार्च १९३४ 
रोजी इटलीतील गोरिझिया येथे झाला. त्यांचे 
शिक्षण पीसा विद्यापीठात झाले असुन त्यांनी काही 
काळ अमेरिकेंतील कोलंबिया विद्यापीठात काम केले 
आहेः १९६० च्या सुमारास ते तेथून परत आले व 
त्या वर्षी ऑगस्टमध्ये (/॥४२१॥ मध्ये वरिष्ठ 
भौंतिंकीविद म्हणून दाखल झाले. १९७० पासून 
याशिवाय ते हाव्हंड विद्यापीठात भोतिकीचे प्राध्या- 
पक म्हणूनही काम करीत आहेत. या खवेया शास्त्र- 
ज्ञाला इटालियन पदाथे विशोष आवडतात. शिवाय 
त्यांना यॉट चालविण्याचा छंद असुन त्यांची स्वतःची 
अशी एक नौका आहे. ते बौद्धिक दृष्ट्या नेहमी 
अस्वस्थ असतात. सध्या ते चुंबकोय एकध्लुव 
(आणखी एक फसवा मूलकण) व प्रतिद्रव्य यांचा 
शोध घेण्याच्या कामात मग्न आहेत. 

व्हान डर मेर यांचा जन्म हेग ( नेदलंड्स ) येथ 
त्यांनी डेल्फ्ट 
येथीळ तांत्रिक विद्यालयातून भोतिकोय अभियांत्रि- 
कीची पदविका संपादन केली असून जिनिव्हा व 
अँमस्टरडॅम या विद्यापीठांनी त्यांना सन्माननीय 
डॉक्टरेट पदव्या दिल्या आहेत. काही काळ त्यांनी 
फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीत संशोधक शास्त्रज्ञ 
म्हणून काम केले आहे. १९५६ साली ते (रर 
मध्ये दाखल झाले व सध्या तेथे वरिष्ठ अभियंते 
म्हणून काम करीत आहेत. त्यांचा स्वभाव रुब्या 
यांच्या विरुद्ध म्हणजे शांत व स्वतःतच रमणारा 
असा आहे. पारितोषिकाची बातमी ऐकल्यावर ते. 


अनुक्रमणिका 


श्८ 


फारसे उत्तेजित झाले नाहीत हे खरे; मात्र तरी ते 
आपल्याला मिळावे असे त्यांना वाटतं होते. ते म्हण-' 
तात, “ असे म्हणू या की, पारितोषिकाला माझा 
विरोध नव्हता हे खरे; परंतु ते आपल्याला मिळेल 
अशी आक्या करण्यास धजावलो नाही.” रुबिया 
त्यांच्याविषयी म्हणतात, “ व्हान डर मेर यांच्या 
शिवाय हे साध्य करणे आम्हाला शक्‍य झालेच 
नसते.” मेर सध्या एक नव्या प्रकारचे उपकरण 
तयार करीत आहेत. या उपकरणामुळे प्रतिप्रोटॉन 
संचयित स्वरूपात . मिळविण्याच्या क्षमतेत दहापट 
वाढ होऊन वेळेची बचत होणार आहे. 

अश्या प्रकारे या दोघांच्या आणि इतरत्र चाल- 
लेल्या संशोधनकार्यामुळे येत्या काही वर्षांतच उच्च 


कर्जाभौतिकीच्या क्षेत्रात अतिशय महत्त्वाचे शोध 
लागण्याची शक्‍यता असल्याचे किसून येते. 


या वर्षीचे वैद्यकाचे अथवा शरीरक्रियाविज्ञानाचे 
नोबेल पारितोषिक तिघांना देण्यात आले आहे. 
शरीराच्या प्रतिरक्षाविज्ञानाविषयी म्हणजे (रोग) 
प्रतिकारक्षमताविषयक विज्ञानाविषयी या तिघांनी 
केलेल्या संशोधनासाठी त्यांना हे पारितोषिक 
देण्यात आळे आहे. त्यांपैकी नील काज जेने या 
ब्रिटिश वैद्यांना हे पारितोषिक शरीराच्या रोग- 
प्रतिकाराथं होणार्‍या. प्रतिसादाविषयी मांडलेल्या 
जालक ( नेटवकं ) सिद्धांत आणि आधुनिक प्रति- 
रक्षा विज्ञानातील ( इम्युनॉंलॉजीतील ) महत्त्वाचे 
सिद्धांत विकसित केल्याबद्दल द्रेण्यात आले ' आहे. 
प्रतिरक्षा संस्थेमुळे शरीराचे सूक्ष्मजंतू, व्हायरस, पर- 
जीवी इत्यादींपासून रक्षण होत असते; जेने यांनी 
केलेल्या सैद्धांतिक संशोधनामुळे या. संस्थेच्या कार्या- 
विषंयी नवीन दृष्टी प्राप्त झाली, असे कॅरोलिन्स्का 
इन्स्टिट्यूटने म्हटले आहे; तसेच या विज्ञानामधील 
ते ऐक मोठे विचारवंत आहेत, असेही या नोबेल 
समितीचे मत आंहे. 

सैलझ्ञार मिलस्टीन ( ब्रिटिश) व जॉर्जेस कोहलर 
(जमन) या दोघांना शुद्ध एककृतकीय प्रतिपिड. 
( मोनोक्लोनंल ऑण्टिबॉडीजं ) निर्माण करण्याचे 
तत्त्व शोधून काढल्याबद्दल हे पारितोषिक देण्यात 
आठे आहे. अल्या तर्‍हेने या तिघांच्या कार्यामुळे 
पडक्षांपीसून ते कंकंरोगापर्यंतच्या असंख्य 


नवभारत 


विकारां- - 


फेब्रुवारी, १९८५ 


वरील उपचाराचा मागे सापडू शकेल, असे. कॅरो- 
लिन्स्का इन्स्टिटयूटचे मत आहे, 

जेने यांचा जन्म २१ डिसेंबर १९२१ रोजी लंडन 
येथे झाला. त्यांचे आईवडील डॅनिश होते. त्यांचे 
आधीचे . शिक्षण हॉलंडमध्ये झाले, नंतर त्यांनी 
लंडन व कोपनहेगन विद्यापीठांत प्रथम भौतिकी व॑ 
नंतर वंद्यकाचे शिक्षण घेतले आणि १९५१ साली 
त्यांनी एम्‌. डी. पदवी मिळविली. डॅनिश स्टेट 
सीरम (रक्तरस) इन्स्टिटयूटमध्ये संशोधक 
(१९४३-५५), जिनिव्हा येथील जागतिक आरोग्य 
संघटनेचे प्रमुख वैद्यकीय अधिकारी (१९५६-६६), 
जिनिव्हा विद्यापीठात जीवभौतिकीचे प्राध्यापक 


» (१९६०-६२), पीट्‌बरगं विद्यापीठातील सूक्ष्मजीव- 


विज्ञान विभागाचे अध्यक्ष (१९६२-६३), फ़रॅकफूटं 
य्रेयील जे. डब्ल्यू. गोएटे विद्यापीठात प्रायोगिक 
चिकित्सेचे प्राध्यापक ( १९६६-६९ ) व बेसेल 
इन्स्टिट्यूट फॉर इम्युनॉलॉजीचे संस्थापक संचालक 
(१९६९-८०) म्हणून त्यांनी काम केले असून १९८० 
साली ते सेवानिवृत्त झाले आहेत. या संस्थेत गुणश्री 
प्राध्यापक म्हणून ते अजूनही काम करतात; मात्र 
हल्ली त्यांचे वास्तव्य पॅरिसला असते. याशिवाय 
त्यांनी कॅलिफोनिया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉंलॉजी, 
पाश्चर इन्स्टिट्यूट (पॅरिस, १९८१-८२) इत्यादी 
ठिकाणीही काही काळ काम केले आहे. 

१९६४ साली त्यांचा विवाह उसुंला अलेक्झांड्रा 
यांच्याशी झाला व त्यांना दोन मुलगे आहेत. अमे- 
रिकन अकॅडेमी ऑफ आटस ऑण्ड सायन्सेस 
(१९६७), यू. एस्‌. नॅशनल अकॅडेमी ऑफ सायन्सेस 
(१९७७), अमेरिकन फिलॉसॉफिकल सोसायटी 
(१९७१९), लंडनची रॉयल सोसायटी (१९८१); 
फ्रान्सची अँकॅडेमी ऑफ सायन्सेस (१९८१) इत्यादी 
संस्थांचे सदस्यत्व; मार्सेल बेनॉइस्ट (१९७९) व 
अलिक पॉल (१९८२) ही पारितोषिके आणि 
शिकागो, कोपनहेगन, बेसेल, रोटरडॅम व कोलंबिया 
या विद्यापीठांच्या सन्माननीय पदव्या हे सन्मान 
त्यांना मिळाले आहेत. त्यांनी जगातीळ अनेक 


मान्यवर नियतकालिकांतून प्रतिरक्षाविज्ञाना- 


. विषयीचे अनेक लेख लिहिले आहेत. त्यांना खेड्यात 


जाऊन वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची इच्छा होती. 
तथापि अध्ययनाच्या काळात ते एका वैज्ञानिक 


नोबेल पारितोषिके : १९८४ 


प्रयोगशाळेत अर्धवेळ काम करीत असत. ते म्हणतात, 
“ तेव्हापासून मी या वैज्ञानिक संशोधनाच्या पिंज- 
ऱ्यात अडकून पडलो.” 

प्रतिरक्षाविज्ञानातील जेने यांचे कार्य इतर 
दोघांच्या मानाने अधिक मूलभूत स्वरूपांचे आहे. 
कारण या विज्ञानातील आधुनिक विचारांवर ज्यांचा 
ठसा उमटला आहे, अद्या थोड्याच . शास्त्रज्ञांपकी 
जेने हे एक निश्चितच आहेत. डॅनिश स्टेट इन्स्टि- 
ट्यूटमध्ये असतानाच त्यांनी प्रतिपिडाविषयीच्े 


(अँटिबॉडीविषयीचे; एंझाइम, विषारी द्रव्य किवा 


-बहुधा जास्त रेणुभाराच्या इतर द्रव्यासारख्या 
प्रतिजनाचा- अँटिजेनचा- शरीराशी संपकं आला 
असता त्याची प्रतिक्रिया म्हणून शरीरात जे प्रथिन 
निर्माण केले जाते त्याला. प्रतिपिंड म्हणतात व या 
खास क्षमतेच्या प्रथिनामुळे प्रतिजन प्रभावहीन 
होऊन प्रतिकारक्षमता तिर्माण होते) संशोधन सुरू 
केले होते. प्रतिरक्षाविज्ञानात त्यांनी अनेक महत्त्व- 
पूर्ण संकल्पना मांडल्या व त्यांपैकी काही पुढे 
चुकीच्याही ठरल्या. उदाहरणाथ, त्यांचा प्रतिजना- 
तफे होणाऱ्या प्रतिपिडनिवडीचा सिद्धांत. 
प्रतिरक्षासंस्थेला प्रतिपिड निर्माण करण्यासाठी 
प्रतिजनांकडून सुचना मिळत नाहीत तर हे प्रतिजन 
-आधीच असणार्‍या गटामधून संबंधित प्रतिपिंड 
निमिणाऱ्या पेशींची निवड करतात, असे या सिद्धां- 
तांत मानले होते 


प्रतिरक्षासंस्या शरीरावर हल्ला करणाऱ्या फक्त . 


'* बाह्य ' किवा “ परक्या ' द्रव्याशी मुकाबला करते 
हा परकेपणा कोण (व कसा) ठरविते, हे शोधून 
, काढण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. तसेच ही संस्था 
-शरीरात कशी विकसित व परिपक्व होत जाते 
आणि या संस्थेमधील घटकपेशींचे नियंत्रण कसे 
-होते हे त्यांनी आपल्या प्रमुख सिद्धांतांतूत विशद 
केले आहे. या सिद्धांतांपेकी १९७४ साली त्यांनी 
मांडलेला जालक सिद्धांत महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक 
प्रतिपिंड हे प्रतिजनाप्रमाणेही कार्ये करीत असते, 
या कल्पनेवर हा सिद्धांत आधारलेला आहे. म्हणजे 
प्रत्येक प्रतिजनातर्फे घटनांची एक शृंखला (प्रति- 
पिंड, प्रति-प्रतिपिड, प्रति-प्रति-प्र्तिपिंड वगैरेंसारखी ) 
सुरू होते. अश्या प्रकारे प्रतिरक्षासंस्थेतील पेशी 
जालकरूपात ( जाळ्याप्रमाणे ) जोडल्या जातात. 


१९. 
या सिद्धांताला प्रयोगांद्वारे पुष्टी मिळाली आहे व 


प्रतिरक्षा संस्थेचे काये समजून घेण्यास याची मदत 


झाली आहे. अवयवांचे . प्रतिरोपण : करण्यासाठी 
कराव्या , लागणार्‍या इस्त्रक्रिया, काही . प्रकारची 
अबुंदे (गाठी) व अधिह्षेता (अलर्जी) यांच्या- 


'वरील उपचारांच्या दृष्टीने हा सिद्धांत उपयुक्‍त 


ठरला आहे. 

सेझार मिलस्टीन या रेणवीय जीवर्वैज्ञानिकांचा 
जन्म ८ ऑक्टोबर १९२७ रोजी अजेटिनमध्ये 
झाला. १९५२ साली त्यांनी ब्यूनॉस एरीझ विद्या- 
पीठाची पदवी संपादन केली व १९५७ साली जीव- 
रसायन शास्त्राची डॉक्टरेट पदवी मिळविली. १९५८ 
साली ते इंग्लंडला गेले आणि १९६० साली त्यांनी 
केंब्रिज विद्यापीठाची पीएच्‌. डी. पदवी मिळविली, 
नंतर ते व्यूनॉस एरीज्ञ येथील प्रल्यात सूक्ष्मजीव- 
विज्ञान संस्थेतील रेणवीय जीवविज्ञान विभागात 
अध्यापन करू लागले व १९६१ साली त्या विभा- 
गाचे प्रमुख झाले. १९६२ साली अजेंटिनामध्ये 
लष्करी क्रांती झाल्यावर त्यांनी देशत्याग केला 
( तेव्हापासून हजाराहून अधिक शास्त्रज्ञ अजेंटिना- 
तून बाहेर गेले. असून- ते तेथे परतणे अवघड 


'झाले. अश्या तऱ्हेने विकसनशील देशांमधून विकसित 


देशांकडे होणाऱ्या बुद्धिमंतांच्या स्थलांतराच्य़ा 
प्रश्‍नाला एक नवीन मिती प्राप्त झाली आहे. नोबेल 
पारितोषिक मिळविणारे हे तिसरे अजेटेनियन 
शास्त्रज्ञ आहेत,. हे लक्षात घेतल्यास या प्रश्‍नाचे 
महत्त्व अधिक जाणवेल. ) व १९६३ साली ते 
केंब्रिज विद्यापीठातील मेडिकल रिसर्च काउन्सिल- 
मधील रेणवीय जीवविज्ञानाच्या प्रयोगशाळेत 
दाखल झाले. तेथे त्यांनी दोन वेळा नोबेल पारि- 
तोषिक मिळविणाऱ्या सँगर यांच्या हाताखाली 
एंज्ञाइमांमधील अमिनो अम्लांचा क्रम ठरविण्याचे 
काम केले. ते तेथे १९६९ साली प्रथिन रसायन- 
शास्त्र उपविभागाचे संयुक्‍त प्रमुख व १९७५ साली 
नियामक समितीचे सदस्य झाले. सध्या ते तेथील 
प्रथिन व न्यूक्लिइक अम्ल रसायनशास्त्र या 
विभागाचे प्रमुख आहेत. १९७५ साली ते लंडनच्या 
रॉयल सोसायटीचे तर त्याआधी ब्रिटि्य काउन्सिलेचे 
( १९५८-६० ) फेलो झाले. त्यांना वोल्फ व 
स्लोन तसेच युनेस्कोने पुरस्कारिलेळे कार्लोस जे. 


अनुक्रमणिका 


२० 


फिन्ले ( १९८३ ) ही पारितोषिके मिळाली 
आहेत. १९५३ साली त्यांचा विवाह झाला. त्यांना 
स्वयंपाक करण्याची व भटकण्याची आवड आहे. 

इम्युनोग्लोब्युलीन ( एक प्रतिपिंड ) व फॉस्फो- 
एंझाइमे यांची रचना, निर्मिती, उत्क्रांती व आनु- 
वंशिकी यांविषयी त्यांनी मुख्यत्वे संशोधन केले 
असून त्याविषयीचे त्यांचे अनेक लेख प्रसिद्ध झाले 
आहेत. अर्थात एककृत्तकीय प्रतिपिंडाविषयी त्यांनी 
केलेल्या संशोधनामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली आहे. 
त्यांनी १९६३ साली प्रतिपिडाच्या रेणूतील घटं- 
कांचा क्रम ठरविण्याचे काम सुरू केले. तेव्हापासून 
रेणवीय प्रतिरक्षाविज्ञानाचे युग सुरू झाले, असे 
म्हणता येईल, 

जॉरजेस कोहूलर या अडतीस वर्षांच्या जमन 
शास्त्रज्ञांचा जन्म म्युनिक येथे. झाला. बेसेल प्रति- 
रक्षाविज्ञान संस्थेत दाखल झाल्यावर त्यांनी जेने 
यांच्याबरोबर १९७४ च्या सुमारास प्रतिपिंड निमि- 
णाऱ्या पेशी-अस्तराच्या विकासाविषयी संशोधनास 
सुरुवात केली. १९८० साली ते या संस्थेचे कायम 
सदस्य झाले. मात्र माचे १९८५ मध्ये ते फ्रायबर्ग 
येथील माक्स प्लांक प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थेचे सह 
संचालक होणार आहेत. कोलहर व मिलस्टीन यांचे 
संशोधन १९७५ सालीच एकत्रितपणे प्रसिद्ध झाले 
होते. म्हणून त्यांच्या संशोधनाची माहिती पुढे 
'एकत्रित दिली आहे. 

* नेचर ' या प्रसिद्ध नियतकालिकाच्या ७ ऑगस्ट 
१९७५ च्या अंकात यां दोघांचे एक तीन ' पानी पत्र 
प्रसिद्ध झाले होते. : आधी ठरविलेल्या गुणवैशिष्ट्यांचे 
प्रतिपिंड स्रवणाऱ्या संयोजित ( संकरित ) पेज्ीचे 
अखंड संवर्धन ' असे त्या पत्राचे शीषेक होते. त्या 
पत्रात त्यांनी शरीराच्या प्रतिरक्षा संस्थेतील प्रतिपिड 
म्हणजे रोगाविरुद्ध ( प्रतिजनांविरुद्ध ) रोखलेली 
प्रक्षेपणास्त्रेच होत असे सांगून अश्या अचूक (विशिष्ट 
प्रतिजनाविरुद्ध वापरता येतील अजा विशिष्ट) 
प्रतिपिडांची मोठ्या प्रमाणावर निभिती करणाऱ्या 
पद्धतीचे विवरणही त्यांनी त्या पत्रात केले होते. 
विविध ठिकाणच्या पेशींच्या संकराद्वारे अ्ा प्रति- 
पिंड निमिणार्‍या पेशी बनविता येऊ शकतील, असे 
त्यांनी पत्रात शेवटी म्हटले होते. मात्र त्या काळांत 
हसा दावा करणे धाडसाचे तर ठरणार नाही ना? 


नवभारत 


फेब्रवारी, १९८५ 


अशी मिलस्टीन यांना भीती वाटली होती. मात्र 
आज सुमारे एका दशकानंतर त्यांची भीती अना- 
ठायी होती व त्यांची अपेक्षाच रास्त होती, असे 
म्हणता येईल. कारण अश्या प्रकारच्या विशिष्ट किंवा 
एकडृत्तकीय प्रतिपिडनिमितीच्या तंत्रामुळे जीवर्वद्यक 
संशोधनात क्रांतीच घडून आली असून ही प्रतिपिंडे 
रोगनिदान, रोगचिकित्सा व बहुतेक प्रकारचे जीव- 
वैद्यकीय संशोधन यांतील महत्त्वाचे साधन व 
आवश्यक अंग बनली आहेत. त्यामुळेच या दोघांना 
नोबेल पारितोषिक मिळाल्याचे विज्षेष आश्‍चर्य 
वाटले नाही. कारण ते अपेक्षितच होते. काही पारि- 
तोषिके अपरिहायं असतात. फक्त ती केव्हा जाहीर 
होतील एवढाच प्रश्‍न असतो. प्रतिरक्षाविज्ञानाला 
हे पारितोषिक मिळण्यासाठी दहा वर्षे वाट पहावी 
लागली, पण शेवटी ते मिळाले. कदाचित स्वतः 
मिलस्टीन गेली तीन वर्षे याची प्रतीक्षा करीत 
असतील ! 

मिलस्टीन यांनी उंदराच्या मज्जार्बुदातील 
(अस्थिमज्जेच्या प्राथमिक स्वरूपाच्या व इम्युनो- 
स्लोब्युल्नीन निर्माण करू शकणार्‍या गाठीतील) पेक्षी 
घेतल्या व खास, निर्जंतुक संवर्धक माध्यमामध्ये 
कृत्रिम रीतीने त्यांची वाढ केली. या पेशी प्रतिपिंड 
निर्माण करतात (किवा स्रवतात) ; मात्र हे प्रति- 
पिंड कोणत्या प्रतिजनाविरुद्ध आहे, ते निश्‍चितपणे 
ओळलून काढणे जवळ जवळ अक्षक्य असते. प्रथम 
त्यांनी मज्जार्बुदाच्या दोन पेक्षींचा संयोग केला. 
यामुळे प्रतिपिडाच्या रेणूची तपक्षील्वार रचना व 
त्याच्या निमितीशी निगडित असलेल्या जनुकांची 
(आनुवंशिक लक्षणे एका पिढीतून पुढील पिढीत ' 
नेणाऱ्या गुणसूत्रावरील घटकांची) माहिती मिळ- 
ण्यास मदत झ्षाली, तथापि प्रतिपिडाची रचना व 
त्याचे कायं यांमधीक परस्परसंबंध समजून घेण्या- 
साठी ज्याची वैशिष्ट्ये माहीत आहेत, अश्या प्रति- 
पिंडाचा अखंड पुरवठा होणे आवश्यक होते. याच 
सुमारास कोहलर यातं सहभागी झाले. पुष्कळ 
विचारविनिमय केल्यावर त्यांना वरील पत्रातील 
नवीन कल्पना सुचली व ज्ञात प्रतिजनाविरुद्ध 
प्रतिरक्षि अशा उंदरातील प्रतिपिड निर्माण 
करणारी पेशी आणि मज्जार्बुद पेशी यांच्यात संयोग 
(संकर) घडवून आणण्याची ही कैल्पता पुढे आली 


अनुक्रमणिका 


नोबेल पारितोषिके ः १९८४ 


प्रतिपिंड निमिणाऱ्या लसिका पेशी (एक प्रका- 
रच्य़ा पांढऱ्या पेशी) त्यांनी उंदराच्या पानथरीतून 
घेतल्या. या पेझ्ी मेंढीतील तांबड्या पेज्षींनी एका 
विशिष्ट प्रतिजनाविरुद्ध प्रतिरक्षित केल्या होत्या. 
नंतर. या?पेशी व उंदरातील मज्जार्बुद पेशींचे 
अस्तर यांचा संयोग केला. तदनंतर या संकरित 
पेशींचे कृत्तकीकरण (क्लोनिंग, एकाच पेशीचे सम- 
विभाजन होऊन अनेक पेशी निमिण्याची क्रिया ) 
केले. अ्या संवधित, निवडक कृत्तकांपैकी (म्हणजे एका 
संकरित पेक्षीपासून मिळालेल्या या पेश्ींपैकी) काही 
थोडे कृत्तक हे मूळ प्रतिजनाविरुद्धचे एक सुटे विशिष्ट 
प्रतिपिंड निर्माण करतात (स्रवतात). अशा संकरित 
कृत्तकाला हायब्रिडोमा म्हणतात व हे एकाच जाती- 
तील एककृत्तकीय प्रतिपिंड निर्माण करू शकतात. 
प्रतिपिंड निर्माण करणाऱ्या पेशींचे आयुष्य मर्यादित 
असते. त्या कमी प्रमाणात उपलब्ध होतात व इच्छे- 
नुरूप हवी ती प्रतिपिंडे निमिणे कठीण असते. मात्र 
वरील प्रकारच्या संकरामुळे मज्जार्बुद पेशीचा 
अमर्यादपणे वाढण्याचा व प्रतिरक्षित लसिका पेशीचा 
प्रतिजननिमितीचा गुणधर्म एकत्रित झाले. परिणामी 
अखंडपणे वाढणाऱ्या पेशींमध्ये प्रतिपिंड निर्माण 
करण्यास चालना देणारी जनुके स्थिर करण्यात यश 
आले व या पेशीला अमरत्व प्राप्त झाले, शिवाय 
त्यांना प्रतिपिंड स्रवणाऱ्या पेशींचे कक पेशीइतक्या 
जलदपणे गुणन (वाढ) करण्यातही यश मिळाले. 
अशा तर्‍हेचे संवर्धक म्हणजे इच्छित प्रतिपिंड निर्मि- 
तीचा छोटा कारखानाच ठरतो कारण संव्धकातील 
प्रत्येक पेशी ही मूळ संकरित पेशीची अगदी हुबेहूब 
प्रतिकृती (कृत्तक) असते. तसेच असे प्रतिपिंड शुद्ध 
असल्याने हे तंत्र एक अचूक साधन म्हणून उपयुक्‍त 
ठरते. शिवाय ही प्रतिपिडे विशिष्ट रोगाविरुद्धची 
प्रतिकारक्षमता येण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतील 
असेही लक्षात आले. त्यामुळे ही पद्धती वैद्यक व 
ऐकूण मूलभूत जीववैज्ञानिक संशोधन यांच्या दृष्टीने 
महत्त्वपूणं असल्याचे दिसून आले. 

प्रथम हे तंत्र मानवी पेशींकरिता वापरण्यास 
अवघड गेले; पण शेवटी ग्लासगो व स्ट्राथक्लाइड 
येथील शास्त्रज्ञांनी यात यश मिळविले. आता एक- 
कृत्तकीय प्रतिपिंडे संशोधन व रोगोपचार यांच्या 
दृष्टीने उपयुक्त ठरली आहेत व त्यांच्या विषयी 


२१ 


नवनवीन आश्या निर्माण होत आहेत. अश्ली प्रतिपिंडे 
ककेपेशी, मलेरियाचा परजीवी जीव किंवा मेंदुतील 
विशिष्ट रचना यांसारख्या लक्ष्यांकडे नेता येऊ 
शकतात. त्यामुळे या तंत्राचा विस्तृत वापर करता 
येण्यासारखा आहे. अवयवांचे प्रतिरोपण व कर्केरोगा- 
वरील उपचार यांच्या बाबतीतील या प्रतिपिडांचा 
वापर आद्यादायक ठरला आहि. व्हायरस व पर- 
जीवींनी होणार्‍या संसगेजन्य रोगांकरिताही ती उप- 
युक्‍त ठरू शकतील (उदाहरणार्थ, मलेरियाविरुद्धची 
लस निर्माण करण्यासाठी) . मायेस्थेनिया ग्रेव्हीस या 
पंगुत्व आणणाऱ्या रोगांवरील नवीन उपचारपद्धती 
विकसित करणे या तंत्राने शकय होऊ शकेल, असे 
अनुमान करण्यात आले भाहे. शिवाय ज्यांवर 
शस्त्रक्रिया करता येऊ शकत नाही अल्या कर्के- 
रोगांसारख्या पुष्कळ रोगांवर उपचार करंताना हे 
तंत्र उपयुक्त ठरू शकेल. कारण प्रभावी औषधांच्या 
जोडीने ही प्रतिपिंडे म्हणजे ' जादूची औषधी गोळी ' 
ठरू शकतील. 


हेतुपूवेक नवीन जनुकाची निर्मिती व नवीन 
जननिक ( आनुवंशिक ) माहिती प्रतिष्ठापित करून 
अथवा तिचा समावेश करून एखाद्या जातीची गुण- 
वैशिष्ट्ये किवा गुणसूत्रांचा एकगुणित संच 
(जीनोम) बदलण्याचे काम जननिक अभियांत्रिकी- 
मध्ये ( जेनेटिक इंजिनिअरिगमध्ये ) केले जाते. या 
अभियांत्रिकीची विशेषतः या तिघांनी विकसित 
केलेली तंत्रे वापरून विशिष्ट प्रतिपिडाकरिता जनुक 
संकेतनाचा ( डिभॉक्सिरिबोन्यूक्लिक अम्लाच्या 
न्यूक्लिओटाइडामध्ये क्रमबद्ध असलेल्या आनुवंशिक 
माहितीचा) रोगवाहकाच्या (उदाहरणाथ, व्हायरस, 
सूक्ष्मजंतू वा प्रयोग्नाळेतील प्राण्याच्या) जनुकांमध्ये 
समावेश (जोडणी) करणे शक्‍य झाले आहे. रेणवीय 
जीवविज्ञानाच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा म्हणता 
येईल. शिवाय सिद्धांत, प्रयोग, उत्सुकता व योगायोग 
(किवा अनपेक्षितपणे मोठे घबाड हाती येणे) 
यांच्या द्वारे सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टी कशी प्राप्त होऊ 
शकते; एवढेच नव्हे तर यामधून मानवाला प्रचंड 
प्रमाणावर फायदेशीर ठरणाऱ्या संशोधनाची दिशा 
कशी निश्चित होते, हे या तिघांच्या संशोधनावरून 
दिसून आले आहे. 


अनुक्रमणिका 


२२ 


या तिघांनी उदंड . संशोधनकार्य केले आहे व 
त्यांच्या संशोधनामुळे जीवविज्ञान व वैद्यकशास्त्र 
यांचे स्वरूप बदलण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. 
परंतु असे असूनही हे शास्त्रज्ञ अत्यंत विनयशील 
आहेत. हे पारितोषिक मिळाल्याचे समजल्यावर जेने 
विशेष उत्तेजित तर झाले नाहीतच; उलट ते म्हणाले, 
£: मी सुरुवात केली तेव्हापेक्षा आज प्रतिरक्षा संस्था 
अधिक गुंतागुंतीची आहे असे मला वाटते. कधीतरी 
या संस्थेचे पुगंतया आकलन होऊ शकेल, याविषयी 
मी आता पुर्वीहतका आक्यावादी राहिलो नाही.” 
मिलस्टीन यांना पेशींचा संकर करण्यात लाभलेले 
यश हा एक योगायोग वाटतो. त्यांच्या मते कोण- 
ताही आधुनिक शोध ही भूतकाळात वैज्ञानिकांनी 
केलेल्या कार्याची परिणती असते. म्हणून ते आपल्या 


“५ 
षड 


प. कृ. अभ्यंकर 0. 001. 11, 1. 
मॅनेजर 


३ किकयययमयिमअिक्यय्य सिन 


ज्र 


नवभारत 


। सत्‌ूफलाय सहकारिता । 
वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची... 


दि वाओ अर्बन को-ऑप. बँक लि. 


वाई ( खातारा ) 
कै मुदत ठेवोंवर आकर्षक व्याज क्र बचतोच्या विविध योजना 


हायरपरचेस योजना श्र सेफ डिपॉझिट लॉकसंचो सोय 


शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० 


फेब्रवारी, १९८५ 


शोधाचे श्रेय ऊतक संवर्धन पद्धती, पेशींच्या घट- 
कांचे संकरण व प्रतिपिडनिमितीविषयीचा कुत्तकीय 
निवडसिद्धांत या आधीच्या कार्यांना देतात. यामुळेच 
जेव्हा त्यांना या शोधाचे एकस्व (पेटंट) का घेतले 
नाही, असे विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी अतिशय 
तिखट प्रतिक्रिया व्यक्‍त केली. ते म्हणाले, “ शोध 
कोणी लावला व कोणाचा फायदा व्हायला हवा? 
शोध हा कोणा एका शास्त्रज्ञाचा नसतो, तर तो 
शास्त्रज्ञांच्या गटाचा असतो. नवा शोध हे पुर्वीच्या 
शोधांचा अविभाज्य अंग असते.” अर्थात आपल्या 
शोधाचे आर्थिक महत्त्व त्यांच्या लक्षात आलेले 
नाही, असे नाही. मात्र त्याविषयी अंदाज करण्याच्या 
फंदात ते पडू इच्छित नाहीत. 


9, 


फोननं७ 


श॑ सुलभ हप्त्यांची 
% तत्पर सेवा 


दु. न. पटवधन 
चेअरमन 


232323 


जने ते सोने : भारतीय पोषणशास्त्राविषयी काही विचार 


पांडुरंग वासुदेव सुखात्मे 


आहार कसा असावा व किती घ्यावा याबाबतीत 
आपल्या पुर्वजांनी बरेच नियम घालून दिले आहेत. 
उदा., तो समतोल असावा, पौष्टिक असावा, रुचकर 
असावा, परिपक्व असावा, सात्त्विक असावा हे 
विचार मला फार मौलिक वाटतात; पण सर्वात 
जास्त मौलिक विचार किंवा कल्पना जी पूर्वेजांनी 
मांडलेली आहे ती तो घेण्यासंवंधी आहे. आहार 
परिमित असावा ही ती कल्पना. 

आहार कसा असावा हे आपल्या ताटाकडे 
बघितले की, आपल्याला कळते. उजव्या बाजूला 
भाजी व आमटी वाढलेली दिसते; डाव्या बाजूला 
मीठ, लिंबू, चटणी व कोशिवीर आणि मध्यभागी 
मुख्य धान्य पदार्थ एकामागून एक वाढला जातो. 
प्रथम भात, वरण व तूप वाढण्याची प्रथा आहे. 
ह्यात पोषणक्ास्त्रातील सवे घटक येतात; म्हणजे 
त्यात शरीराला लागणारी ऊर्जा देण्याची क्षमता 
आहे, प्रथिने आहेत, स्निग्ध पदार्थ आहेत व जीवन- 
: सत्त्वे व खनिज पदार्थही आहेत. दुसर्‍या कोसंमध्ये 
भाकरी किवा पोळी व तूप असते आणि त्याला 
उसळ, आमटी व भाजीची जोड आहेच. येथेही 
पहिल्या कोर्समध्ये आढळणारी पोषणमूल्ये आप- 
ल्याला दिसून येतात व तेच आपल्या आहाराच्या 
तिसऱ्या कोसंमध्ये म्हणजे दूध किवा दहिभात 
यात प्रत्ययास येते. 

पण हे झाले मध्यम स्थितीतील लोकांच्या 
आहाराविषयी. गरिबांच्या आहारात साहजिकच 
विविधता कमी असते; पण त्यामध्येसुद्धा सम- 
तोलाचा विचार आढळतो. ग्रामीण भागातली थाळी 
पाहिली, तर न्याहरींकरिता कधी गव्हाची खीर 
असते, तर कधी चटणी-भाकर मिळेल; तसे दुपा- 
रच्या वेळेला झुणका, भाकर, कांदा व हिरवी मिरची 


२ आकाशवाणीवरील भाषणाच्या आधारे. 


आणि सायंकाळी बहुतेक भाजी व भाकरी आणि 
क्वचित प्रसंगी डाळ व भात. 


श्रीमंतांच्या आहाराची गोष्ट निराळी. तेथें पेय 
असते, तळलेले चमचमीत पदार्थ असतात, मांसा- 
हाराची जोड असते व पाश्‍चात्त्य पद्धतीचे अनुकरण 
असते. ह्या आहाराबद्दल आपण नंतर पाहू. 


सांगण्याचा मुद्दा धान्यपदार्थाला द्विदल धान्यांची 
जोड दिलेली आढळते. ह्यामुळे रुची वाढते आणि. 
त्याबरोबर आहारातील प्रथिनांची मूल्येही वाढ- 
तात. जी अँमिनो अँसिड्स भातात किवा भाकरीत 
कमी पडतात ती डाळीतून मिळतात व ती एक- 
मेकांना पूरक असल्यामुळे त्यांचे प्रथिनमूल्य वाढते. 
ह्याला आधुनिक शास्त्रात भरपुर पुरावा आहे. 
ह्याचा अर्थ पुर्वी हे ज्ञास्त्र माहीत होते असा मी 
करत नाही; माणसाला अनुभवातून हे कळू लागले 
असे मी म्हणेन. सर्वे जगभर असाच अनुभव व 
परंपरा आहे. पंजाबात मक्‍याची रोटी व सरसोची 
साक, कोकणात डाळ-भात, दक्षिणेत इडली-सांबार, 
मेक्सिकोत तोरतीळे आणि बीन्‌स, इटलीत 
निखाऱ्यावर भाजलेला पिच्चा त्यावर चीज, मासे, 
मशरूम्‌स वर्गेरे आवडीप्रमाणे घातलेले असते. तसेच 
ह्या मुख्य पदार्थाबरोबर भाजी किंवा सॅलेड किंवा 
कांदा घेतल्यामुळे कर्बोदे व प्रथिनाबरोबर खनिज 
पदार्थांचा व जीवनसत्त्वांचादेखील समावेश होतो. 
पूर्वजांना हे घटक व त्यांचे गुणधर्म माहीत नसतील; 
पण त्यांनी जे नियम घालून दिले ते हल्लीच्या 
पोषणशास्त्राला शक्‍य तितके धरून होते असे म्हट- 
ल्यास गर होणार नाही. शक्‍य असेल तर मुलांना 
दूध व तत्सम उपलब्ध असलेला प्राणिजन्य पदार्थही 
द्यावा असे सांगितले आहे. उदाहरणार्थ, भाताबरोबर 


-संपादक 


3.4 


मासे घेण्याची बंगालमधील पद्धत. दुधाचा महिमा 
जिकडे तिकडे आपल्याला वाचायला मिळतो. 
आपल्या आहारात सवें घटकांचा समावेश होतो 
व॒ त्यात शक्‍य तितकी. विविधता आणून समंतोंल 
साधण्याचा व मूल्ये वाढविण्याचा प्रयत्न आपले 
पूवंज करीत होते म्हणूनच तो केवळ उपयुक्‍त व 
मोलाचा ठरत नाही. आहारातील प्रथिनांचा दर्जा 
व प्रमाण समाधानकारक आहे की नाही, ह्याचाही 
विचार आपल्या पूर्वजांनी केला असावा असे दिसते. 
सकृतूक्शेंनी हे खरे वाटत नाही कारण विकसित 
देशांतील आहारात आपल्या आहाराच्या तुलनेने 
दुप्पट प्रथिने आढळतात व त्यांतली निम्मीअधिक 
प्रथिने प्राणिजन्य पदार्थांच्या सेवनातून त्यांना मिळ- 
वात. त्याचा अथे ती श्रेष्ठ दर्जाची असतात. याउलट 
आपल्या आहारात फक्त १५ ते २० टक्‍के प्रथिने 
प्राणिजन्य पदार्थातून मिळतात. शिवाय प्राणि- 
जन्य पदार्थांचे सेवन आपल्या चौपट ते आठपट 
असल्यामुळे त्यांना जास्त जीवनसत्त्वे व खनिजे 
मिळतात आणि ह्याही पलीकडे जाऊन अत्ततंत्र- 
ज्ञानाच्या साहाय्याने जीवनसत्त्वे व खनिजांची 
जोडही त्यांच्या आहारातील निरनिराळ्या पदार्थांना 
दिली जाते. ह्या त्यांच्या व आपल्या आहारां- 
तील फरकामुळे आपल्या मुलांचे वजन व वाढ 
त्यांच्या मुलांपेक्षा कमी असते, अशी साहजिकच 
आपली समजूत झाली आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर 
जपानने आपल्या पारंपरिक आहारात बदल 
केला व प्राणिजन्य पदार्थांवर भर देण्यास सुरवात 
केली. त्याबरोबर त्यांची शारीरिक वाढ झपाटयाने 
होत गेली. ह्या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणजे 
आपण आपल्या पृवेजांनी शिफारस केलेल्या धान्य- 
प्रधान भाहाराच्या गुणवत्तेविषयी संभ्रमात पडलो. 
यूनोने तर स्वच्छ निष्कर्ष काढला की, भारतात 
४० ते ५० टक्‍के लोकांचा आहार निकृष्ट आहे आणि 
विशेषेकरून मुलांमध्ये प्रमाण 
फार मोठे आहे. आणि पुढे म्हटले की, जोपयंत 
वस्तुस्थिती अशी आहे, तोपयंत आपली झारीरिक 
सामाजिक व आथिक प्रगती होणे कठीण. ी 
यूनोच्या निष्कर्षांचा खोलवर विचार केल्यावर 
असे आढळून आले की, वस्तुस्थिती निराळी आहे. 
आपल्या आहारातील प्रथिनांचा दर्जा व प्रमाण 


नेधभारत 


फेब्रुवारी, १९८५ 


कमी दिसले, तरी त्याचा अथे पोषणासाठी जरूर 
ती प्रथिने आपल्या आंहोंरांतृंन मिळतच नाहीत, 
असा हौंतं नाही, अगदी लहान मुलांचे उदाहरण 
घेऊ या. कोणत्याही वयापेक्षा ह्या वयात वाढ 
अधिक झपाट्याने होते. याचवेळी प्रथिनेंही जोस्त 
प्रमाणात लागतातं. ही प्रथिने लहान मुंलांलां 
आईच्या दुंधातूंन पुरविली जातांतं. आंईचे दूंधं 
मुलाच्या वाढीला सर्वोत्कृष्ट असतें हे जगन्मान्य 
आहे. पण आईच्या दुंधार्तेसुद्धा ५ ते ६ टक्क्यांपेक्षा 
अधिक प्रंथिने ऊष्मांकरूपाने नसतात, एवढे प्रमाण 
आपल्या धान्यप्रधान आहारातून आपणास सहज 
मिळते. इडलीचेच उदाहरण घ्या; लहान मुलाला 
देण्यास योग्य आणि भूक भागेल इतक्या प्रमाणात 
इडली दिली तर ही गरज सहज भागते. तेव्हा 
आहारातील प्रथिनांचे प्रमाण व दर्जा कमी हे 
आपल्या निष्कृष्टतेचे कारण संभवत नाही. पण 
आपल्याला असे सांगितले जाते की, उंदराची वाढ 
माणसाच्या धान्यप्रधान आहारावर तितकी समा- 
धानकारक होत नाही, हे अगदी खरे आहे. पण 
माणूस म्हणजे उंदीर नव्हे. उंदराची वाढ माणसा- 
पेक्षा जास्त झपाट्याने होते. १०० ग्रॅम उंदराचे 
वजन दुप्पट होण्यास १५ दिवस नव्हे, १५ आठवडे 
लागतात. तेव्हा उंदराची वाढ होत नाही म्हणून 
मुलांची पण होणार नाही, हा निष्कषंच चुकीचा 
आहे. समजा की आपल्या मुलाचे वजन ८ किलोग्रॅम 
आहे व वय ६ महिने. अक्षा मुलाला आपण आईच्या 
इुधाला पुरक म्हणून इडली देण्याचे ठरविले. अज्ञा 
उछाला यूनोने तयार केलेल्या कोष्टकाप्रमाणे अनु- 
न्य (मेन्टेनन्स) करिता १२ ग्रॅमूस व वाढीकरता 

स म्हणजे एकूण १६ ग्रॅम्स प्रथिने लागतात. 
आईच्या दुधातून सरासरी १२ ग्रॅम्स प्रथिने मुलाला 
मिळतील. बाकीची थोडी इडली व पेज योग्य स्वरूपात 
देऊन, सहज भागविता येते. मुद्दा हा को, अनुरक्षणाला 
लागतात त्यापेक्षा मुलाच्या वाढीला कमी प्रथिने लाग- 
तात; पण ह्याउलट १०० ग्रॅम वजनाच्या उंदराला 
नुसत्या देनंदिन वाढीकरताच २ ग्रॅम व अनुरक्षणा- 
करिता फक्त १/१० ग्रॅम म्हणजे एकूण गरजेपेक्षा 
वाढीला जास्त व अनुरक्षणाला त्यामानाने अगदीच 
कमी प्रथिने लागतात. हे मात्र खरे की, प्रथिनांचे 
उपयोजन होण्यास मुलाला पुरेसा आहार व ऊष्मांक 


जुने ते सोने : भारतीय पोषणशास्त्राविषयी काही विचार 


दिला पाहिजे. आहारातील मुसते प्रथिनांचे प्रमाण 
-बाढवून हे साध्य होणार नाही. 
पूरक आहारातून मुलांना प्रथिने देण्याच्या कार्य- 
क्रमात जे आपल्याला अपयह्य आले त्याचे मुख्य 
कारण- अपुरा आहार, अपुरा कष्मांक. जररीपेक्षा 
ज्ञॉस्त प्रथिने घेतली, तर - अधिकतर प्रॅथिनांचे 
म्हणजे अन्नातील नायट्रोजनचे अमोनिया या घातक 
- पदार्थात ख्पांतर होऊन त्यापासून मूत्रपिंड व 
आंतंड्यांवर मात्र विनाकारण ताण. पडतो हेही 
हक्षात ठैवॉवयास पाहिजे. पाश्‍चात्य वैशात या 
हाणातून विकुंती निर्माण झालेल्या भुलांची व 
-श्रौढांची संख्या वाढती आहे. धास्यप्रधान॑ आहार 
पुरेसा घेतला, तर पौटार्वँर तौणिं पडतो म्हणूंन 
लहान मुलांनां बैबी फूड द्यावे असेदेखील सांगितले 
जाते. नवीन तंत्रज्ञानांच्या साहायर्यांने तयार केलेल्या 
पदार्थीकरता बॉजारपैठ (मर्कट) उत्पन्न करण्या- 
पलीकडे ह्या प्रचांरांलां महत्त्व नाही. या प्रचारातून 
शुंढ्ध पाण्याअभावी बेबीफूड्स देण्यामध्ये जी काळजी 
-घ्याबी लांगंतें ती न! घेतां ऑल्योमुळे आफ़िकेत 
हंजारो मुले मृत्यू पावली हे आता उघडकीस आले 
आहे. हा अगदी ताजा इतिहास आहे. 
वरील विवेचनावरून दिसेल की, आहार कसा 
असावां ह्याबद्दल आपल्य़ा पूवेजांना उपयुक्‍त व 
मोलाची माहिती होती. ह्या माहितीला शास्त्रीय 
आघार होता; पण त्याहीपेक्षा आहार किती घ्यावा 
ह्याबद्दल त्यांच्या कल्पना अधिक पुरोगामी व 
मोलाच्या होत्या. ते म्हणतात की, आहार परिमित 
असावा; अतिरेकी सेवन करू नये व त्याचप्रमाणे 
कार कमी खाऊन इंद्रियांचा कोंडमारा करू नये. 
दोन्ही टोकांचा त्याग करावा आणि संयमाचा- 
योगाचा वापर करून जिभेला आवरावे व परिमिती 
- आणावी. याचा अथं नुसत्या शरीराच्या पोषणाचा 
विचार केला नाही, त्याचबरोबर मनाच्या पोषणा- 
चाही त्यांनी विचार केला. ज्ञानेश्‍वरीत ह्याचे 
शास्त्रीय विवेचन सापडते. ज्या सूत्रात हे विवेचन 
सापडते ते असे : 
म्हणोनि अतिशये विषयसेवा । 
तैसा विरोध न व्हावा ॥ 
का सवेथा निरोधु करावा । 


हेही नंको ॥ 
न. भा. ४ 


२५ 


समस्थिती, ज्याला इंग्रजीमध्ये होमिओस्टेसिस 
म्हणतात, त्याचे आहारातील महत्त्व आपल्या पूर्वे- 
जांना चांगलेच परिचित होते हे ह्यावरून दिसते. 
जेथे शरीराबरोबर मनाच्या पोषणशास्त्राचा विचार 
आपल्या पुंवंजांनी केला आहे, तेथे आधुनिक पोषण- 
शास्त्र थिटे पडते असे म्हटले तर वावगे होणार 
नांही. आरोग्य नुसते शरीराची उंची, वजन, आकार 
व ठेवण ह्यांवर अवलंबून तसते; त्याला मनाची जोड 
द्यावी लागतेः आपले जुने पोषणशास्त्र किती श्रेष्ठ 
दर्जाला पोहोचले होते ते ह्या संकल्पनांवरून दिसते. 
आधुनिक पोषणशास्त्रात व प्रत्यक्ष आचरणात 
शारीरिक वाढ व आहार ह्यांतील परस्परसंबंधावर 
पाइचात्त्यांनी का इतका भर दिला आहे, ते प्रथम 
सांगणे जरूर आहे. * 

पाश्‍चात्त्य लोकांना. त्यांच्या आहारातून सरासरी 
३००० ह्‌न अधिक ऊष्मांक (कॅलरीज) दरडोई 
मिळतात; १०० ग्रॅमहून अधिक प्रथिने व १०० 
ग्रॅमहठून अधिक स्निग्ध घटकांचा त्यात समावेश 
असतो. आपल्या आहारातून दरडोई २००० 
कॅलरीज्‌, ५० ते ६० ग्रॅमूस प्रथिने व ३० ग्रॅमूस 
स्निग्ध पदार्थांची जर तुलना करायची झाली, तर 
पाश्‍चात्त्य आपल्याइतकेच किंबहुना थोडे जास्तच 
धान्य ब्रेडच्या खू्पाने घेतात, पण त्याचबरोबर 
आपल्यापेक्षा दुप्पट ते तिप्पट साखर, तिप्पट ते 
चौपट स्निग्ध पदार्थ व ज्याला आपण प्रोटेक्टिव्ह 
फूड्स म्हणतो ते चौपट ते आठपट त्यांच्या आहारात 
असतात. विज्ञानाला मान्य असल्याशिवाय पाइचात्त्य 
लोक इतका आहार घेणार नाहीत, ही आपली 
समजूत; पण वाजवीपेक्षा ते जास्त खातात हे त्यांना-. 
सुद्धा ठाऊक आहे. टू रिच, टू स्वीट आणि टू 
स्टिम्यूलेटिंग असे त्यांच्या आहाराचे वर्णन करता 
येईल. ते त्यांच्या संस्कृतीच्या आडही येत नाही. 
किंबहुना बाजारपेठेत अक्याच तऱ्हेचे अन्न उपलब्ध 
असल्याने त्यांच्यापुढे दुसरा पर्यायच नसंतो. सुरु- 
वातीला त्यांच्या अशा आहारामुळे त्यांना रक्‍तदाब, 
मधुमेह, हृदयविकार इत्यादींचाच त्रास झाला, पण 
त्यातूनही त्यांनी.मागे काढला, पूर्वी जितके हे रोग 
हानिकारक होते, तितके आता उरले नाहीत. नवींत 
वैद्यकीय ज्ञानाने त्यांना दाखवून दिले की, बाजार- 
. पेठेत उपलब्ध असणारे पदार्थ हांनी. न होता ते खाक 


"र्ट 


शकतात. थोंडक्यात, हे मात करण्याचे तंत्र त्यांच्या 
अंगवळणी पडले आहे. ४॥४६ 15 ॥8 9? 
गणले ला]ुण 00०१ ६॥त पाला ९६ अठ 0 1६. 
थोडक्यात, 'हे सर्वे त्यांच्या विचारसरणीलां परते व 
त्यांच्या' खिंशालाही परवडते. आपल्याला ते परवड- 
णार नाही आणि इष्टही नाही. पाश्‍चात्त्यांचा आहार 
'वभौषघोपचाराबद्दल  जाहिरातवजा जे सांगितले 
जाते,.त्याचा उद्देश आधुनिक तंत्राच्या साहाय्याने 
तयार केलेली नवनवीन खाद्यपेये, प्रथिनभुकट्या, 
टॉनिके; भऔष्धे इत्यादींबद्दढ मागणी वाढविण्या- 


पलीकडे असूच शकत नाही. खिज्याला परवडत असेल, 


“तर मांसमासे जरूर खा; पण ते खाणे अत्यावश्यक 
आहे असे मात्र नाही. आपला. सर्वंकष परिसर व 
संस्कृती त्यांच्याहून इतकी भिन्न आहे की, आपण 
त्यांच्या आहाराचे अनुकरण ते पोषणशास्त्राला 
'मान्य आहे म्हणून करीत राहणे गर आहे. 
आहार परिमित करावा याच्या पाठीशी दोन 
गृहीततत्त्वे आहेत. पहिले तत्त्व असे की, दैनंदिन 
आहाराची पातळी-म्हणजेच माणसाची गरज-ही 
ठरावीक,भसूच शकत नाही. तिच्यात बदल हा होत 
असला पाहिजे.' ही गरज प्रत्येक व्यक्तीचे वय, 
लिंग, वर्जन आणि कष्ट ह्यांच्या पातळीवर अवलंबून 
असते आणि आधुनिक शास्त्रात ती ठरावीक धरली 
जाते.-एका वयोगटातील निरोगी व्यक्‍तीची पाहणी 
करून ही सरासरीख्पात दिली जाते. अक्या गरजेचे 
कोष्टक यूनोने तयार केले आहे. ही गरज ठरावीक 
' मानल्यामुळे त्यापेक्षा कमी खाणारे अधंपोटी व 
जास्त खाणारे अतिपोषित असा अथ होतो. म्हणजे 
निरोगी लोकांची. पाहणी करूनही निरोगी कोणी 
नाही असा अथे होतो. म्हणून व्यक्‍तीच्या गरजेतही 
बंदळ होत असलाच पाहिजे. दुसरे गृहीत तत्त्व 
म्हणजे ही गरज स्वनियंत्रित असली पाहिजे. मधु- 
मेह न झालेल्या. निरोगी माणसाचे साखरेचे प्रमाण 
एका: विशिष्ट अंकाने न दाखविता एका विशिष्ट 
'कक्षेत मांडले जाते, तेच तत्त्व येथे लागू पडते. मध- 
 मेहाप्रमाणेच अपपोषण.व अतिपोषण या दीप्रकालीन 
अनारोग्याच्या अवस्था आहेत व किमान किवा कमाल 
मर्थादेपलीकडे अन्न सेवन केल्यास त्या 
धोका असंतो: जीपर्यंत माणूस यां मर्यादेच्या आत 
असते, 'तोपयंत तो आपले विशिष्ट काम वजंनांत 


' नवभारस 


फेब्रवारी, १९८५ 


'विशेष फरक-न होता करू शकतो. याचाच अर्थ तो 
दोन घास कंमी खाऊनही आपले आरोग्य व कार्ये- 
क्षमता राखू शकतो. गरज. ही अशी परिवतनशील 
व «.स्वनियंत्रित असते, “ह्याला पुष्कळ प्रायोगिक 
पुरावा-आता उपलब्ध आहे.ती, तशी नसती, तर 
आहार परिमित करावा ह्याला अर्थच राहिला 
नसता. 
ज्या यंत्रणेच्या सामर्थ्याने हा मर्यादित समतोल 
सांभाळला जातो, त्यां यंत्रणेस समस्थितीची'( होमि- 
ओस्टेंटिक ) यंत्रणा असे म्हणतात. या सम- 
स्थितीच्या कक्षेचे साहजिकच. दोन भाग असतात. 
त्यांपैकी एक. भाग स्थिर व दुसरा गतिंभानं असून 
कालखंडानुसार बदलतो; पण स्थिर भागाचे तसे 
होत नाही. झालेल्या प्रयोगांवरून असे दिसते की, 
'ह्या स्थिर विचलनाच्या मर्यादेमधील अंतर सरासरी 
गरजेच्या ७५ ते १२५ टक्‍्क्‍्यांइतके कमीत कमी 
असते.. याचा अथ सरासरी गरजेपेक्षा आहार २५ 
टक्‍के कमी घेतला, तर. त्याप्रमाणात उत्सर्जन 
होऊन कार्यक्षमतेवर परिणाम होत नाही आणि तेच 
तत्त्व सरासरीपेक्षा जास्त आहाराबाबत लागू पडते. 
हा दैनंदिन आहारातील. फरक ४/५ दिवस चढत 
असतो व नंतर. ४/५ दिवस कमी होत असतो आणि 
हे सातत्याने होत राहते. जसे. एकाच कुटुंबातील मुले 
'सारखी दिसतात तसेच या चढउतारात सारखेपणा 
दिसतो; म्हणून या स्थिर विचलनाला आनुवंशिक 
महत्त्व प्राप्त होते. 
आपला आहार जर इतका शास्त्रशुद्ध आहे, तर 
आपली मुळे विकसित देशांतल्या मुलांसारखी सुदृढ 
का होत नाहीत असा प्रश्‍न उद्भवतो. जसा आाहा- 
राचा व आरोग्याचा निकट. संबंध भाहे,; तितकाच 
निकटचा संबंध सभोवतालचे वातावरण व आरोग्य 
याचा आहे, हे त्याला उत्तर आहे. ग्रामीण भागातील 
व झोपडपट्टीतील . राहणीमान पाहिले की, याची 
कल्पना येते. पिण्यास स्वच्छ पाणी नसते; सांड- 
पाणी वा विष्ठेच्या निचऱ्याची सोय नंसते;. डास- 
माश्यांचा उपद्रव असतोच आणि त्यामुळे : जुलाब, 
आमांश यांचा वारंवार फैलाव होतो. त्याचा परि- 
णाम असा की, लहानपणी: मुले वर्षातुन ५/६ वेळा 
तरी अश्या रोगांनी आजारी. पडतात. त्यातून बरे 
होऊन नेहमीची भूक लागण्यास ७/८ दिवस जातात. 


अनुक्रमणिका 


..जुने ते सोने : भारतीय पोषणशास्त्राविषयी काही विचार 


परिणांमी वर्षातुन २/२ महिने जशी भूक लागावी 
तशी लागत नाही व जे खातात ते बहुतांशी वायाच 
जाते. याशिवाय जंत व कृमी यांचा त्रास असतोच. 
आईचे दूध असते तोपर्यंत मुलांमध्ये रोगप्रतिबंधक 


शक्‍ती असते. पण एकदा वरचा आहार सुरू झाला - 


की, मुले या रोगांनी ग्रासलेली आढळतात. जगण्या- 
साठी प्रत्येक प्राणिमात्राला खाल्ले हे पाहिजेच, पण 
जोपयंत राहणीमान इतके. शोचनीय आहे, तोपर्यंत 
नुसत्या पूरक आहारावर भर देणे म्हणजे गाळण्याने 
पाणी भरण्यासारखी स्थिंती आहे. 'साधनसामग्री 
कमी पडते असे उत्तर दिले जाते, पण ते. पटत नाही. 
झाळेला नुसते कुंपण घातले की, शाळेच्या आवारात 
व मुलांच्या कृतीत आमूलाग्र बद्दल :घडवूनं आणता 


येतो. तेच विहिरीबाबत व संडास आणि गोबर गॅस 


प्लॅन्टबाबतही लागू पडते. शिक्षणाच्या माध्यमातून 
हा फरक व परिवतंन प्रत्यक्षात आणता येते. आपल्या 
आनुवंशिकतेचीं शक्‍ती जरी आपल्या गुणसूत्रांवर 
असलेल्या जीनूसने ठरविली जाते तरी प्रत्यक्षात 
जीन्‌सचे आविष्करण आपल्या -भोवती. असणाऱ्या 
वातावरणावर व त्यापासून झरीरावर होणाऱ्या 
क्रियाप्रक्रियांवर मुख्यतः: अवलंबून असते. म्हणून 
माणसाची खरी आनुवंशिक संपत्ती ध सामर्थ्यं क्रिया- 
प्रक्रियांतत होणाऱया. अंतरविचेलनाच्या स्थर्यात 


२७ 


असते. जसे माणसामाणसांतील विभिन्नतेचे कारण 
आनुवंशिक असते, तसेच तितक्‍याच महत्त्वाची 
विभिन्नता माणसाच्या आत त्याला उपजतच प्राप्त 
झालेली गुणसूत्रे व' जीन्‌स ह्यांवर असते. माझ्या 
इंग्रजी लेखात ह्याबद्दल मी खालील भाषेत वणेंन 
केळे आहे : “ 1 1]. 8७ 'प७8 (ताच्या 
८९॥॥ 1010९9 1. एए)५ 15 32 एक्या 18 
९०॥65 तीठपा कापी 810 शा/८€5 पाळया एट 
0०७१७! (0 7४प्)७[८ यते 0०000) फश. 
९] ” ,.. आपल्या पुर्वजांनी आहारात परिमिती 
आणण्याकरता योगाचा वापर करण्याविषयी जे 
लिहिले आहे, त्याचे खरे महत्त्व या मर्यादित अंतर- 
विचलनात' सामावलेले आहे. म्हणून कुठल्याही 
आहारविषयक चर्चेत वातावरणाकडे ( भौतिक, 
रासायनिक व जैविक ) दुलंक्ष करून चालणार 
नाही 

सारांश, जे चांगळे आहे व ज्याला नैतिक, 
सामाजिक मूल्यांचा व शास्त्रांचा आधार आहे त्याला 
चांगले म्हणावयास काहीच प्रत्यवाय नाही; पण 


' आधुनिक पोषणशास्त्राचा आधार देऊन, विशेषतः 


पाह्चात्त्य लोक जे खातात ते आपल्या परंपरेत 
कोठे दिसले की, त्याला जुने ते सोने म्हणणे योग्य 
ठरणारं नाही. 


७ छे ९ 


(तृतीयावृत्ती) : 


जेश्जत्अरजत्जेश्जेर जेत्जेश्जेत्जर्जिशजरजेर्जेत्जत्जेत्जेर 


ज<3९3९363 403636 4९:3636 3463636 ज6जेर्जेर्जेर 4शजेर जर्जर जर्जर जेर जर्जर जेर अर 
*.. प्रसिद्ध झाले! | 


हिंदुधमांची समीक्षा व सवेधर्मसमीक्षा ( एकत्रित ) 


लेखक : तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
पि किंमत : ३० र्पये 
मिळण्याचे ठिकाण : चिटणीस, प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 


३१५ गंगापुरी, 
वाई-४१२ ८०३. (जि. सातारा) 


क. 
जेश्‍्जर्जरजर्जेर जजेर्जेर जर जेरजेर जेर जेर्जेः् जज ज९जरजरज<3<36:2<3<34336363636 


ज्र 

जॅ 

जॅ 

८4 

श्र 

८4 

(प्रथमावृत्ती ) 4 
ज्र 
जॅ 
श्र 
र 
श्र 
८9 
८9 
ज्र 
जॅ 


नुक नवभारत फेब्रुवारी, १९८५ 


ह सर्टिफिकेटस्‌ : 


तरीही 
तुम्ही यावर विसंबू शकता. 


काळाबरोबर रहाणे म्हणजेच समृध्दीकडे जाणे. चन 
जसा काळ पुढे जातो तसे बचतीचे महत्वही वाढते. 
आजच आमचे ३३७.९० रुपयांचे कॅश सर्टिफिकेट खरेदी करा 
व दहा वर्षांनी त्याचे १,००० रुपये घ्या. 


अधिक माहितीसाठी नजीकच्या शाखेला भेट द्या, 


रह र्‍् 1 
| २१ बॅक ऑफ महाराष्ट्र 
चक (भारत सरकारचा उपक्रम) 


पदमजा 


६ 


मुख्य कचेरी : ''लोकमंगल'। १५०१ ) शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५ 
नाकी ली 


पोषणमूल्याच्या शोधात 


राजीव जोली 


जगण्यासाठी मानवाला काही गरजा भागवाव्या 
लागतात ह्या गरजांची यादी बरीच मोठी होईल. 
ह्या गरजांपैकी काही गरजा अधिक महत्त्वाच्या 
आहेत आणि इतर काही गरजांना त्यामानाने गौण 
स्थान दिले जाते. कोणती गरज महत्त्वाची आहे 
आणि तिच्या तुलनेने कोणती गरज कमी महत्त्वाची 
किंवा गौण आहे, अश्ली गटवारी करताना विभिन्न 
विचारप्रवाहांमध्ये मतभेद असु शकतात. कोणाला 
एखादी गरज अधिक महत्त्वाची वाटेल, तर दुसऱ्या 
कोणाला दुसऱ्या एखाद्या गरजेला महत्त्वाचे स्थान 
द्यावेसे वाटेल. न 

परंतु काही गरजांना मात्र “ जीवनावश्यक मूल- 
भूत गरजा ” असे मानले जाते आणि ह्या गरजांच्या 
अज्ञा अतिमहत्त्वाच्या स्थानाबद्दल मतभिन्नता दिसून 
येत नाही. 'अन्न, वस्त्र, निवारा' ह्या जीवनावश्‍यक 
मूलभूत गरजांमध्ये अन्नाला पहिले स्थान दिले आहे. 
अर्थात शुद्ध हवा आणि पाणी सर्वांना उपलब्ध 
आहेत, असे येथे गृहीत धरले आहे. 

स्त्रिस्ती प्राथनेत शांए€ प5 ऊत 0पा' 
त] 1290 असे म्हटले आहे. फ्रेच राज्यक्रांतीची 
सुरुवात ' पावा 'च्या मागणीवरून झाली. पंजाब- 
मध्येसुद्धा अतिरेक्यांनी * अन्नधान्याची वाहतूक बंद 
पाडू ' अश्ी धमकी दिल्यावर केंद्र सरकारला गंभीर 
दखल घेणे भाग पडले. 

अन्नाला असे महत्त्वाचे स्थान आहे. त्याचप्रमाणे 
ह्या गरजेच्या पूर्ततेसाठी समाजात अनेक घडामोडी 
व्हाव्या लागतात. उदा , पाऊस, धरणांचे बांधकाम- 
खतांचे कारखाने, शेती, माल वाहतूक, धान्याचे 
वाटप, नोकरी किवा उपजीविकेचे इतर व्यवसाय, 
साधने वगेरे वगैरे. अश्शा रीतीने या गरजेचा प्र्त 
हा जीवनाच्या अनेक घडामोडी आणि त्या अनुषंगान 
येणारे विविध गटांतील हितसंबंध यांच्याशी गुंतळेला 
भसतो. 


त्यापुळे ' अच्चाचे मानवी जीवनातील प्रमाण ' 
या विषयाचा विविध अंगांनी अभ्यास होणे स्वाभा- 
विकच आहे. त्यासंबंधी अनेक प्रमेये, अनेक विचार 
मांडले जात असतात. त्याचबरोबर अन्नाच्या प्रश्‍नाशी 
अनेक हितसंबंध गुंतलेले असतात, हेही आपण 
लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यामुळे या प्रश्‍नाचा अभ्यास 
केला जात असताना हितसंबंधांची जपणूक करण्याचे 
हेदुपुरस्सर किंवा निहेतुक प्रयत्न केले जातात. 
म्हणून अन्नाच्या प्रमाणाविषयी मांडल्या जाणाऱ्या 
सिद्धांतावर हितसंबंधांची जपणूक करण्याच्या प्रय- 
त्तांची छाप पडणे शक्‍य असते. 

आज वैज्ञानिक ज्ञानाची आणि तंत्रज्ञानाची प्रचंड 
प्रमाणात वाढ आणि प्रसार होत आहे. नवीन नवीन 
प्रमेये अधिकाधिक शास्त्रशुद्ध असणार अशी सर्वे- 
साधारण समजून असते. परंतु वैज्ञानिक ज्ञानाची 
आणि तंत्रज्ञानाची प्रचंड वाढ होऊनही वैज्ञानिकां- 
मध्ये आणि जनसामान्यांमध्ये ' वेज्ञानिक मनोवृत्ती ' 
तितकीज्ली रुजलेली नाही. तसेच मानवासमोर 
असणारे प्रश्‍न आज अधिकाधिक गृंतागुंतीचे होत 
आहेत. त्यामुळे शास्त्रीय परिभाषेमध्ये मांडले गेलेले 
नवीन प्रमेय शास्त्रशुद्ध आहे किवा नाही ते वारंवार 
परखड तपासणी करूनच ठरवावे लागेल. 

जयंत नारळीकर म्हणतात, “ वैज्ञानिक मुळात 
वस्तुनिष्ठ असतो; पण पुढे एखाद्या सिद्धांताशी किवा 
प्रयोगाशी त्याचे जवळचे नाते निर्माण झाले की, 
ही वस्तुनिष्ठता मागे पडत जाते. चूक समोर दिसत 
असूनही कळत नाही. 

“अलीकडे संशोधनाला मोठमोठी बक्षिसे असतात. 
मानमान्यता मिळते. सन्मान होतो. त्यामुळे अया 
मोहाला किवा सवंग लोकप्रियतेला, वैज्ञानिक बळी 
पडण्याची शक्‍यता जास्त आहे. (किर्लोस्कर, एप्रिल 
१९८२) म्हणूनच प्रत्येक संशोधनाची छाननी करून 
प्रमेये पुनः पुनः तपासावयास हवीत. 


र. 


॥॥७ष्ठा८ 8389 यांच्या मते, “शास्त्रीय संशो- 
धने निष्फळ- टाकावू ठरण्याची अनेक. कारणे आहेत. 


यांनी असे विश्लेषण केले आहे की, ' अभिप्राय देताना 


असणारी चिकित्सेची कुचकामी पातळी, अति- 


विशेषज्ञता ( 0९ट-5९०181128101 ), स्वतःशी 
प्रतारणा आणि शास्त्रीय संमेलनांमधून आढळणारा 
शास्त्रशुद्ध- परखड दृष्टिकोनाचा अभाव वर्गरे या 
चुकांमागील कारणे होत. 

“अभावित तरुटींप्रमाणे जाणीवयुक्‍त. समजुती 
किंवा दुराग्रह यामुळेही संशोधनात चुका निर्माण 
होतात. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे.अनुदान, पदव्या 
तसेच मानसन्मान मिळविण्यासाठी एखादा विशिष्ट 
निष्कर्ष मिळविण्याचे संशोधकावर दडपण असते. 
शास्त्रीय संशोधनामध्ये स्पर्धा सारखी वाढतच आहे. 
त्यामुळे आपला “ बहुमूल्य.?. वेळ दुसर्‍या कोणाचे 
संशोधन तपासण्यात. . घालविण्यापेक्षा स्वतःसाठी 
एखादी: * फल्प्राप्ती' (1९७॥1६) मिळविण्याच्या 
कामी लावावा अशी धडपड वाढते अर्थातच त्यामुळे 
संशोधनावरील. नियंत्रण अधिकच दुरापास्त होते.” 
( $ल्वल दयात $लला ८८, श०५०८॥दा' 
1983). ्ि 


लागतील हे उघड आहे. 
मी महत्त्वाच्या दोनच उदाहरणांची चर्चा ' करणार 
आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतमजुरांचे किमान 
वेतन आणि रोजगार हमी योजनेचे 
संबंधाने अहवाल देण्यासाठी वि. स. पागे यांच्या 
'अध्यक्षतेखाली समिती नेमंली होती. वेतनाचे किमान 
कर सुचविताना साहजिकच अन्नग्रहुणाच्या किमान 
मर्यादेचा विचार होणार हे भोघानेच आले, समि- 
तीच्या अहवालानुसार किमान वेतनाचा सुमारे 
५०% भाग अन्नासाठी खर्च म्हणजेच 


* म्हणजेच अन्न- 
ग्रहाणाच्या किमांन पातळीतील फरकाचा किमान 
वेतनावर मोठा परिणाम होतो. किमान वेतन 


ठरविताना पागे समितीने कमी-अधिक चुकीच्या / 
बरोबर माहितीच्या आधारे सूचना मांडल्या आहेत. 


नँवंभारतं 


दर या . 


फेब्रुवारी, १९८५ 


अर्थातच ह्या अहवालाचा मराठी विज्ञान परि- 


आहेत. . षदेच्या मुंबई येथे डिसेंबर १९८१ मध्ये झालेल्या 
संशोधनामध्ये आढळणाण्या चुकांचे 7९12 1०1105 


संमेलनामध्ये विचार झाला आणि हा अहवाल 
अशास्त्रीय आहे म्हणून त्याचा निषेध केला. काही 
व्यक्तींनी याविषयी लेख आणि पुस्तिकाही लिहिल्या 
आहेत. अशाच किमान वेतन कायद्याच्या तरतुदी- 
खाली शासनाने दि. १६ मे १९८३ रोजी काढलेल्या 
परिपत्रकाविरुद्ध, मुंबई कामगार सभा या संस्थेने 
मुंबई उच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला 
भाहे. (टाइम्स, २३-९-८३ ) 

पागे समितीने किमान वेतनाबद्दल शासनास 
अहवाल देताना अन्नाच्या किमान गरजांबाबत स्वत: 
संशोधन केलेले नाही. तर दुसऱ्यांनी केलेल्या संशो- 
धनावर या समितीच्या शिफारसी आधारलेल्या 
आहेत. तसेच ह्या शिफारसी ज्या संशोधनांवर 
आधारलेल्या आहेत ते संशोधन आणि त्यातील 


प्रमेये कितपत शास्त्रशुद्ध आहेत ह्याची खात्री करून 
घेतलेली नाही. 


गटांच्या 
व्यवहार या सवे बाबींवर 
किमान मर्यादा ' यांमधील प्रमेयांचा 


ग. वा. सुखात्मे हे आं 
सास्यकीतज्ञ तसेच आहारतज्ञ आहेत. 
मर्यादेसंबंधी त्यांनी अनेक लेख तसेच तश 
भाहेत. वि. म. दांडेकर आणि निळकं 
हिलेल्या ' भारतातील दारिद्रय ! ह्या 
दांडेकर आणि 
आहेत. संमेलनातील व्याख्याने 


पोषणमूल्याच्या शोघात 


४7? च्या ११-१२-८२ च्या अंकांमध्ये 
सुखात्मे यांचा लेख आला आहे. त्याला दांडेकर 
यांनी उत्तर दिले किंवा नाही ते मला माहीत नाही 
त्यानंतर “ ॥८७॥/८ ००॥९लू$ 11 पिघणप्रीला 
कोत पुषद्ला. 1711104000 3 गाल.” हे 
सुखात्मे यांनी संपादित केलेले पुस्तक:प्रसिद्ध झाले.. 

सुखात्मे यांच्या पुस्तकातील विविध लेख आणि 
12? डिसेंबर १९८२ च्या अंकातील लेख यांची 
मांडणी सारखीच आहे असे सुखात्मे यांनी मला 
कळविले होते. तसेच त्यांच्या डिसेंबर १९८२ च्या 
४7?५1.तील लेखावर माझ्या प्रतिक्रिया मी सुखात्मे 
थाना कळविल्या होत्या. त्यानंतर सुखात्मे यांनी मला 
कळविले होते.की, मी (राजीव जोली यांनी ) उप- 
स्थित केलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत आणि ते प्रत्ये- 
काला अभ्यास करण्यास उपलब्ध व्हावेत 
इत्यादी. त्यामुळें या सर्वे बाबतीतील माझे प्रतिपादन 
मी चर्चेसाठी ठेवू इच्छितो. 

* अमुक एक प्रकारचे काम करणाऱ्या व्यक्‍ती- 
साठी, अमुक एक कॅलरीज्‌ (ऊष्मांकांची) आवर्य- 
कता असते अक्या प्रकारे अन्नग्रहणाची पातळी 
सांगण्याची पद्धत आहे. उदा., कठीण श्रमाचे काम 
करणाऱ्या मनुष्याला दररोज ३९०० ऊष्मांकांची 
गरज आहे. कठीण श्रमांचे काम करणाऱ्या स्त्रीला 
३००० ऊष्मांकांची गरज आहे. ४ वर्षाच्या बाल- 
काला दररोज १५०० ऊष्मांकांची गरज असते वगैरे 
(आधार: इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च- 
१९७७) . त्यावरून असा समज होतो की, त्या त्या 
व्यक्तीला दररोज तेवढेच ऊष्मांक मिळावयास 
हवेत. जास्त मिळाले तर अतिपोषण (00टा 
गए1॥01) होईल आणि कमी मिळाल्यास त्या 
व्यक्तीचे अधंपोषण (पातला ॥प10०1 ) होईल 

सुखात्मे आणि इतर काहींच्या मते अन्नग्रहणाची 
आवड्यक पातळी अशी कायम नसते. त्यामध्ये बराच 
बदल होतो. तसेच अन्नग्रहूणाची पातळी प्रचलित 
पातळीपेक्षा कायम कमी किंवा कायम जास्त अशा 
स्थितीत दिवसेंदिवस राहिली, तरी त्या त्या व्यक्तीचे 
वजन आणि क्रियाशीलता (40४1४) स्थिर राहू 
शकतात त्यांच्या मते याचे कारण म्हणजे एखाद्या 
व्यक्तीच्या अन्नग्रहूणाच्या पातळीत फरक पडला, 
तरी त्याचबरोबर अन्नाचा उपयोग करंण्याच्या 


श्र 


शरीराच्या कार्येक्षमतेमध्ये फरक पडतो आणि वजन 
स्थिर राहूनसुद्धा क्रियाशीलतेची पातळी कायम 
राहते. विल्या 

वरील सिद्धांताच्या आधारे त्यांचे असे प्रतिपादन 
आहि की, अन्नग्रहणाच्या प्रचलित पातळीपेक्षा एखाद्या 
व्यक्‍तीची अन्नग्रहणाची पातळी अगदी ३०-४० %, 
नी सुद्धा कमी असेल, तरी त्या व्यक्‍तीचे अ्धेपोषण 
होत आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. 

अन्नग्रहूणाची किमान पातळी प्रचलित पातळीपेक्षा 
कमी असल्याचा हा सिद्धांत मांडून सुखात्मे यांनी 
निष्कषें काढला आहे की, अर्धपोषितांचे प्रमाण 
लोकसंख्येच्या ४८% एवढे मोठे नसून साधारण 
१५ ते २० % एवढेच आाहे. 

त्यांचे असेही प्रतिपादन आहे की, भारतातील 
मुले पाशिचिमात्यांच्या मुलांच्या मानाने श्ारीरिक- 
दृष्ट्या ल्हान असतात, . आहारसुद्धा प्रमाणित 
व्यक्‍तीच्या मानाने कमी असतो, म्हणून ती मुले 
निरोगी नाहीत; असे समजणे चुकीचे आहे. तसेच 
असे शारीरिक दृष्ट्या लहान असण्याचे कारण गरजे- 
पेक्षा कमी आहार असे नसून, अतिसार आणि अन्न- 
मार्गाचे रोग वारंवार होतात हे होय व या सवं 
अभ्यासावरून ते संशोधक असा निष्कर्षे काढतात 
की, ' निरोगी राहण्यास प्रचलित समजुतीइतक्या 
आहाराची गरज नसते. कमी आहारातसुद्धा व्यक्‍ती 


' निरोगी राहु शकते आणि अधिक आहार घेऊनसुंद्धा 


आजारपणाच्या प्रमाणावर परिणाम होत नाही. ' 
थोडक्यांत, या सर्वांच्या मते आहाराची किमान 
मर्यादा प्रचलित समजुतींपेक्षा कमी आहे आणि या 


'सवे सिद्धांतांचे दूरगामी परिणामं सुजाण वाचकांच्या 


लक्षात आलेच असतील. त्यामुळे या सवं संशोधं- 
कांनी काढलेले निष्क्षे बरोबर आहेत किंवा नाहीत 
हे बघताना . ह्या निष्कर्षांपाठीमागे काय संशोधन 
आहे ते तपासावयास हवे. हे भाघारभूत संशोधन 
पुढीलप्रमाणे : न 

ताण आणि इतर यांनी 7००१ 11151८0 
वात. जारा फकुलाताएपाट ली. &3याए 
शिल्टाणं(३ हा शोधनिबंध १९७० मध्ये प्रसिद्ध 
केला. त्यासाठी त्यांनी इंग्लंडमधील ३५ लष्करी 
रिक्रूटांची नमुना पाहणी केली. त्यांचा आहार आणि 
दैनंदिन क्रिया यांची नोंद ठेवली. 


अनुक्रमणिका 


डर 


ह्या अभ्यासावरून असे दिसते की, बहुतेक 
न्यक्‍तींच्या बाबतीत आहारातील ऊष्मांकांचे ग्रहण 
(1111८0 ) आणि देनंदिन क्रियांनी होणारा व्यय 
((0पएप:. ) यांच्या फरकांमध्ये प्रत्येक वेळी काही 
अ्रकारचा सारखेपणा दिसतो आणि हा फरक खूप 
वेळेस कायम अधिक (व्ययापेक्षा आहार कायम 
जास्त) किवा कायम उणे (आहारापेक्षा व्यय कायम 
जास्त) असा दिसतो आणि सर्वे मिळून ह्या शिल- 
कौचा किवा तुटीचा आकडा त्या त्या व्यक्‍तीच्या 
बाबतीत्त कित्येक ह॒जार-किलो-ऊकष्मांक असा होतो. 
टोप : अन्नाची कॅलरी-ऊष्मांक पदार्थविज्ञानाच्या 
दुष्टीने किलोकॅलरी असतात. अन्नाची कॅलरी 
म्हणताना फिजिक्समधल्या एक हजार कॅलरी असा 
अथे अभिप्रेत असतो. त्यामुळे वरील वाक्यांचा 
“फरकाचा आकडा कित्ग्रेक ह॒जार अन्नाच्या-कॅलरी- 
गुवढा मोठा होतो ' असा अर्थ अभिप्रेत आहे.) 

या पाहणीवरून 1१11011 यांच्या असेही लक्षात 
आले को, ऊष्मांकांच्या ग्रहणाच्या पातळीत सतत 
फरक होत असतो, त्यामानाने व्ययाच्या पातळीत 
फरक पडत नाही. या निरीक्षणावर सुखात्मे असे 
भाष्य करतात को, एका ठरावीक पातळीवर काम 
करणाऱ्या आणि वजन कायम राखणाऱ्या निरोगी 
व्यक्तीमध्ये अन्नग्रहूणाची पातळी रोजच्या रोज 
बदलत असते. अन्नग्रणाची पातळी स्थिर असते, 
ही' प्रचल्िति समजूत साफ़ चुकीची आहे. चरबी 
आणि ग्लायकॉलच्या साठ्यांच्या संरक्षणामुळे 
(छेणीटाटत) व्यय त्या मानाने स्थिर राहू शकतो. 
शरीरातील शक्‍तीचे हे साठे वापरले गेल्यामुळे हे 
संरक्षण मिळते. आणि हे साठे कमी होऊ लागले 
को, जास्त आहार घेऊन त्याची भरपाई होऊ शकते, 
वगैरे. 

* दररोजच्या व्ययामध्ये ((3ए५() फरक न 
होता आहार मात्र कमीजास्त होत राहतो आणि 
तरीही वजन स्थिर राहते ' हा निष्कषे सुखात्मे 
यांना फार महत्त्वाचा वाटतो. “कमी किंवा जास्त 
आहार घेऊन वजन आणि कायंश्षीलता यांमध्ये 
काहीही फरक पडत नाही. अर्थात त्याअर्थी आहार 
एका मर्यादेपर्यंत कायम कमी राहिला तरी काहीच 
धोका उद्‌भवत नाही ', असा सुखात्मे यांचा सिद्धांत 


आहे. 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८५ 


सुखात्मे यांनी सुचविलेली कमीत कमी प!तळीची 
मर्यादा (व्या. ली ०1) कठीण श्रॅमांर्चे काम 
करणाऱ्यांसाठी दररीज साधारण २३०० ऊष्मांक 
अंशी आहे आणि तेही आहार कधीकधी ह्या पात- 
ळीच्या खाली गेळा, तरी हरकत नाही, सरासरीने 
ह्या पातळीच्या आसपास आहार राहिला तरी 
शरीरास पुरेसे होते. ( 10शारे मात्र ३९०० 
ऊंष्मांकांची पातळी सुचविते हे वाचकांनी येथे 
लक्षात घ्यावे). 

गताठाया यांची निरीक्षणे पाहिल्यावर अस 
दिसते की, प्रत्येकाचा. दररोजचा आहार स्थिर 
नसतो आणि योबाबत कोणाचेच दुंमत अंसप्याचें 
कारण नाही. परंतु ' ऊष्मांकांचे ग्रंहंण॑ आणि व्यंय 
यांमध्ये कायम' अधिक किवा कायम उणे राहण्याचा 
त्या त्या व्यक्तीचा कल दिसतो आणि तंरीही त्यांचे 
वजन मात्र स्थिर राहते ', या त्यांच्या निरीक्षणां-्‌ 
संबंधी थोडेसे बोलात जाऊन विचार करू यॉ. 

पदार्थविज्ञानाप्रमाणे ऊर्जा (किवा ऊर्जा-वस्तु 
मान ) हे नष्ट होऊ शकत नाही किवा नवीन 
निर्माण होत नाही. ग्रहणापेक्षा व्यय अधिक असेल. 
तर एक तर वजन कमी होत राहील, नाही तंर दुसरे 
म्हणजे ग्रहण / व्ययाची मोजणी व आकडेवारी 
चुकीची आहे, एवढे दोनच निष्कर्ष निघू शकतात. 
वप्रय करण्यासाठी कोठून तरी ऊर्जा मिळावीच लागते. 
ग्रणाची ऊर्जा कमी असेल तर वजनात घट होईल. 
हवेतून किंवा पोकळीतून ऊर्जा निर्माण होणार नाही. 

आता '* व्यय त्यामानाने कमी बदलतो, मात्र 
आहार कमीजास्त होत राहतो ' या संबंधाने- 
निरीक्षणांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे त्या ३५ रिक्रूटांचा 
दिनक्रम सांधिक ठरावीक साच्याचा होता. उदा., 
कवायत, व्याख्याने, खेळ वारे, भाहार मनाप्रमाणे 
धण्याची (एवडा १5 ४० ८81) मुभा होती. 
मनाप्रमाणे काम (किवा आराम ) करण्याची मभा 
नव्हती, ्ि 

शारीरिक कष्ट करण्याचे ज्यांच्या ज्यांच्यावर 
परिस्थितीचे दडपण आहे, अक्या वर्गातील काम 
करणाऱ्यांच्या व्ययामध्ये फारसा फरक पडणार 
नाही, हे सहज शक्‍य आहे. शेतमजूर-कामगार-- 
कष्टकरी स्त्रिया इत्यादींना अर्धपोटी राहूनसुद्धा 
कामाचे मोजमाप भरून द्यावे लागेल. इतकेच 


पोषणमूल्याच्या शोधात 


कशाला, स्त्रीमुक्‍्तिचळवळीतील तथाकथित कोर्य- 
कर्त्या सोंडून इतर कुटुंबांतील सुगृहिणी निर्जला 
एकादशी करीत असतानांच रोजत्ती कामे त्याच 
तत्परतेने करताना दिसतील. 


 व्ययाची पातळी त्यामानाने स्थिर राहते ' 
ह्या निरीक्षणामागे सामाजिक दडपण किती आहे 
हे बघण्यासाठी ज्यांच्यावर परिस्थितीचे कोणत्याही 
प्रकारचे दडपण नाही असे उचभ्रू विद्वान, लहरी 
कलावंत, धनिकांच्या पत्नी, खुशालचेंडू किवा 
उंदीर, ससा, माकड इत्यादी प्रयोगातील प्राणी 
( ए>क्ांगाटया3] 911215 ) यांच्या आहार 
आणि व्ययाच्या पातळ्यांमध्ये किती फरक होतो, 
कोणत्या परिस्थितीत होतो अशी नीट पाहणी करा- 
वयास हवी. 


निरीक्षणांमध्ये अशा त्रुटी आहेत याची बहुदा 
जाणीव असल्यामुळे, स्पष्टीकरण देताना सुखात्मे 
यांना काही परस्परविरोधी विधाने करावी लागली 
आहेत. एकीकडे ते म्हणतात की, ' आहाराची 
पातळी बदलती राहूनसुद्धा वजन मात्र स्थिर 
राहते. ' आणि त्याचबरोबर ते असेही म्हणतात 
की, ' व्ययातील बदल हे शरीरातील चरबीच्या 
साठ्यांनी संरक्षित ( 3८120 ) असतात. जरूर 


दडे 


भासेल तसे तसे ( म्हणजे आहारापेक्षा व्यय जास्त 
झाल्यांमुळे तूट दिसते त्या त्या वेळी ) ह्या चर- 
बीचे साठे वापरून शक्‍ती निर्माण केली जाते. 
आता “ वजन स्थिर राहणे ' आणि ' चरबीच्या 
सांठ्यांमधून तूट भरून काढणे ( म्हणजेच वजन 
कमी होणे ) ' ह्या दोन्ही गोष्टी एकदम होणे 
शक्‍यच नाही. त्याचप्रमाणे * जादा आहारातून ही 
तुट भरून काढली जात असेल ' तर “ कायम कमी 
पातळीवर आहार ठेवून ' किवा ' ऊष्मांकांची कायम 
तूट येत असता ' हा ' जादा आहार ' घेण्यास संधी 
कधी मिळणार ? थोडक्यात ही आकडेवारी किंवा 
तीवरून काढलेले निष्कर्षे तकेशास्त्र दृष्टया कम- 
कुवत आहेत. 


दुसरे उदाहरण उतणा0110507 यांचे आहे. 
त्यांनी ५४ शेतकऱ्यांच्या आहाराच्या आणि उठल्या- 
पासून झोपेपर्यंतच्या क्रियांच्या नोंदी घेतल्या. दर 
दोन महिन्यांनी ६ दिवस नोंदी घेण्याचा क्रम वर्षभर 
चालला. त्यावरून त्यांच्या असे लक्षात आले को, 
सर्वांत जास्त आहार असणाऱ्या १० व्यक्तींच्या 
मानाने सर्वांत कमी आहार असणाऱ्या १० व्यक्तींची 
कार्यक्षमता ८०%, ने जास्त असते. ही माहिती 
पुढीलप्रमाणे- 


>>>. 


सापेक्ष कार्यक्षमता % । व्यक्तींची संख्या 
७'५९ - ० '७५ ३ 
0*७६-०-*९९ २० 
१००० ८ १ रेड २ 
१:२५- १४९ ष्‌ 
१:५० - ९ दरे रे 

_____----:>:>>>>पपट्फशशधिशिशिर्शशिणण 


ऊष्मांक ऊष्मांकांचा 

ग्रहूण -- व्यय पर्ल- 
३५५९ स ४८५ २२६४ उ १९०२ 
२७४१ ८ २९१ २४०१ रस ९२ 
२२२७ ॑ौौ॑ॉ॑ २०३ २३८७ सः ११९ 
१९१२ रॉ २०० २५९०७ म॑ ८९ 
१५९० उ. १६२ २४८४ पा ८६ 


--:----->->-पपपालणणपण?नि0” ४”४0?”?0णणणण 


दिवसांच्या कामासाठी ऊष्मांकांचा सरासरी व्यय 


र द्‌ 
$ सापेक्ष कार्यक्षमता - ८ 


५. व्यक्तीचा दैनिक आहार (१ कॅलरी 


नर्म. दहा काय 
न. भा. ५ 


दिवसांचा सरासरी आहार 
४. १८६ किलो ज्यूल्स्‌ ) 
ऱपातळयांवर लागणारा वेळ > प्रत्येक मिनिटास - होणारा सरासरी ऊष्मांकांचा व्यय 


२३४ 


घळ 0त5०ा योनी या अभ्यासांद्रारे असे 
दशशेविले आहे की, “ जॉस्ते आहार असणाऱ्यांचा 
चयापचयाचा वेग ( 88531 ॥॥८00०॥ १७६) 
हा कसी आहारमान असणाऱ्यांच्या भोनाने जवळ 
जवळ दुप्पट असतो. सात्र कमी आहार असणाऱ्या 
गटाची आणि जास्त आहार असणाऱ्या गटाची 
चजन, उंची, क्रियाशीलता वगैरे साधारण सारखीच 
असत्तात. याचाच अर्थ कमी आहारमात असणार्‍या 
प्रत्येक व्यक्‍तीच्या क्रियाशीलतेमध्ये अडथळा येतच 
असतो असे नव्हे. 

छतयाप्यातड0ा यांच्या अभ्यासामध्ये सापेक्ष 
कार्यक्षमतेचा (1१८1७७८ थीलंशा८५) विचार 
केलेला आहे. अखिल विश्वामध्ये कोणत्याही यंत्रणे- 
मध्ये (89७८) सापेक्ष कार्यक्षमता १.०० पेक्षा 
कधीही अधिक असू शकत नाही. मात्र एत11॥1त- 
४01 यांच्या अभ्यासामध्ये काही व्यक्तींची कार्य- 


पोषणाच्या निकषानृस 


नवभारत 


फेब्रवारी, १९८५ 


क्षमता १.६३ एवढी वाढलेली दिसते. म्हणजे ती 
व्यक्ती १ कॅलरी उष्णतेचे अन्न खाऊन १:६३ कॅलरी 
उष्णंतां बाहेर टाकते, हौ ६२% उष्णता शून्यामधून 
कशी काय निर्माण होते, हे गौडवंगाल आहे अर्था- 
तच ही आकडेवारी आणि त्यावंरूंनं काढलेले 
निष्कर्ष चुकीचे आहेत. 

गाद्या यांनो बांगला देशातील ग्रामीण भागा- 
तील २ वर्षाखालील २,०१९ मुलांची पाहणी केली; 
त्यांनी असा निष्कर्ष कांढंला की, हांरवंर्ड मध्यंमं 
प्रमाणित ( पळावात ए॥ल्ताचया 5ाप्याततात ) 
वजनापेक्षा अगदी ३५५ नीसुद्धा वजन कमी अस- 
लेल्या मुलांच्या आजाराला बळी पडण्याच्या शक्‍यते- 
वर काहीही परिणाम होत नाही.. त्यांनी गोळा 
केलेली माहिती पुढीलप्रमाणे : (पुढील तक्ता म्हणजे 
खरे तर ३ तक्ते आहेत. २,०१९ मुळांची तीन वेग- 
वेगळ्या निकषांनुसार गटवारी केलेली आहे.) 


दर हजारी सृत्यूचे प्रमाण 


॥ र| प्रमाणाच्या तुलनेत | मुलांची | | । 
अर्धपोषणाची गटवारी | पोषणाची पातळी संख्या 8, ।। अगे-जकू लिची 
महिने यनअ्ाआतात औकतण 0... | महिने 
वयाच्या मानाने वजन | 
साधारण/प्राथमिक ७५% पेक्षा जास्त ५४६ २२३-८ १२.८ ३६.६ 
यी ६०%-७४% १०४६ २६.८ १५-२३ ४२.१ 
नर 


००००८.ॉणणणीाार्‍य 0 ताणाचा) (९५. 


९ ०५८ पेक्षा जास्त 
८०८ ते <९% 
७०८ ते ७९% 
वा ना त | कज | ०० | हत पेक्षा कमी 


उंचीच्या मानाने वजन 
सवसाधारण 
प्राथमिक 


सर्वसाधारण ९५% पेक्षा जास्त 
प्राथमिक ९०%ते ९४८ 
मध्यम ८५% ते ८२% 
तीब्र 


८५% ८. य या 8” | 64 | त ककती कमी 


। 
६०% पेक्षा कमी ण णासधकल्ाा 0 २० | ४६८ | ६५.६ | १२.४. ४६.८ | ६५.६ ११२.४ 
सर्व मिळून- | न | २०१९ | ३०.२ | 
4 हि 


२५.३ | पुष. 


५२'६ 
५२.२ 


पोषणमूल्याच्या शोधात 


उंचीच्या मानाने वजन या निकषानुसार गटवारी 
केली असता असे दिसते को, हारवर्ड मध्यम प्रमाणित 
वजनापेक्षा त्या त्या उंचीच्या मानाने फक्त १०% वजन 
कमी असलेल्या किवा ज्यांना साधारण (1४०1191) 
पोषित असे म्हणता येईल, अश्या ०-११ महिने वयो- 
गटातील मुलांचे मृत्यूचे कारण दर हजारी ३५'१ 
आहे आणि हे प्रमाण सरसकट प्रमाणापेक्षाही जास्त 
आहे. सर्व मिळून २०१९ मुलांच्या सरासरी मृत्यूचे 
प्रमाण (०-११ महिने) दर हजारी ३०'२ आहे. 
त्या मुलांमध्ये कमी आणि योग्य अश्या वेगवेगळ्या 
पातळ्यांवर पोषणाचे प्रमाण असणारी मुले आहेत. 


२०१९ मुलांच्या सरासरी पोषणाच्या पातळीच्या 
मानाने ह्या ३२९९ (,उंचोच्या मानाने फ्त १०% 
पर्यंत वजन कमी असलेल्या ) मुलांच्या पोषणाची 
पातळी खालची आहे. सरासरीपेक्षा अधिक अधे 
पोषित असलेल्या गटाला ' उंचीच्या मानाने वजन ', 
ही गटवारीची पद्धत * साधारण पोषित ' ( ऐ०ा- 
1191 ) अश्या गटात ठेवते. तसेच ह्या पद्धतीच्या 
गटवारीमध्ये पोषणाची पातळी आणि दर हजारी 
मृत्यूचे प्रमाण यांमध्ये कोणताही एखादा निश्चित 
परस्परसंबंध दिसून येत नाही. अर्थातच ह्या प्रका- 
रच्या गटवारीने पोषणाच्या पातळीचे मूल्यमापन 
होत नाही हे स्पष्ट आहे. 

याउलट, इतर दोन गटवारींमध्ये मात्र (एकच 
अपवाद वगळता ) पोषणाच्या पातळीच्या प्रमाणात 
मृत्यूचे प्रमाण वाढताना दिसते. हारवडे मध्यम 
प्रमाणित वजनापेक्षा अगदी ५%, किबा १०% एव- 
ढ्याच फरकाने अर्धेपोषण झाले, तरी दर हजारी 
मत्यचे आणि अर्थात त्याचवरोबर आजारी पडण्याचे 
प्रमाण वाढ लागते. ' अगदी ३५७५टॅनी सुद्धा वजन 
कमी असले, तरी मुलांच्या आजारात वळी पड- 
ण्याच्या शक्‍यतेवर परिणाम होत नाही इत्यादी हा 
याह यांनी काढलेला निष्कर्ष अक्षास्त्रीय आहे, 
असेच म्हणावे लागेल 

“ प्रचलित समजतींपेक्षा किमान गरज कमी 
आहे ” वगैरे निप्कर्षांमागे फार मोठी गफलत आहे, 
हे उघड आहे. निदान या निकर्षांप्रत येण्यासाठी या 
संशोधकांनी मांडलेला पुरावा पटण्याजोगाही नाही 
आणि पुरेसाही नाही. त्यामुळे या संशोधकांनी 


३५ 


दिलेल्या पुराव्यावरून असे निष्कर्ष काढणे अश्यास्त्रीय 
आहे. 

असे निष्कर्ष मांडताना (सुखात्मे मानवी मूल्यांचा, 
मानवतावादाचा उद्घोष करतात हे लक्षात घ्याव- 
यास हवे, इतकेच नव्हे तर ( प्रचलिति समजुतींपेक्षा 
कमी आहार घेऊनही ) “वजन टिकविण्याची व 
कार्यशीलता स्थिर ठेवण्याची यंत्रणा ही एक दैवी 
देणगी आहे? अशा प्रकारे ते या सवे प्रकाराचे 
उदात्तीकरण करतात. 

पद्यााटा व इतर आणि 101161 यांच्या 
लेखांच्या आधारे 1)लञाळ]ते. 5, एशला३्राच्या 
हे 7०० लज एव्रल्वाळयाट एपपयपठा 
ह्या पुस्तकात लिहितात. “ सर्वे देशांतील पुर्ण- 
पोषित वेगवेगळ्या वंश्ांमधील मुलांच्या उंची 
आणि वजन यांमध्ये जवळ जवळ फरक नसतोच. तो 
फक्त अनुक्रमे ३२८ आणि ६% इतका कमी असतो. 
विकसनशील देशांतील सामाजिक-आधथिक दृष्ट्या 
दुबळ्या गटातील मुले, वजनाने व उंचीने, पुढार- 
लेल्या देशातील पुर्गपोषित मुलांच्या मानाने तर 
कमी असतातच; पण समाजाच्या निम्तस्तरावरील 
ही मुले त्यांच्याच देशातील उच्च स्तरावरोल 
मुलांच्या मानाने उंचीने १२% आणि वजनाने ३०% 
ने कमी भरतात. लोकसंख्येचा विचार करताना 
अनवंशशास्त्रापेक्षा (४९1७४८5) पोषणाची पातळी 
आणि इतर परिस्थितीचे परिणाम महत्त्वाचे अस- 
तात, हे लक्षात घ्यावयास हवे. 

* पादिचिमात्य मुलांच्या मानाने भारतातील मुले 
शारीरिक दृष्ट्या ल्हान असली तरी निरोगी असू 
शकतात ', किवा ' असे द्यारीरिक दृष्टीने लहान 
असण्याचे कारण गरजेपेक्षा कमी आहार असे नसून, 
अन्नमार्गाचे रोग वारंवार होतात हे होय ', वर्गरे 
सुखात्मे यांचे निष्कर्ष चुकीचेच ठरतात. गर्भामध्ये 
किवा लहानपणी वाढीच्या वयात झालेल्या अर्ध- 
पोषणामुळे वाढ खुंटते आणि अश्या अ्धपोषणामुळे 
उंची कमी होऊन वजनही कमी असेल, तरत्या 
गटावर निरोगीपणाचा शिक्का मारावयाचा, ही 
मानवता निश्चितच नव्हे. 

आज ह्या विषयामध्ये कळकळीने केलेले 
शास्त्रशुद्ध सखोल संशोधन व्हावयास हवे आहे. तसे 
संशोधन जोपर्यंत उपलब्ध नाही तोपर्यंत आपल्याला 


अनुक्रमणिका 


३६ नवभारत फेब्रुवारी, १९८५ 


कमी धोक्याची ' भूमिका घ्यावयास हवी. अध- “कमी आहार चालेल ' असे प्रमाणपत्र देऊन 
पोषणाचे परिणाम लहानपणीच दिसून येतात, समाजाच्या कनिष्ठ वर्गांतील लोकसंख्येला अधं- 
तात्काळ सुरू होतात आणि ते तोत्र असतात. पोषणाच्या- अधिक तीब्रतेच्या- धोक्‍यात लोटण्या- 
अतिपोषणाचे दुष्परिणाम त्यामानाने खूपच पेक्षा, सुरक्षिततेचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांना अति- 
हळूहळू होतात आणि तुलनेने उत्तर आयुष्यात पोषणाच्या- कभी धोक्याच्य़ा- पातळीवर ठेवण्याचा 


दिसतात. आग्रह धरणे हेच अधिक मानवतावादी आहे. 


379/४४८”० :"७%४०८”२ »०७७४७८”२ 7 ७१४८१०० ७५४८/०२५"७/५४%०/०>०८०५/४८/००७7५७/४४”० ८"७०"७/७%८//> 


२. 
नवे महत्त्वपूर्ण प्राक्ञ प्रकाशन ! 
भारतीय दासप्रथा व सामंतप्रथा आणि लांची तत्त्वश्ञाने यांच्या उगमांची अन्वीक्षा करणारा ग्रेथ 


दास-शूरंत्री गुनागीरी 


(खंड १, भाग १) 


पष्टे : डेमी ५०६ किंमत : २५ रुपये टपाल खच : ५ रुपये 


-- संपर्कासाठी पत्ता - 


चिटणीस, प्रा्षपाठशाळा मंडळ, 
३१५ गगापुरी, वाई ४१२ ८०३ ( जि. सातारा 3 


९..>५०..०९..००७९..० १.०७... (२..»०१*.० :..»५9. ०९..2>०७ ० ९..2>5>९... ९... ८ ९...>५५५> ४ ९..८०५५. ० 


ः ४ 

) | लेखक : शरद पाटील 
| 

; 

| 

; 


९..>%..१ ९.०७). ४../०09 * 


९.८>०० ” 


९८०५२९-०९,०७९..०७.०७%. ०९.०० .०९.०७-० ९..>७५..०९..2७..० ७२९० 


दस्तएवस्कीच्या बांधिलकीचे स्वरूप 


अनिरुद्ध कुलकर्णी 


८ 5० 5000 383 ऐ८ 0181 0०४ला001 परा&; 
1८ ७११३ ७प 3 णात द्यात 2 जिळ 
। - शाषण ७ 0०81055 
सध्या पाश्चात्त्य जगतात ज्या संकल्पनेविषयीचे 
कौतुक ओसरलेले आहे पण आपल्याकडे जिचे महत्त्व 
वाढल्यासारखे दिसते आहे, तिच्या संदर्भात दस्त- 
एवस्कीची अवस्था काय होती हे पाहणे अनेक 
दृष्टींनी उद्बोधक ठरते. एकोणिसाव्या शतकाच्या 
अखेरीस युरोपीय समाज ज्या समस्या आणि 
संघर्षातून गेले त्यांतुत सध्या आपण जात आहोत 
ही वस्तुस्थितीही या उद्बोधनाच्या बाबतीत मह- 
त्वाची ठरते. 

* बांधिलकी ' ही संज्ञा पहिल्या रूढ अर्थाने घेऊ. 
म्हणजे कम्युनिस्ट अर्थाने. पक्षाशी आणि पक्षाच्या 
घ्येयंधोरणांशी इमान राखणे, त्यांचा आदर करणे 
आणि त्यांचा गौरंव करणे म्हणजे ' कमिटेड ' असणे. 
साहित्यिक झाला तरी तो या अर्थाने बांधील असला 
पाहिजे. * मी प्रथम कम्युनिस्ट आहे आणि नंतर 
साहित्यिक आहे ' हे शोलोखोवचे प्रसिद्ध उद्गार ही 
बांधिलकी सुरेख तऱ्हेने व्यक्‍त करतात. ( म्हणूनच 
या शोलोखोवने सोल्ज्ञेनित्सिनला पुनश्‍च तुरुंगात 
डांबले पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती). 

या अर्थाने गोर्की हा पहिला थोर बांधील साहि- 
त्यिक होय. लेनिन, कम्युनिस्ट पक्ष आणि गोर्की 
यांचे संबंध पुरेसे परिचित आणि सुस्पष्ट होते. 
अक्षा प्रकारचे संबंध आपल्याकडे गांधी, काँग्रेस पक्ष 
आणि साने गुरुजी यांचे होते असे आपण म्हणू 
शक्‌. प्रामाणिकपणा आणि उत्स्फूतंता ही सुरु- 
वातीच्या काळात अशा प्रकारच्या संबंधाची 
वैशिष्ट्ये असतात. * मी काँग्रेसच्या दारात शुल- 
णारा हत्ती आहे ' असे आलंकारिक शब्द जरी 
कोणी वापरले तरी ही वैशिष्ट्ये तेथे असू शकतात. 
बिचकून जाण्याचे कारण नाही. 


गोर्की हा बांधील साहित्यिक होता आणि त्याचे 
देस्तएवस्कीविषयीचे मत सववस्वी प्रतिकूल होते. 
सोव्हिएट लेखकांच्या पहिल्या काँग्रेससमोर भाषण 
करताना (१९३४ साली) मकक्‍्झिम गोकीने दस्त- 
एवस्कीवर जाहीर टीका केली. तो र्‍हासकालीन 
आणि मानवी स्वभावावर शितोडे उडविणारा लेखक 
आहे हे मत व्यक्‍त करून १९०५ मंध्ये फसलेल्या 
क्रांतिप्रयत्नानंतर, बुद्धिजीवी वगग पुरोगांमी मंतां- 
पासून दूर गेला याचे खापर त्याने दस्तएवस्कीच्या 
डोक्यावर फोडले. दस्तएवस्कीने समाजवादी 'चेळं- 
वळीला दगा दिल्याची गोर्कीची भावना होती. 


या मताला थोडाफार विरोध असला तरी सत्ता- 
रूढ कम्युनिस्ट पक्षाचे ते मत ठरले आणि 
स्तालिनच्या मृत्यूपयंत ते तसे टिकून राहीले. दस्त- 
एवस्कीच्या पुनमूल्यमापनाचा आणि “ पुनवंसना 'चा 
खराखुरा यत्न सुरू झालेला दिसतो तो त्यानंतर. 


दस्तएवस्कीने समाजवादी चळवळीला दगा दिला 
ही गोष्ट प्रथमदर्शनी खरी आहे. १८४९ मध्ये दस्त- 
एवस्की * पेत्राशेवस्की ग्रूप'चा सदस्य होता. हा 
ग्रूप, ही मंडळी “ युटोपिभन समाजवादी ' बांधिलकी 
मानणारी होती. त्यावेळच्या रशियात कम्युनिस्ट 
पक्षच उदयाला आलेला नव्हता. त्यामुळे कम्युनिस्ट 
पक्षाशी बांधील असण्याचा प्रश्‍नच नव्हता. प्रश्‍न 
होता तो समाजवादाशी इमान राखण्याचा. पेत्रा- 
शेवस्की मंडळींवर झारल्याहीने जो खटला भरला, 
त्या खटल्यात दस्तएवस्कीने हे इमान राखल्याचेच 
दिसून येते. त्याने मंडळींचे हेतू व उद्दिष्टे घातपाती 
नव्हती असे सांगितले असले तरी त्यांचे या ग्रूपशी 
असलेले संबंधच नाकारलेले नाहीत. दिली गेलेली 
मृत्यूदंडाची सजा त्याने मोठ्या निर्धाराने स्वीकार- 
लेली आहे. तो मनाने खचला किंवा त्याचा मानसिक 
तोल नष्ट झाला असे घडलेले नाही. त्याने त्याचा 
समाजवादी चळंवळीशी असलेला संबंध चार वर्षांचा 


1-4 


सश्रम कारावॉस भोगून झाल्यानंतर सोडलेला आहे. 


आणि पुन्हा तो त्या वाटेला गेलेला नाही... दस्त-. 


एवस्कीच्या मृत्यूपयंत म्हणजे १८८१ पर्यंत समाज- 
वादी मंडळी कोठल्याच तर्‍हेने सत्तेत आलेली नाहीत. 
त्यामुळे चालत्या गाडीत चढण्याचाही प्रश्‍न उद्धव- 
लेला नाही. 

पेत्राशेवस्की प्रकरण दस्तएवस्कीला चांगलेच 
भोवले. त्याचे आणि पेत्राशेवस्की. मंडळाचे संबंध 
फार घनिष्ट नव्हते हे खरे. पण एक लक्षात घेतले 
पाहिजे की, खुद्द पेत्राशेवस्की मंडळाशी निगडित 
होण्यापूर्वीच गद्धेपंचविशीतील दस्तएवस्कीस समाज- 
वाद: म्हणजे काय याची पुवंकल्पना . होतीच. तो 
काही अनभिज्ञपणे या मंडळात आला होता असे 
नव्हे. समाजवाद हा झारशाहीच्या संपुर्ण विरोधात 
असल्यामुळे झारशाही तो चिरडून टाकण्याचाच 
पवित्रा घेण्याची शक्‍यता जास्त याची पु्वंकल्पना 
त्याला नव्हती असेनाही. , 

बेलिन्स्की हा तत्कालीन विख्यात रक्षियन 
विचांरवंत आणि टीकाकार होता. त्यानेच दस्त- 
एवस्कीची पहिली कादंबरी “पुअर फोक! ही 
प्रकाशात आणण्यास हातभार लावला. स्वतः 
बेलिन्स्की आणि त्याची चांहती स्नेही मंडळी नव- 
मतवादी आणि सुधारणांचा पुरस्कार करंणारी 
होती. भाजही सोवियत रशिय्रात, अर्वाचीन 
रशियाचे जे सरकारी इतिहास छापले जातात 
त्यांत विझारियन बेलिन्स्किळा मानाचे स्थान 
दिलेळे असते. समाजवादी, नास्तिक आणि 
विज्ञाननिष्ठ विचार हे बेलिन्स्कीचे वैशिष्ट्य 
होते. बेलिन्स्कीचे जे पत्र पेत्राशेवस्की मंडळीत 
गाजले त्यात. झारशाही आणि चचंची सत्ता उखडून 
टाकली ' पाहिजे असे विचार होते आणि हे विचार 
बेलिन्स्की १८४२३ पासूनच आपल्या मित्रमंडळीत 
अनीपचारिकरीत्या मांडीत होता. दस्तएवस्कीते 
स्वतःच्या भावाला वेळोवेळी जी पत्रे लिहिली 
आहेत त्यांत बेलिन्स्कीचे विचार आपल्याला पुर्णपणे 
पटतात, बेलिन्स्की ही थोर विभूती आहे असे उदु- 
गार बर्‍याच वेळा आलेले आहेत. 

* पुनमर फोक * नेंतरच्या कादंबऱ्यांवर बेलि- 
स्स्कीने व त्याच्या ग्रूपने प्रतिकूल टीका करताच 
दस्तएुबस्त्की त्यांच्यापासून दूर गेला आहे. खुद्द 


मैवभारत 


फेब्रुवारी, १९८५ 


बेलिन्स्कीशी त्याचे संबंध दुरावयास वेळ गेला आहे 
पण ते दुरावले गेले आहेतच. स्वतःच्या कथा, कादं- 


'बरीलेखनापेक्षा 'या मंडळींची जास्त मातब्बरी 


त्याला वाटत नव्ह्ती हे उघडच आहे. बेलिन्स्कीचे 
महत्त्व व मर्यादा मांडणारा एक लेख उतार वयात 
दस्तएवस्कीने लिहिला होता; पण तो गहाळ झाला 
आणि नंतर कधीच छापलाही गेला नाही. 
बेलिन्स्कीवतुळ रशियातील महत्त्वाचे वर्तूळ होते. 
तुर्गेन्येफ, नेक्रातोफ अश्लांसारख्या मातव्बर साहित्यि- 
कांचा त्यात समावेश होता. पेत्राशेवस्की मंडळा- 
तील स्पेशनेफसारख्याला ' मी माझा आत्मा विकला 
आहे ' अश्यासारखे उद्गार दस्तएवस्की नकळत 
काढून जातो. याच्या मागे वैचारिक पाइवंभूमी आहे 
हे लक्षात घेतले पाहिजे हा या घटनांचा अथ. 

बेलिन्स्कीविषयी जसा दस्तएवस्कीचा भ्रमनिरास 
झाला तसाच वेलिन्स्कीचाही दस्तएवस्कीविषयी 
झाला. यावरून संमाजवादाविषयी आकर्षण वाटत 
असले तरी तो त्याच्या दृढ श्रद्धेचा विषय नसावा 
हे उघड होते. दस्तएवस्कीचे कौतुक करून त्याला 
पुढे आणण्यात आपण गाढवपणा केला असे 
बेलिन्स्कीने त्याच्या मित्राला लिहिलेल्या एका 
पत्रात म्हटलेले आहे. बेलिन्स्की हा पुढे रशिया 
सोडून गेला आणि शेवटपर्यंत तो समाजवाद व 
नवे विचार यांच्याशी निष्ठावान होता हे लक्षात 
घेण्याजोगे आहे. 

भो्क्सं आणि दस्तएवस्की समकालीन होते. 
माक्‍संचा जीवनकाल १८१८ ते १८८३ तर दस्त- 
एवस्कीचा १८२१ ते १८८१. मासे हा युरोपीय 
बुद्धिवादाच्या परंपरेत वाढलेला समार्जाचतक तर 
दस्तएवस्की खास रशियाचे. अपत्य. त्यांचा एक- 
मेकांशी पंरिचय अर्थातच नव्हता. 
: तरुण असताना दोघांवरही तत्कालीन युटोपिअन 
समाजवादाचा संस्कार झाला आणि प्रभाव पडला. 
पण. माक्‍संने तो समाजवाद नाकारून शास्त्रीय 
समाजवाद. जगापुढे मांडला तर दस्तएवस्कीने 
समाजवाद नाकारून त्याच्यावर पुढे कडाडून टीकाही 
केली. हे साम्य आणि वैधरम्ये या ठिकाणी सहज 
जाणवते. . 

-ज्या समाजवादी बांधिलकीच्या तथाकथित 
स्वीकृतीसाठी दस्तएवस्कीला चार वर्षांचा सश्रम 


दस्तणवस्कीच्या'बांधिलकीचे स्वरूप 


कारांवासं आणि सहा वर्षांची सक्तीची ल॑ष्करी सेवा 
सोंसावी लागली ती सोडून देण्याची काही कारणे 
. दस्तएवस्कीचे चरित्र पुंरवितें ती अशी - 

पहिलें कारण हे को, शिक्षा झाली तरी झोरनें 
फोशीच्या शिक्षेतुत आपल्याला मुक्‍त केले याचा. 
आपण समजतो त्यापैक्षा फीर॑ मोठा परिणाम आणि 
चांगला अनुकूल परिणाम दस्तएवस्कीच्यां म॑नावर 
झाला. योबाबत त्याच्या म॑नात जी मोंठी कृतज्ञतिंची 
भावना निर्माण झाली ती अखेरपर्यंत टिकली. झार- 
शाहीचा त॑र तो अखेरीच्या पर्वातः पुरस्कर्ता बनला. 
दुसरे कारण हे की, तत्कालीन समाजवाद्यांचा दहशत- 
वाद दस्तएवस्कीला रुचला नाही. स्वातंत्र्य, समता, 
बंधुत्व ही उदिष्टे चांगली होती; परंतु समाज- 
वौद्यांनी स्वीकारलेली साधने व माध्यमे वाईट होती. 
मौज म्हणजे लेनिननेही ही बाब अस्वीकार्य म्हणूनच 
मांडलेली आहे आणि समाजवादी चळवळ ही 
लोकांची, कामगारांची चळवळ करण्यावर पुढे भरं 
दिला आहे. तिसरे महत्त्वाचे कारण हे आहे की, 
दस्तएवस्कीचा पिडच मुळी चळवळ्या क्रांति- 
कारकाचा किंवा राजकारणी व्यक्तीचा नव्हता, 
तो' साहित्यिकाचा होता. आपले तरुण वयातील 
समाजवादी असणे. म्हणजे एक विचित्र पोरखेळ 
होता असे दस्तएवस्की पुढे अधूनमधून म्हणत असे, 
असे त्याचे निकटवर्ती स्नेही सांगत. चौथे एक कारण 
असे संभवते की, ज्या पोलिना सुस्लोवानें दस्त- 
एकॅस्कीचे उत्कट प्रेम उडवून लावले तीं पोलिना 
समाजवादी होती. समजा पोलिनाचा आणि त्याचा 
विवाह झाला असता तर तो मनाने समाजवादाच्या 


ऑणंखी जवळ जाऊ शकला असता, आणि त्याच्या 


जीवनाला वेगळी दिशा लागू शकली असतीही 


कॅदाचिंत. *- 

कसेही असले तरो दस्तएवस्कीच्या बाबतीत 
समाजवादांची सक्रिय वा वैचारिक बांधिलकी ही 
तौरुण्यांतील भानगड ठरली हेच खरे. ' 

स्विश्‍्वॅनिटी, ही दुसर्‍या अर्थाने म्हणजे जीवन- 
भरची एक निष्ठा या अर्थाने बांधि- 
'लॅकी होती हा विचार पाहू. नवव 

हिंदू कुटुंबात जन्मलेला माणूस जसा संस्का' 
हिंदू असती तश्षा अर्थाने स्थिश्‍चन कुटुंबात 'जन्मलेला 
फरयोबौर स्थिश्‍चंन होता. आपण लत्मिश्‍्चन नाही असे 


र्र्‌ 


त्याने आयुष्याच्या. कोठल्याही पर्वात . स्पष्टपणा 
म्हटलेले नाही. उलट वयाच्या छप्पन्नाव्या वर्षी? 
त्याला स्त्रिस्तावर एक पुस्तक लिहावयाचे: मना- 
पासून घाटत होते ही गोष्ट त्याच्या चरित्रवाचकांना 
ज्ञात आहें. 

त्याचे वडील सैनिकी डॉक्टर होते. परंतु. खार्स 
१९ व्या शतकातील वँज्ञानिक जडवाद म्हणून जों 
होता त्याच्यापासून ते दूर होते. ते व्यसनी होते, 
कठोर होते; परंतु नास्तिक व निधर्मी कधीचा 
नव्हते. दस्तएवस्कीची आई अस्सल धामिक स्त्री 
असावी तश्ी होती. नास्तिक आणि निधर्मी स्त्रो 
भेटणे आजही मुश्‍कील असते. तो तर क्षारशाहीतीलः 
परेंपराग्रस्त रशिया होता. दस्तएवस्कीचे आई-- 
वडील सवे धामिक चालींरीती व्यवस्थितपणे पाळीत 
असत. व्हजिन मेरी, र्त्रस्ति आणि आई या तिन्हीं- 
विषयी निर्माण झालेला जिव्हाळा बालपणापासून 
अखेरपर्यंत दस्तएवस्कीच्या मनात टिकून होता. 
“ ७1] गा४ 109९71 018९67 01९८, ॥३०पा90९टा' 
ल ५७०१; आयादा' प्राट प्पातेचा ए४ गा80॥(]8” 


ही प्राथना दस्तएवस्की कुटुंबातील प्रत्येकजण 


झोपण्यापूर्वी न विसरता म्हणत असे: बालपणीच्या- 
'नाजूक सुखद:स्मृती आणि . स्थरिश्‍चॅनिटी या. दस्त- 
एवस्कीच्या मनात एकजीव झाल्या होत्या. . 
दस्तएवस्कीची पहिली पत्नी मार्या दिमित्र्येवना 
आणि दुसरो पत्ती अना स्नितकिना या दोघीही 
धॉमिक होत्या. दुसरी पत्नी स्मार्ट, व्यवहारी आणि 
घडपडी होती परंतु 'धामिक होतीच. दोघींमुळे दस्तै- 
एवस्कीच्या घरचे वातावरण हें धार्मिकच राहिलें. - 
आंणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, तुरुंगात असताना 
दस्तएवस्कीला एकाच पुस्तकाचे वाचन करतां आंले. 
ते पुस्तक म्हणजे 'बायबळूचा “ नवा करार '. दुसरी' 
पुस्तके वाचायला परवानगीच नसे. सैनिकांच्या 
विधवांची एक सोसायटी होती. तीमधील विधवींनी 
एक नव्या कराराचीं प्रत दस्तएवस्कीला भेट क्लि 
होती. तीच तुरुंगात आणि नंतर कित्येक वर्षे त्याच्या 
बरोबर होती. नव्या कराराच्या या बौचतामुळे 
स्त्रिस्ति जीवनाचे व संदेशाचे महत्त्व दस्तएवस्कीच्या 
मनावर कोरले गेले ते कायमचेच. 
., स्त्रिस्ताशी स्वीकारलेल्या बांघिलकीतः दर्त- 
एवंस्कीला हवा होता तो अथ सापडल्न- परिष्ामी 


अनुक्रमणिका 


४० 


स्थाची ही बांधिलकी म्हणजे कॅथालिक चर्च संघ- 
टनेवर कडाडून हल्ला व ख्त्िस्ताचा गौरव ठरली. 
ख्तिस्ताशी बांधिलकी म्हणजे प्रेम (बंधुता) आणि 
स्वातंत्र्य या अत्यंत श्रेष्ठ मानवी मूल्यांशी बांधिलकी 
होय असा अन्वयाथे त्याने लावला आणि विषमता, 
अन्याय, अंधश्रद्धा यांना जोपासणाऱ्या चर्चवर त्याने 
हल्ला चढविला. ् 

. क्रांती ही समाजवादाच्या आधीची आहे आणि 
तिचा गाभा स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्यत्रयी 
आहे. दस्तएवस्कीने क्रांतिवाद स्वीकारला पण 
समाजवाद नाकारला. ख्त्रिस्त हा कॅथालिक चचंच्या 
आधीचा आहे आणि त्याचे सार प्रेम व स्वातंत्र्य है 
होय. दस्तएवस्कीने स्त्रिस्त स्वीकारला आणि चर्च 
नाकारले. प्रामुख्याने कॅथालिक चर्च नाकारले. 
म्हणजे राजा राममोहन रॉयसारखा काहीसा 
प्रकार दस्तएवस्कीचा आहे. राममोहन रॉय यांनीही 
उपनिषदांच्या शिकवणुकीचा गाभा स्वीकारला भं 
: परंतु प्रचलित अंधश्रद्धा व अन्याय यांनी ओतप्रोत 
असलेला हिंदुघधम नाकारला. 

ख्तरिस्ताविषषी आणि रक्षियन स्त्रिश्‍चॅनिटी- 

विषयीची ही दस्तएवस्कीची बांधिलकी ( निष्ठा ) 
पहिल्यापासून शेवटपर्यंत. इतकी पक्की होती की, 
तिच्यापुढे एकोणीसाव्या शतकात निश्चितपणे 
दिलासा देणारी ठरलेली विज्ञाननिष्ठा त्याच्या 
जीवनावर म्हणावा असा ठसा उमटवू शकली नाही. 
आईचर्याची गोष्ट ही की, दस्तएवस्की हा शिक्षणाने 
इंजिनिअर होता. पाच वर्षाचा हा अभ्यासक्रम त्याने 
जिद्दीने पुरा केला होता आणि ड्राफ्ट्समन म्हणून 
त्याने जीवताची व्यावसायिक सुरुवात केली होती. 
पण हे शिक्षण म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी होते. 
दस्तएवस्कीने डिझाईन केलेला एक किल्ल्याचा 
नमुना असा होता को, त्याला दरवाजेच दाखवायचे 
तो विसरून गेला होता. 

* धामिक' माणसे न्यूनगंडापायी भरपुर वैज्ञानिक 
माहितीची पुस्तके वाचीत राहतात असेही दिसते. 
आपण धामिक असलो तरी वैज्ञानिक दृष्टी आणि 
प्रगंती आपण व्यवस्थित तऱ्हेने पचविल्या आहेत 
असे दाखविण्याची त्यांची भलीबुरी, प्रसंगी केविल- 
वाणी धडपड चालू. असते. अज्ली घडपडही दस्त- 
एवस्क्रीने पुढील आयुष्यात केलेली दिसत नाही, 


भेवर्भारत 


फेबुवारी, १९.८५ 


फरॉइड आर्णि ओंइन्स्टीनसारख्या वैज्ञानिकांना 
आांवडणाऱ्या, भुरळ घालणाऱ्या दस्तएवस्कीची ही 
विज्ञानविषयक अप्रीती पाहून विस्मय वोर्टल्याखेरीज 
राहत नाही. दंस्तंएवस्कीने नंतरच्या आयुष्यात जरा 
खोलात जाऊन वाचली आहेत ती तत्कालीन मानस- 
शास्त्रावरची पुस्तके; एवढेच ! 

दस्तएवस्कीने समाजवादी बांधिलकी तरुण बया- 
तच दूर सारली होती तरीदेखील अगदी अखेरी- 
अखेरीस ती डोके वर काढू लागली होती आणि 
त्याच्या स्त्रिश्‍चन निष्ठेशी स्पर्धा करू पाहत होती 
असा एक समज निर्माण झाला होता. याचे कारण 
होते ब्रदर्स कारामाझोफ या कादंबरीचा संकल्पित 
परंतु लिहिला न गेलेला तिसरा खंड. 

या खंडाच्या शेवटच्या दोन शक्‍यता होत्या. 
आल्योशा हा या खंडाचा नायक म्हणून आकार 
घेणार होता. तो ग्रूशेंकाच्या नादाने घसरून पुढे 
भोगप्रवण आणि पापमय जीवन जगणार होता; परंतु 
नंतर उपरती होऊन त्याच्या गुरूप्रमाणे म्हणजे 
झोसिमाप्रमाणेच चर्चकडे परत माघारी येणार 
होता. ही पहिली शक्‍यता होती. दुसरी शक्‍यता ही 
होती की, आल्योश्या भोगप्रवण होणार होता; परंतु 
लोकांची दुःखे व त्यांच्यावर होणारे अन्याय पाहून 
क्रांतिकारेक . होणार होता आणि त्याला अखेरीस 
फाशी दिले जाणार होते. 

पहिली शक्‍यता उतारवयाचा दस्तएवस्को ज्या 
प्रकारचे जीवन जगत होता आणि झारशाहीच्या 
पडत्या काळात का होईना पण त्याला जे मान- 
सन्मान मिळू लागले होते त्याच्याशी सुसंगत वाटते. 
क्राइम अन्ड पनिशमेंट ' चा जो जेवट आहे तसाच 
हा शवट ठरला असता. दुसरी शक्यता दस्तएवस्कीचे 
* पुनवेसन ' करू पाहणाऱ्या आजच्या टीकाकारांना 
महत्त्वाची वाटते; परंतु ती शक्यता नि:संदिग्ध वाटत 
नाही. कच्च्या आराखड्यात किंवा नोट्समध्ये वेळो- 
वेळी महत्त्वाचे मूल्भूत बदलही दस्तएवस्की प्रत्यक्ष 
कादंबरी लिहिताना करीत असे हो गोष्ट आपण 
विसरू शकत नाही. 

समजा असा मूलभूत बदल त्याने केला असता 
तर? तर , कदाचित फाशीची शिक्षा झालेला 
आाल्योशा दव बलवत्तर ठरल्याने सुटतो आणि 
समाजवादी क्रांतीचा मार्ग सोडून चर्चकडे परत येतो 


द्स्तपवस्कीच्या बांघिलकीचे स्वरूप 


असेही दस्तएवस्कीने दाौखविले.असते. या शक्‍यतेच्या 
बाजूने लेखी पुरावा नाही; परंतु त्याच्या जीवनातील 
प्रत्यक्ष घटनेचेच चित्रण म्हणून ही शक्‍यता विचारात 
घेण्याजोगी ठरते. दुसरे म्हणजे ' क्रारम अण्ड पनिश- 
मॅट 'च्या शेवटांचे स्वप आणि या शेवटाचे स्वरूप 
सारखेच दिसले असते. परंतु कसेही असले तरी, 
कॅस्तएंवस्कीने स्त्रिश्‍चन बांधिलकी जरा का होईना 
दूर सारली असती ही शक्‍यता फार दूरची होय. 

एकोणिसाव्या शतकातील युरोपात व रशियात 
तिसरी अधिकृत, रेडिमेड बांधिलकी उपलब्ध होती 
.ती म्हणजे राष्ट्रवादाची. असा ' राष्ट्रवाद ' हा- 
देखील फ्रेंच क्रांतीचाच एक परिणाम मानला जातो. 
बिस्मार्क काय किवा गॅरींबाॉल्डी काँये ही तत्कालीन 
अ्वंलंतं राष्ट्रवादाची मोठी प्रेरणास्थांने हौतीं. 

अँनां स्नितंकिनाशी विवाह झाल्यावर म्हणजे 
१५ फेब्रु. १८६७ नंतर लवकरचं नवदांपत्यं जिने- 
न्हाला गेले. हा नुसता मंधुचंद्र नव्हता तर देणे 
कऱ्यांची तोंडे चुंकविण्यांसाठी आणि येऊ घातलेला 
तुरगवांस टाळंण्यासाठी उरलेला एकमॅव॑ पर्याय होता. 
था ट्रिपमध्ये आपले आपल्या मायभूमीवर किती 
खोल प्रेम आहे हे दस्तएवस्कीला फोर प्रकर्षाने 
जाणवले. याच वेळी त्याला प्रखर राष्ट्रवादी क्रांति- 
कारक गॅरीबाल्डी याचेदेखील दर्शन घडले. ज्या वेळी 
दस्तएवस्की जिनेव्हामध्ये होता त्याच वेळी तेथे 
: झांतता आणि स्वातंत्र्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघ ' 
(दि इंटरनॅशनल लीग फॉर पीस अँण्ड फ्रीडम) 
त्याचे अधिवेशन साजरे करीत होता. प्रशिया 
विरुद्ध फ़ान्स हा संघर्ष टळावा हे या अधि च 
उद्दिष्ट होते, या अधिवेशनात त्याला ईइवरधमे 
आणि मानवी कर्तव्यांचा गौरव करणाऱ्या 
गेरीबाल्डीचे तेजस्वी दर्शन घडले. राष्ट्रवादाला 
अशा ईश्‍वरधर्माची जोड देणे आवश्यकच कॉ 
. त्याचे म्हणणे दस्तएवस्कीला आवडले मतर पि. 
आणि याच अधिवेशनात बाकुनिनने केलेली अराजकी 
समाजवादाची तरफदारी आणि रशियन साम्रा- 
'ज्याची निदानालस्ती त्याला अस्वस्थ करणारी ठरली 
असावी. ी 

उतारवयातील दस्तएवस्क्रीने राष्ट्रवादांचा सूर 
उचलून धरलेला आहे. बहुतेकांना जशी स्वतःची 
ओई आवडत असते तसे बहुतेकांना स्वतःचा देस, 

न, भा. ६ 


-४१ 


स्वत:चे राष्ट्र आवडत असते. देस्तएवस्की याला 
अपवाद नाही. दस्तएवस्कीचे राष्ट्रप्रेम त्याच्या 
कादंबर्‍्यांत एवढे ठळकपणे द्सित नाही; परंतु 
निबंधांत मात्र दिसून येते. असे असले तरी हा 
राष्ट्रवाद जहाल नाही. जमंनी आणि जमंन माणसे 
( तत्कालीन प्रशिया ) यांच्यांविषयी त्याचे ' मत 
अत्यंत' प्रतिकूल आहे. त्यांना नेहमीच तो उपहास 
आणि कडवट टीका यांचा आधार घेऊन सामोरा 
जातो. परंतु प्रखर राष्ट्रवादी भारतीयाने पाकिस्तान- 
विषयी दाखवावा भसा कडवटपणा तो नाही. दस्त- 
एवस्कीचा. राष्ट्रवाद हिटलरी राष्ट्रवादासांरखे 
किवा फारिस्ट राष्ट्रवादासारखे आक्रमक व विकत 
रूप तर कधीच धारण करीत नाही. उलट रश्चियाचा 
राष्ट्र म्हणून तो. गौरव करतो ते रशियत्स विदव- 
बंधुत्वाचा भावी काळात प्रसार. करू झकतील य़ा 
आश्षेपोटी. 
दस्तंएंवस्कीच्या राष्ट्रवादी भावनेंला त्याने जी 
सक्तीची सहा वर्षे लष्करी सेवा केली होती त्याची 
जोड होती. त्याने झारची म्हणजे पर्यायाने -देशा- 
चौचं सैंवा केली. होती. जखमा बर्‍या झाल्या.तरी 
जखमांचे वण. मांगे. राहतात तसा हा राष्ट्रवाद 
मांगे राहिला-होता. जखमा. अश्यासाठी की लष्करी 
सैवा आणि तीही अगदी खालच्या पदावर आणि 
तीही रक्षियातील संबेरियासारख्या भागात म्ह्णजे 
फारच दुस्सह आणि दारुण अवस्था होती. तो एक 
उघड्यावरंचाच तुरुंग होता झालें. राष्ट्रवाद हा 
व्यासपीठावरील वक्‍्त्यास नेहमीच उपयोगी पडतं 
असतो; वाणीचे तेज तो वाढवीत असतो. संन्या- 
तील खालच्या थरातील सैनिकांच्या भावना वेग- 
ळ्याच असतात- 
ही पार्श्वभूमी असल्यामुळे दस्तएवस्कीने राष्ट्रवाद 
हा विशवबंधुत्वापेक्षा कमी महत्त्वाचा मानला आहे 
विश्वबंधुत्वाची भावना स्थिश्‍चॅनिटीला स्वभावत:च 
जास्त जवळची आहे, कारण स्त्रिचन धर्म आंतर" 
राष्ट्रीय धर्म आहे हे तो ओळखून आहे. राष्ट्रवाद 
बर्‍याच अंशी नाकारल्याशिवाय तुम्ही स्त्रिस्ताजवळ 
मनाने पोहोचू शकत नाही हे त्याला जाणवलेले 
आहे. तर्कबुदधीन 
समाजवादाला दॅस्तएवस्की विचाराने, तकु 
सामोरा गेला त्यामुळे तो त्याची बांधिलकी होऊच 


अनुक्रमणिका 


ड्र 


शकला नाही. राष्ट्रवादाला सामोरे जायला लावले 
'ते परिस्थितीने. परिणामतः राष्ट्रवाद ' ही त्याची 
खास निष्ठा ठरली .नाही. नव्या करारातील 
हश्त्रिस्ताला तो संस्काराने, बुद्धीने, . अंत:करणाने, 
परिस्थितीने, सामोरा गेला म्हणून तो त्याची 
* बांधिलकी ' ठरला. दस्तएवस्कीचें. संपुर्ण व्यक्ति- 
तत्त्व त्याच्याशी अनेक. धाग्यांनी गुंफले गेले. 

_ दुसऱ्या अलेक्झांडर झारच्या कारकीर्दीत राष्ट्र 
आणि स्त्रिस्त या निष्ठा गौरविणारा दस्तएवस्की 
जणू रशिंयाचा दरबारी. प्रेषितच ठरला. झार- 
शाहीच्या त्या पडत्या, ढासळत्या काळात त्याची 
उमरावांच्या उच्च भ्रू वर्तुळात. ऊठबस होऊ लागली. 
कौंटेस टॉल्स्टॉय, पोबोदोनोत्झेव अशांसारंख्या थोरा- 
मोठ्यांकडे त्याचे आगतस्वागत होऊ लागले. अर्ध- 
मेल्या झालेल्या आणि कोसळत्या राजेक्षाहील्रा त्याचा 
“ रश्ियावाद 'आणि झारग्रेम हे नैतिक पाठिंध्या- 
प्रमाणेच वाटले असंणार यात शंकांच नाही. सरकारी 
मानमरातबांचांही शिडकावा त्यांच्यावर उतारवयात 
झालेला दिसतो एकीकडे आर्थिक मंदी, युद्धाचा 
त! गरीब जनतेची अत्यंत . हलाखीची, . दारुण 
स्था, क्रांतिकारकांना मिळू लागलेला वाढता 
प्रती: आणि दुसरीकडे. ' दस्तएवस्कीची - शिंगेस 
पोहोचलेली युरोपीव कोली या दोहोत तत्कालीन 
प्रतिगामी झारश्ाही तरी दुसरे काय केरू शकणार 
होतो ? 'दस्तएवस्की, टॉल्‌स्टॉयंसारखे बलदंड 
साहित्यिक राजी राखणे तिच्या हिताचे होते. शतक 
बदलले, मॉणसे बदलली तरी हेच चित्र आजही 
आपणासं दिसूं शकते. 

अर्थात दस्तएवस्कीची मूलभूत बांधिलकी म्ह्णजे 
त्याची. माणसाशी असलेली प्रक्‍्की निष्ठा-तो. अखेर- 
'पर्यंत शाबूत राखू. शकला हे सर्वांत. महत्त्वाचे होय. 
* 12000९0 १ट९०टत फाट १७०८ ०001018 
पढ लान --१० णा अंगट्टाढ.पाटााट 
स्पाड्या काते घाा'5 0९809. ” हे सुप्रसिद्ध 
रशियन अस्तित्ववादी तत्त्वज्ञ बार्द्याएव्ह याचे उद्गार 
अक्षरश: खरे आहेत..आज आपण , वस्तएवस्कीला 
मानतो आणि काही जण तर त्याचे स्तोम 'माज- 
त्रितात्ता, क्सिल्यासांरखे; इतरांना वाटतात ते .याच- 
*मुळे;होये', 


भथभारस 


-आणि या प्रेरणेतूनच पुढे 


फेब्रवारी, १९८५ 


दस्तएवस्कीला. ही माणसाशी बांधिंलकी अगंदी 
तरुण वयातच सापडली. एंजिनि्भरगचा अभ्यास 
तो करीत होता, तरी त्याचे कथा, कादंबर्‍या, नाटके 
यांचे वाचन जोरात - चाळू होते. पुष्कीन आणि 
शिलर यांनी तो भारावून गेला होता. किल्ले बांधणे, 
इमांरती उभारणे हे तर त्याचे कामच नव्हते. त्याचे 
कार्ये ' माणसाचा आंशि जीवनाचा अर्थ शोधणे आहे 
असे त्याला जाणवू लागले होते. त्यामुळेच उत्तमोत्तम 
साहित्यकृती वाचण्यातूनच त्याला खरी मनःशांती 
ओणि' आत्मविश्‍वास मिळत होता. स्वतःच्या 
भावाला -मिखाईलला- लिहिलेल्या विद्याथिदशेतील 
एका पत्रात तो म््हणतो,- “ माणूस हे एक रहस्य, 
गूढ आहे. त्याचा भेद हा केलाच पाहिजे. या काम- 
गिरीसाठी जर तुम्ही तुमचे जीवन खर्ची टाकले तर 
ते वाया गेले असे म्हणू नका. मी या रहस्याला 
वाहून घेतोय कारण मला माणूस व्हायचे आहे.” 
(यारमोलिन्स्कीकृत चरित्र, पृ. २८) 

हे शब्द अतिशय महत्त्वाचे आहेत; कारण या 
शब्दांमुळे हे सिद्ध होते की, माणसाचे गूढ उकलणे, 
यासाठी जीवन खर्चे टाकणे, -सारे आयुष्य जुंपणे 
आवड्यक - आहे ही दस्तएवस्कीची कल्पना होती. 
नुसते माणसात रस .असणे वेगळे. तो विविध प्रकारे 
आणि:बव्हंशी सर्वांनाच असतो. पण त्यासाठी जीवन 
खर्चे टाकण्याची भाषा करणे आणि त्याप्रमाणे 
हलाखीची परिस्थिती सोसूनदेखील ते .टाकणे 
वेगळे. ही माणसाशी बांधिळकी असणे हेच होय. 
माणूस मूलत: बिघडलेला आहे, दुष्प्रवृत्त आहे आणि 
त्याला सुधारला पाहिजे यासाठी जीवनभर काही 
कार्ये करणे होदेखील माणसादी बांधिलकीच आहे. 
पण ती.नैतिक आहे त्र दस्तएवस्कीची बांधिलकी 
ज्ञानमार्गी आहे, सर्जनशील आहे, एवढाच फरक. , 

विद्याथिदश्षेपासून ही बांधिलकी नसती तर तो 
गोल्यादकीनसारखी मानसशास्त्रीय दृष्ट्या गुंता- 
गुंतीची व्यक्तिरेखा निर्माणच करू दाकला नसता. 
ही गुंतणूक, ही व्यग्रता या दिशेनेच पुढे सरकली 
असती तर दस्तएवस्की मानसिक दृष्ट्या भवघड 
व्यक्तिमत्त्वात रमला, तो रमला असताच. पण 
तुरुंगात. जावे लागल्याने दस्तएवस्कीला गुन्हेगार 
माणसांच्या अंतरंगाचा वेघ घेण्याची प्रेरणा मिळाली. 
रास्कोलनिकोफ, स्तावरो- 


दृस्तएवस्कीच्या बांधिलकीचे स्वरूप 


जिन, स्मेर््याकोफ यांसारख्या एकापेक्षा. एक अवि- 
स्मरणीय व्यक्तिरेखा निर्माण झाल्या. संन्यातील 
सहा वर्षांची नोकरीही त्याची ही मूळ निष्ठा, 
सुरुवातीची बांधिलकी बळकट करण्यास उपयुक्‍त 
ठरली. * मोस्ट अनफॉर्च्यूनेट इव्हेंट ' सारखी कथा 
किंवा जनरल येपान्चिन किंवा इवोल्जिनसारख्या 
व्यक्तिरेखा तो त्यामुळेच निमू शकला. . 

दस्तएवस्कीचा निकटवर्ती स्नेही स्त्राखोब हा एके 
ठिकाणी म्हणतो,-“ त्याचे सारे लक्ष लोकांवर केंद्रित 
झालेले होते. त्याचे सारे प्रयत्न त्यांची जडणघडण 
आणि स्वभाव समजून घेण्यासाठी चालत. लोक, 
त्यांची मनोवृत्ती, जगण्याची तर्‍हा, भावना, विचार 
हे त्याचे एकमेव लक्ष्य होते.” माणसाचे मूल्यमापन 
करणे, तो बरा आहे का वाईट आहे हे ठरविंणे 
आणि त्यातच आनंद मानणे ह्यात दस्तएवस्कीला 
फारसा रस नव्हता. तुरुंगात डांबल्या गेलेल्या तथा- 
कथित. गुन्हेगारांतही अतिशय अस्सल आणि गुण- 
वान माणसे असू शकतात हे त्याने प्रत्यक्ष अनुभवले 
होते. माणसाला समजावून घेणे त्याच्या मनाच्या, 
व्यक्तिमत्त्वाच्या थरांची उलगड करणे आणि माण- 
साच्या अंतरंगातील गुंतागुंतीचे चित्रण करणे ही 
त्याच्या बांधिलकीची दिझ्ा होती. 

“ सामान्य माणूस ! आहे त्या अनेक विसंग- 
तींच्या स्वर्पात दस्तएवस्की स्वीकारतो. ही एक 
धैर्याची गोष्ट होय. दुष्ट-सत्मवृत्त, शूर-भेकड, 
नीच-उदात्त, त्यागी-भोगी अह्या उलट सुलट 
प्रकारची माणसे तो परस्परविरुद्ध प्रवृत्तींच्या अक्या 
झंझावातात सापडलेली पाहतो आणि रंगवतो. 
माणसांविषयी काही अंतिम निर्णय काढणे मुश्‍कील. 
ठरावीक रूढ कल्पनांत तर माणसाचे बिनभरवक्षाचे, 
अथांग माणसपण बसणेच कठीण, ' जुगारी ' कादं- 
बरीत तिचा नायक अलेक्सीस हा एके ठिकाणी 
स्वत:विषयी जे म्हणतो, ते उद्गार दस्तएवस्कीची 
माणसाविषयीची आणि मानवी जीवनाविषयीची 
एकंदर दृष्टी काय होती यावर सुंदर प्रकाश टाक- 
तात. अलेक्सीस म्हणतो,- “ लोक काय म्हणतात 
याची मला अजिबात 'पर्वा नाही. मी तर माझ्या 
हातानेच सगळे ओढवून घेतले आहे. माझे वागणे 
ठरावीक निकषांवर तपासून बघण्याचा प सयडट 
निरथेक आहे. प्रतिष्ठितपणाच्या निकषांवर तर 


४३ 


त्याचा विचारच करता येणार नाही. ख्ढ नैतिक 
मूल्यांच्या आधारे . त्यांची छाननी. करण्याएवढा 
हास्यास्पद प्रकार दुसरा नसेल. ” मौज म्हणजे हे 
उद्‌गार दस्तएवस्कीच्या स्वतःच्या चरित्राविषयी- 
देखील अर्थपुर्ण ठरतात. 

अश्या सामान्य माणसाविषयीदेखील दस्तएव- 
स्कीच्या मनात एक प्रकारचा विश्‍वास दाटून होता. 
त्याच्या बालपणीची एक कथा आहे. चेरमाशून्या 
या त्यांच्या गावी दस्तएवस्की कुटुंबाचे एक घर व 
थोडीशी झेंती होती. घराच्या पिछाडीलाच मोठे 
जंगल होते. जंगलात लांडगे फिरत असत. आणि 
मुले तरीही त्याच्या बाजूला खेळायला म्हणून जात 
असत. लहानंगा' फ्योदोर खेळायला गेला अस- 
ताना, एंकदा वांट चुकला. त्याचं वेळी त्याला 
एक लांडगा दिसला. छोट्या फ्योदोरची भीतीने 
पार गाळण उडाली. रस्ता चुकलेला आणि त्यात 
उभा समोर हिसत लांडगा. तो इतका भेदरला की, 
त्याच्या तोंडातून किकाळींही फुटेना. एवढ्यात कमं- 
धमेसंयोगाने दस्तएवस्की कुटुंबाचा एक वृद्ध शेतकरी 
तेथे आला. छोटा फ्योदोर धावत धावत गेला आणि 
त्या म्हाताऱ्याला बिलगला. भीतीने तो थरथरत 
होता. म्हाताऱ्या शेतकऱ्याने त्याला प्राथंना म्हणा- 
यला सांगितले. तीही त्याला म्हणता येईना. अखेरीस 
त्या विश्वासू शेतकऱ्यानेच प्रार्थना म्हटली आणि 
दस्तएवस्की झ्ांत झाला. लांडगा केव्हाच पसार 
झाला होता. कू 

ही कथा प्रतिकात्म . ठरते. दस्तएवस्कीला 
जीवनातील दुष्टतेचे-ईव्हिलचे- दर्शन घडते आणि 
घाबरलेला दस्तएवस्की शेतकऱ्याच्या खूपातींलं 
श्परिश्‍चन माणसाला बिलगतो. तो स्वतः निश्‍चयीं 
स्त्रिश्‍चन होऊ छज्लंकला नाही तरी सामान्य माणसा- 
वरील विदवासच त्यांला प्रीर देतों, शांत करते 
असा या प्रतिकात्म कथेचा अंथ आपंण लावू शकतो. 

दस्तएवस्कीच्या मूलभूत बांधिंलकीवर पडलेली 
ट्प्रिश्‍चंन छाया, स्त्रिश्‍चंन नसलेल्या त्याच्या वाच- 
कांच्या थोडीफार आड येऊ शकते हे आपण त्याच्या 
! क्राइम ऑण्ड पंनिशभेण्ट' आणि * ब्रदर्स कारा- 
माझोफ ' या दोन सवेश्रेष्ठ कादंबर्‍यांवंरून म्हणू 
झकतो. परंतु हेही ल॑क्षात ठेवले पाहिजे की, त्याच्या 
निम्म्याहून अधिक साहित्यकृती अक्षा आहेत की, 


अनुक्रमणिका 


४४2 


त्यांचा ख्रिश्‍चन बांधिलकीशी अगदी प्रत्यक्ष असा 
संबंध नाही आणि या कथा, कादंबऱ्याही तोला- 
मोलाच्या आहेत. ' दि इटनंल हजूवंड ' किवा 
: जुगारी ' या सहज उदाहरणादाखल म्हणून देता 
येतील. 

माणसाशी असलेल्या या वांधिलकींचा प्रत्यक्ष 

अन्वयारथेक परिणाम म्हणून दस्तएवस्को, 'त्रमिष्ट, 
वेडे, नडल्यापिडलेल्या स्त्रिया, वेश्या, गुन्हेगार 
प्रवृत्तीची माणसे, व्यसनी, जुगारी, मध्यम वर्गातील 
असहाय दुददेंवी माणसे यांच्याशी जाणूनवुजून जिव्हा- 
ळ्याचे संबंध ठेवीत असे. तो स्वतः: वरच्या वर्गा- 
तीळ वा जातीतोल नव्हताच; परंतु जनसामान्यांशी 
मंत्री ठेवणे त्याच्या हादिक सदिच्छांचा स्वाभाविक 
भाग असे. उच्चभ्रू, खानदानी आणि बड्या मंडळी- 
मध्ये तो क्वचित जाई, नाही असे नाही; परंतु तेथे 
रमत नसे. त्याच्या अनेक स्नेह्यासोबत्यांनी हे नमूद 
करून ठेवलेले आहे. सामान्य माणसांच्या आनंदाने 
तो आनंदी होई आणि त्यांच्याच दुःखाने तो दु:खित 
होई. | न 

तुरुंग काय, झारक्षाहीने बांधलेला असो कौ 
कम्युनिस्टांनी उभारलेला असो, की नात्झी जर्मनांनी 
तयार केलेला असो; त्या तुरुंगात शिरणाऱ्या आणि 
तेथे देहदंड सोसणाऱ्या केद्याला त्यामुळे फार मोठा 
फरक पडत नसतो. दस्तएवस्की हा अनुभवाने आणि 
मनाने कैद भोगणारा कंदी होता. राजवट ब्रिटि- 
शांची असली काय आणि काँग्रेसची असली काय 
तळागाळातला माणूस भरडलाच जात असतो. दस्त- 
एवस्की मनाने या तळागाळातल्या माणसाशी एकरूप 
पावत होता. मनाने त्याच्याबरोबरच होता. मोठ- 
मोठ्या ऐतिहासिक्र विभूतींमधील तेजास्वितेपेक्षा 
त्याला सामान्य, सोसणाऱ्या माणसामधील ठिणगी 
शतपटीने मोलाची वाटत असे. आयविन स्टोन या 
अमेरिकन कादंबरीकाराने मायकेल एंजेलो, लिंकन, 
डावित अद्या इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तींच्या जीवनावर 
कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. दस्तएवस्की नेमके उलट 
करतो. सामान्य माणसांतील असामान्यत्व तो 
चित्रित करतो. त्यांच्यातील थोरवीकडे तो आपले 
लक्ष वेधतो. षे 

या बांधिलकीचे एक वैशिष्टयय आहे. देव आणि 
स्त्रिस्त ह्यांच्यासाठी माणूस नसून माणसासाठी ते 


नवभारत 


फेब्रवारी, १९८५ 


आहेत-अक्या प्रकारची जाणीव तिच्यात आहे. ' जर 
देव नसेल तर मी कॅप्टन तरी कसा असणार ' असे 
लेव्यातकीन तरं झाला असताना म्हणतो. हे उद्‌गार 
सूचक आहेत. त्यात मोठा अर्थ भरलेला आहे. देव 
अस्तित्वात नसेल, परंतु नसून चालणार नाही; 
माणसाचे जीवन खऱ्याखुऱ्या अर्थाने निर्भय, स्वतंत्र 
आणि समाधानी व्हांयचे असेल तर देवाचे असणे ही 
गरज आहे असा असहाय पण अपरिहार्य सुर दस्त- 
एवस्कीत वारंवार उमटतो. त्याला अंतिम मोलाचा 
वाटतो तो माणूस, आणि सुरुवातीस मोलाचा 
वाटतो तो माणूसच. दस्तएवस्कीत देव हा मध्ये 
कोठेतरी येतो आणि तोही श्रद्धावान माणसांच्याच 
रूपाने; प्रत्यक्ष नव्हे. 

माणसांमध्ये व्यग्न असल्याने, दस्तएवस्कीत अनेक 
प्रकारची, अनेक स्वभावांची माणसे विविध नमु- 
न्यांची आणि उदाहरणादाखल म्हणून येत नाहीत; 
तर अस्तित्व, मानवी सभस्या, घडणारे प्रसंग यांनां 
जन्म देगारी म्हणून आणि त्यांच्यामुळेच सोसावे 
लागणारी म्हणून अपरिहायंपणे येतात. चॉसरच्या 
कॅटरबरी-यात्रेत विविध प्रवासी जसे एकत्र येतात 
तसे नाहीत. त्यांचे एकत्र असणे एकमेकांवर सतत 
आणि गुंतागुंतीचा परिणाम करीत राहते. येथे 
माणूस हा साधन म्हणून नसतो, तर साध्य म्हणून 
येतो. साध्य-साधनविवरेक त्यांच्यापुढे लंगडा ठरतो, 
कोलमडून पडतो. त्यामुळे लहानसहान व्यक्‍्ति- 
रेखासुद्धा जिवंत आणि रसरश्ीतं ठरतात आणि 
लहानसहान प्रसंग स्फोटक ठरतात. प्रत्येकाचे ' तेथे 
असणे “ अर्थपुर्ण ठरते. 

जीवनापेक्षादेखील दस्तएवस्कीला मानवी जीव- 
नाची कदर होती आणि मानवी जीवनापेक्षाही 
माणसाची कदर जास्त होती हे खरे. याचा अर्थ 
कळ त्याला केवळ प्रेम वाटत होते, असे 
नव्हे. माणसाविषयी त्याला तिरस्कार आणि इष- 
देखील वाटत होता. हे प्रेमद्वेषाचे संमिश्र नाते होते. 
एखाद्या प्रेयसीला प्रियकराविषयी मत्सर व क्वेष 
वाटतो, परंतु तरीही ती त्याच्यावर अपरिहार्यपणे 
प्रमच करीत राहते त्याप्रमाणे दस्तएवस्कीचे आहे. 
वितळणारा, विघटित होणारा, चुकणारा माणूस 
दस्तएवस्कोत परमोच्च (50116) बनल्या- 
सारखा होतो. व्डस्व्थमध्ये जसा ' निसर्ग ' 


दस्तएवस्कीच्या बांधिलकीचे स्वरूप 


तुकारामात जसा ' विठ्ठल ' तसा दस्तएवस्कीत 
“माणूस ' केंद्र ठरतो, एक श्रद्धाच ठरतो. 

ख्मिश्‍चॅनिटीचा डोग्मा श्रद्धा, आश्या आणि प्रेम 
हा; आणि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हा फ्रेंच 
क्रांतीचा डोग्मा- दोन्हीही दस्तएवस्कौसमोर होते. 
त्याच्यावर दोन्हींचे संस्कार झाले आणि दोन्हीही 
त्याने त्याच्यापरीने मानले. परंतु त्याचा ' माणूस ' 
त्यांच्यासमोर ल्हान होत नाही कौ, त्यांच्याकडे 
वाटचाल करतोय असे दिसत नाही. त्यांच्या वेदीवर 
प्राणापंण करणे किंवा बळी जाणे तर दूरच. ही मूल्ये 
आणि त्याची माणसे एकमेकांशी झगडत राहतात. 
एकमेकांचे होण्याचा प्रयत्त करतात. 

“ माणूस ' हा शब्दच दस्तएवस्कीच्या संदर्भात 
अर्थांची वलये आणि तेजाची झळाळी घेऊन उठतो. 
युरोपीय वाड्‌मयातदेखील युरिपिडीस किंवा शेक्स- 
पीयरसारखे तुरळक अपवाद सोडले तर माणूस 
या शब्दावर दस्तएवस्कीएवढा हक्‍क कोणाचा आहे ? 
एग७ पत) खी शातता चात उ शादी असे 
अलेक्झांडर पोप रास्तपणे म्हणतो. परंतु माणूस 
नावाच्या झंझावाताला दस्तएवल्की व्यासाप्रमाणेच 
सामोरा जातो. 

देव, राजा, महापुरुष यांच्यावरील विश्‍वास 
परिस्थितीमुळे ढासळून तो सामान्य माणसावर 
केंद्रित होतो आहे याची बिथरवून टाकणारी चाहूल 
दस्तएवस्कीत लागते. दस्तएवस्कीच नव्हे तर आप- 
णही माणसाच्या तावडीत सापडतो आहोत असे 


४५ 


वाटू लागते. उत्स्फूतपणे स्वीकारलेल्या बांधिलकीचे 
रूपांतर एका चक्री वादळात होते. 


ज्या माणसाला दस्तएवस्कीने मोठे केले आहे 
तोच माणूस दस्तएवस्कोला मोठेपणा प्राप्त करून 
देतो. 

फ्योदोरोविच कारामाझोफ उतार वयातदेखील 
स्वतःची द्रव्यलाल्सा आणि कामवासना आवरू 
शकत नाही. मित्त्या कारामाझोफ वडिलांच्या 
खुनाचे विचार मनात वागवतो आणि ग्रूशेंकाच्या 
प्रेमाने संपुण बेभान होतो. इव्हान दृष्ट व्यक्तीचा 
खून करणे कसे न्याय्य ठरते याचे तत्त्वज्ञान मांडतो. 
स्मेर्चचयाखोफ सुप्त अन्यायभावनेपोटी प्रत्यक्ष खून 
करतो, आणि पुढे आत्महत्याही करतो आल्योद्या 
इव्हानला प्रेमस्वरूप ईश्‍वराची आठवण करून देतो 
आणि मित्त्याच्या ' पुनरुत्थाना' ची काळजी वाहतो. 


परंतु लिट्ल्‌ इल्युद्याच्या दफनप्रसंगी जमलेली 
मुले ? ती विलक्षण कोल्या ? ते आयुष्यभर एक- 
मेकांशी खेळीमेळीने बंधुभावाने वागण्याची शपथ 
वाहतात आणि कारामाझोफ कुटुंबाचाच 
त्रिवार जयजयकार करतात. आल्योश्याच्या खू्पाने 
सार्‍या गुणदोषांसकट कारामाझोफ कुटुंबालाच 
आनंदाने स्वीकारतात. माणसालाच स्वीकारतात 
आणि माणुसकीचेच व्रत घेतात. 


या जयजयकारात सहभागी व्हायचे की नाही हा 
प्रश्‍नही खरे म्हणजे उरलेला नाही 


कुतज्ञ अभिनंदन ! 


तकेतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ह्यांनी २७ जानेवारी १९८५ रोजी वयाच्या ८५ व्या वर्षात 
पदार्पण केले. 

ह्या दीर्ध आणि व्यासंगाला वाहिलेल्या आयुष्यात त्यांनी महाराष्ट्राला आणि भारताला जे 
संपन्न आणि विविधांगी विचारधन दिले ते केवळ अतुलूनीय आहे. 

त्यांचे गुरू ब्र. केवलानंद सरस्वती ह्यांनी ज्या प्रेरणेने प्राज्पाठशाळा मंडळाची स्थापना केली 
ती तकंतीर्थांच्या ज्ञानसाधनेच्या आणि सामाजिक कतृत्वाच्या रूपाने साकार आणि सफळ झाली. 
साचून राहिलेल्या आणि क्षीण झालेल्या हिंदू परंपरेला गतिमान आणि जोमदार करण्याची, आधुनिक 
ज्ञान आणि सावंत्रिक मानवी मूल्ये ह्यांच्या आधारे तिची चिकित्सा करून तिच्यात जे गताथ होते 
त्याचा त्याग करण्याची आणि जे चैतन्यश्ील आणि चिरंतन होते त्याला. अनुसरूत्त सामाजिक पुनरंचना 
करण्याची ही प्रेरणा होती. ह्यामुळे परंपरेच्या कुंपणात बंदिस्त होऊन पडलेला हिंदू समाज मुक्‍त 
होणार होता, स्वत:चे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य न गमावता नव्याने घडत असलेल्या भारतीय समाजात 
आणि व्यापक मानवी समाजात विलीन होणार होता. एक स्वायत्त कर्ता समाज म्हणून इतर समाजांशी, 


बरोबरीच्या नात्याने, सांस्कृतिक देवाणघेवाण करू शकणार होता; आपल्या परिष्कृत आणि पृथगात्म 
संस्कृतीचे मानवी संस्कृतीला योगदान करू शकणार होता. 


.3 
क 
डू 
भक 
क 
4 
१4 
0: 
रू 
ज्र 
९ 
र 
बद 
> 
क 


१६४५४2 $५ 32 १& 


रविवार दि. २० जानेवारी १९८५ रोजी वाई येथे 
तकेतीथे श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचा श्री 


* पु. ल. देशपांडे सत्कार करताना 


क्रतक्ष अभिनंदून ! वी 


ह्यासाठी जीवन ज्ञानसांधनेला वाहिलेले असणे आवश्यक होते आणि ज्ञान सामाजिक पुनरंचने- 
साठी कामी लावणे आंवश्यक होते. 

तकेतीर्थांनी प्राज्ञपाठशाळेत पारंपरिक भारतीय शास्त्रांचे केलेले व्यापक आणि सखोल अध्य- 
यन, इंग्रजी शिकून पाइचात्त्य तत्त्वज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे ह्यांचा त्यांनी केलेला व्यासंग, 
प्रथम स्वामी केवलानंद सरस्वती यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नंतर स्वतंत्रपणे सनातनी धर्मशास्त्रज्ञा- 
बरोवर धर्मपरिवर्तनाचे समर्थन करण्यासाठी त्यांनी केलेले शास्त्राथं, महात्माजींच्या अस्पृर्यताविरोधी 
आंदोलनातील गांधीजींचे धर्मशास्त्राविषयाचे प्रमुख'सल्ळागार ही त्यांची भूमिका, हिंदू धर्म परिवतेन- 
शील होता ह्या ऐतिहासिक सिद्धान्ताच्या समर्थनासाठी त्यांनी केलेली धर्मकोशाची रचना, स्वातंत्र्य- 
लढ्यातील त्यांचा सक्रिय सहभाग, पूर्वास्पृ्य धरून सर्वांना खुले असणाऱ्या स्वरूपात प्राचीन सोमनाथ 
मंदिराचा त्यांच्या अध्वर्यतेखाली झालेला जीर्णोद्धार, जोतिबा फुले ह्यांच्या विचाराचे त्यांनी केलेले 
पुनरुज्जीवन, साहित्य संस्कृती मंडळांचे अध्यक्ष म्हणून मराठीला आधुनिक ज्ञानाचे माध्यम हे स्वरूप 
मिळवून देण्यासाठी त्यांनी योजिलेले कार्यक्रम, विशेषतः त्यांचा मराठी विशवकोल्याचा प्रकल्प हे त्यांना 
प्राज्ञपाठलयाळा मंडळाकडून लाभलेल्या आणि त्यांनी जोपासलेल्या प्रेरणेचे आविष्कार असून तिच्या 
परिपूर्तीची रूपे आहेत. भारतीय राष्ट्रवादापासून माक्संवादाप्यंत आणि नंतर मानवेंद्र रॉब ह्यांच्या 
सोबतीने नवमानवतावादापर्यंत त्यांनी केलेल्या वैचारिक प्रवासामागेही हीच उत्कट आणि सदेव टव- 
टवीत असलेली प्रेरणा आहे. ी 

त्यांच्या असाधारण बौद्धिक प्रतिभेमुळे हे अनेकांगी, कार्य त्यांना साधता आले. संकल्पनांचा 
नेमका आशय आणि अभिप्राय स्पष्ट करण्यासाठी आवश्यक असलेला ताकिक काटेकोरपणा हे जसे ह्या 
प्रतिभेचे वैशिष्ट्य आहे, त्याचप्रमाणे त्यांच्या अंतरंगात श्षिरण्यासाठी आणि मानवी संवेदनेला आणि 
आचारांना त्या नेमके कोणते वळण देतात ते हेरण्यासाठी आवश्यक असलेली रसिक कल्पनाशक्ती हे 
तिचे दुसरे वैलिष्दय आहे. 

त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने झालेल्या एका सत्कारप्रसंगी त्यांनी असे उद्गार काढले की, 
* मी यापुढे कोणतेही संकल्प सोडणार नाही; पण ज्या मार्गाने मी घडत आलो त्याच मार्गाने माझी 
पावले पडत राहतील, ' जी साधकाची साध्ये असतात ती सिद्धाची लक्षणे असतात. आज त्यांचा मार्ग 
त्यांना भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या, विदोषतः त्यातील आध्यात्मिक-नैतिक आशयाच्या चिकित्सक परि- 
शीलनाकडे नेतो आहे. वैज्ञानिक पद्धती आणि भौतिक विज्ञाने, व्यक्तिवाद, वैज्ञानिक तंत्रांवर आधार- 
लेले, अमर्यादपणे वाढत जाणारे उत्पादन ह्यांच्यावर उभारलेल्या : आधुनिक ' जीवनसरणीच्या मर्यादा 
आज स्पष्ट झाल्या आहेत. आणि तिच्यातील खोळ दोषांवरील तोडगा आपल्याकडे आहे असे मान- 
णाऱ्या मार्क्संवादातील उणिवा आणि विकृती ह्याही स्पष्ट झाल्या आहेत. युरोपचे जगावरील आथिक 
व सास्कृतिक प्रभुत्व ओसरण्याला प्रारंभ झाला असताना युरोपीय विचारवंत पाइचात्त्येतर संस्कृतींकडे 
हेत. ह्या घडीला भारतीय तत्त्वज्ञानाचा मानवी जीवनाच्या मध्य- 


आदराने व आझोने पाहू लागले अ मार 
वर्ती प्रश्‍नांच्या संदर्भात सम्यक अर्थ लावण्याच्या प्रयत्नाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहें 


आणि हे काम तकतीर्थांएवढ्या अधिकारी बाणीने करणारी दुसरी व्यक्ती आज सापडणे कठीण आहे. 


मे. पुं. रेगे 


धर्मकोश हीरकमहोत्सव 


ना. बा. मराठे 


धर्मकोश या आन्तर्राष्ट्रीय कीती मिळालेल्या 
प्रकल्पाला सुरवात होऊन १९८५ मध्ये साठ वर्षे 
पुरी होत आहेत. त्या निमित्ताने प्रकल्पाचे मूळ 
संयोजक ब्रह्मर्षी केवलानंदसरस्वती ( पूर्वाश्रमीचे 
पं. नारायणक्ास्त्री मराठे ) ह्यांच्या पुण्यतिथीच्या 
दिवशी ( फाल्गुन शुद्ध सप्तमी, फेब्रुवारी २७, 
१९८५ ) धर्मकोशाच्या हीरक महोत्सवास प्रारंभ 
होत आहे. 

आतापावेतो धर्मकोश्याचे तीन खंड १३ भागांत 
प्रकाशित झाले असून संस्कारकाण्डाच्या चौथ्या 
खंडाचे ४ भाग आतापर्यंत प्रसिद्ध झाले आहेत. 
५ वा भाग प्रकाशनाच्या मार्गावर आहे. 
धर्मकोशाचे जागतिक महत्त्व 

संस्कृत भाषेला आणि त्यातील वाडूमयाला 
गेल्या दोन शतकांत ( इ. स. १७८४-१९८४ ) 
जागतिक महत्त्व येऊ लागल्याने धमकोश्ाला आंत- 
राष्ट्रीय मान्यता मिळू लागली आहे. याचे महत्त्वाचे 
कारण म्हणजे त्यात संकलन केल्या गेलेच्या, 
हिंदूंच्या धमंग्रंथांची वचने. प्राचीन भारतीय 
कायदा, प्राचीन भारतीय राजनीती, प्राचीन भार- 
तीय तत्त्वज्ञान आणि हिंदू धर्मशास्त्रात सांगित- 
लेले संस्कार या चार विषयान्तगंत उपलब्ध साऱ्या 
संस्कृत ग्रंथांचे ऐतिहासिक कालक्रम ठरवून सुमारे 
दोन-अडीचशे ग्रंथांतील वचनांचे विषयवार संकलन 
यांत केले आहे. 

सध्या जुने संस्कृत ग्रंथ सहसा उपलब्ध होत 
नाहीत; पण उपलब्ध असलेल्या ( मुद्रित व हस्त- 
लिखित ) ग्रंथांचा वापर करून हा जुन्या भारतीय 
वाडूमय़ात आलेल्या हिंद्समाजरचनेच्या 
याचा एक अभिनव ज्ञानकोशच आहे. 


एकोणिसाव्या शतकात शब्दकल्पद्रुम, वाचस्पत्यम 
सारख्या प्रकल्पांना आकार आला खरा; पण त्यांत 


वाडूम- 


फैक्ते * शब्द ' घटक मानून जुन्या वाडःमयातून त्या 
गव्दाशी संबंधित संस्कृत वाळ्मय एकत्रित संकलित 
केले गेले, पुणे येथील डेक्कन कॉलेजने चालविलेला 
* संस्कृत कोश ' हाही असाच ' शब्द ' घटक मानून 
इ. स. १९५० पासुन चाललेला प्रकल्प आहे. 


धर्मकोशकाये इ. सं. १९२५ पासून सुरू झाले 
आणि यातं ' शब्द! हा घटक न मानता 'विषय' हा 
घटक मानून तत्संवंधीची संस्कृत वांडूमयांतींल सांरी 
वचने संकलित केली आहेतं. उदाहरणार्थ : 'विवाह' 
या विषयाशी संबद्ध गृंह्यसुत्र, धर्मसूत्रे, मन्वादी 
स्मृती, मेधातिथी, अपरार्कादी भाष्यकार आणि 
नंतरचे धर्मसिंधूपर्यंतचे निबंधकार-- या सर्वाती 
लिहिलेल्या वाडूमयाचा अंतर्भाव यात एकाच 
प्रकरणात मिळतो. त्यामुळे धर्मकोश हा मूलभूत 
संदर्भग्रंथ म्हणून जगात मान्यता पावला आहे. 

या मान्यतेमुळेच संपूर्ण धर्मकोज्याचा इंग्रजी अनु- 
वाद करून देऊ अशी इच्छा पाइचात्त्य भारतीय- 
विद्यातज्ञांकडून व्यक्‍त करण्यात आली आहे. लौक- 
रच सार्‍या जगाला या भारतीय अमोल ज्ञानसंग्र- 
हाचा इंग्रजीतून अनुवाद उपल्ध होईल. विसाव्या 
शतकात तयार होत असलेल्या ' भारतीय विद्या ' 
विषयात हा एक अमोल ग्रंथ म्हणून उल्लेखिला 
जाईल यात शंका नाही. 

मुळात संस्कृत असल्याने सध्या तरी फक्त संस्कृत 
जाणणार्‍्यांपुरताच याचा वाचकवर्ग आहे असे दिसते. 
गेली ६० वर्षे हे कार्य अखंडपणे चांलू आहे. गेली 
५२ेवर्षे (इ. स. १९३३ पासुन ) १. तकेतीथ 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी हे या प्रकल्पाचे संपादन करीत 
आहेत. ' विश्वकोश ' या मराठी भाषेतून निघणार्‍या 
ज्ञानकोशाचे ते मुख्य संपादक आहेत. कोशकाये हे 
इंतर ग्रंथांप्रमाणे त्वरित फल देणारे कार्य नसते. 


त्याचा महिमा युगानुयगे चाढू राहतो. आचार्य 
५८. 


अनुक्रमणिका 


धर्सकोदा हीरकप्रहोर्सच 


वसुबंधूंनी प्राचीन काळी संकलित केलेल्या अभि- 
धम्मकोशाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आजतागायत 
कायम आहे. ज्ञानकोश्यकार केतकरांचे कार्य कुणाच्या 
लक्षात राहणार नाही? 

धमेकोशाचे अजून बरेच कायं बाकी आहे. वर्णा- 
श्रमधमंकाण्ड या पाचव्या खण्डाचे काम सध्या 
चालू असून त्याचेही चार-पाच भाग होतील एवढी 
सामग्री संकलित झाली आहे. यात ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य व शूद्र या चार वर्णांच्या धर्माची व ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास ह्या चार आश्रम- 
धर्मासंबंधीची संस्कृत वाड्मयात असलेली समग्र 
माहिती यावयाची आहे. ऐतिंहासिक पद्धतीने काल- 


४९ 


क्रम ठरवून विषयवार वचनांचे संकलन करण्याचे 
काम पूर्वीच्या चार खण्डांप्रमाणेच चालू आहे. ते पुर्व- 
नियोजित संकल्पनेनुसार योग्य काळी प्रेसिद्ध होईल. 

या कार्याला फार मोठे आाथिक साहाय्य लागते. 
फोडे फाउंडेशन, भारत सरकार व महाराष्ट्र राज्य 
सरकार या प्रकल्पाला आथिक साहाय्य देत आहेत. 
पण सध्या जीवनमानाचा रथ घोडदोड करीत भर- 
धाव चालत असल्याने कितीही दिलेली मदत अपुरीच 
राहते. 

या आन्तर्राष्ट्रीय कौर्तीच्या प्रकल्पाचे महत्त्व 
जाणून धनिकांनीही भरीव आथिक साहाय्य करावे 
असे या निमित्ताने आवाहन करावेसे वाटते. 


कल च ल 
अ कय... 
र क ष्टी र 


9) 
४४४० 


7०७५ १८०-३ फ्ट्व्यील्ा 


कन न... 


१९४४-१ 


९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत साहित्य अकादमी 
प्रथम क्रमांकाचे रु. पाच हजाराचे पारितोषिक प्राप्त झालेले पुस्तक 


(नवी दिल्ली ) चे 


क्षेदिक संस्कृतीचा किकाप्स 


ए, ६००] 


लखक- 


मंडळ, वा 
प्रकाशक : प्राज्ञषपाठशाळा र 


( सुधारून वाढबिठेली नबीन आवृत्ती) [किंमत २० रु. 


तकेतीथे लक्ष्मण्षास्त्री जोशी. 


हे ( जि० सातारा) 


अक्षरवेध 


गोदातटीचे केलासलेणे- (कै. नरहर कुरुंदकर स्मृतिग्रंथ) - मराठी साहित्य परिषद आंध्र 


प्रदेश, इसामिया बाजार, हैदराबाद- ५०० ०२७; 


नक्षत्रांचे देणे ' या कवितेत आरती प्रभू म्हण- 

तात- 
संपूर्ण. तरु की आहे नगण्य पणे 
सांगेल राख माझी गेल्यावरी जळूंन 

या कवितेची कुरुंदकरांच्या संदर्भात तीब्रतेनें 
आठवण होते. अचानक कुरुंदकर निघन पावले, पणं 
त्यांनी आपल्या मृत्यूनंतर ह्या मोळींच्याच ओआझ- 
याचा प्रत्यय दिला. केवळ मराठवाड्यात नाही 
तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या ओठावर ' कुरुंदकर ' हा 
शब्द सतत होता. क्षणात नाहीशा होणार्‍या दिव्य 
भासाप्रमाणे ही व्यक्‍ती नाहीशी झाली. असं म्हणा- 
बसं वाटतं को, मृत्यूतील या अचानकतेमुळे यक्षाच्या 
सर्वोच्च बिंदूवर, असताना. सर्वांना रुखरुख .लावून 
ते गेले. अनुभवाच्या स्मृती अधिक ठळक झाल्या. 
अश्याच काही स्मृतींना घेऊन तयार झालेला * गोदा- 
तटीचे क॑लासलेणे-। हा स्मृतिग्रंथ, प्रत्येकास दिस- 
लेले, जाणवलेले, अनुभवास आलेले असे कुरुंदकर 
या लेखांच्या स्वरूपात पुन्हा एकदा वाचकोंना शळ्द- 
ख्पाने दिसतात. या भूमिकेतुन पाहता या स्मृति- 
ग्रंथाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. साहित्यिक- 
समीक्षक कुरुंदकर आणि 'ह्या दोन्ही भूमिकांच्या 
पलीकडचे कुरुंदकर. .. लौकिक व अलौकिक अक्षा 
दोन्ही भूमिका साकार करणारे कुरुंदकर समोर 
येतात. सामान्यांत सामान्यांसारखे राहताना आपले 
असांमान्यत्व स्वयंभूपणे सिद्ध करणाऱ्या कुरुंदकरांचे 
असामान्यत्व ते गेल्यावर लक्षात आले. पानवाल्या- 
पासून ते मंत्र्यापयंत ' कुरुंदकर सरां'चा वावर होता. 
तरीही कोणत्याच भूमिकेत अयशस्वी न झालेला 
हा कलावंत तिसर्‍या अंकापूर्वीच पडद्याआड झाला. 
या स्मृतिग्रंथात पहिल्याच लेखात कुरुंदकर पिता व 
पुत्र यांच्या व्यक्तिरेखा. रेखाटल्या आहेत. पुत्रबुःख 


१९८३; पृ. ५७२; कि. १०० रुपये.) 


">>:<>><:>--५> 


पंचविंण्याचे असामान्य सामर्थ्य असणार्‍या ह्या 
पित्याचा पुत्रंही तेवढ्याच ताकदीचां. एका भावनिक 
आत्मीयतेतूनं ह्या लेखाचे. लिखाण झाले आहि. 
“ दुसर्‍याच्या हूदयांत,ज्याला स्थान आहे त्याच्या 
मृत्यूलाही सोहळ्याचे पावित्र्य येतें” हें लेखकांचे 
मतं रे आहिं. पित्याच्या मोठेपण्णांचा वॉरसॉ 
घेतलेल्या पुत्राच्या मोठ्या मनाची जडणघडण या 
लेखातून स्पष्ट होते. व्यक्‍तिगत जीवनातील घटनांची 
नोंद करीत असतानाच त्यांची सामाजिक प्रतिमा 
स्पष्ट झाली आहे. प्रौढ कुमारिकांचे शिक्षणवर्ग 
घेणे, सेवादलात बौद्धिक देणे, गणेश्-मंडळाची 
व्याख्याने ह्या उद्योगांचे सातत्याने अवलंबन आपल्या 
लहानशा गावात आल्यावरही त्यांच्याकडून होत 
असे. त्यांच्या वाणीची भूमिका ह्या लेखातून स्पष्ट 
होते 


* आनंदाचे आवरू ' मांडणारे कुरुंदकर म्हणून 
डॉ. सुरेंद्र बारलिंगे यांनी आपली व्यक्‍तीबद्दलची 
तात्त्विक भूमिका दुसर्‍या लेखात मांडली आहे. 
नवीन गोष्ट शिकण्याची आसक्ती असणारे कुरुंदकर, 
आगळ्यावेगळ्या गुरुकुलाचे दक्षन घडविणारे 

 कैरदकर, अखंड ज्ञानयज्ञ सुरू ठेवणारे कुरुंदकर, 
डोळे उघडे ठेऊन जगाचा अनुभव घेणारे कुरुंदकर, 
नानलालसा असणारे कुरुंदकर अज्ञा विविध भूमि- 
- काचा परामशं या लेखात घेतला गेला आहे. 
ऊैरदकरांची असामान्यता म. म. दत्तो वामन पोतदार 
यांनीही गौरविली होती- “ कुरुंदकर हा आपल्या 
अगच्या वेभवानेच गाजतो, गर्जतो आहे. मराठ- 
वाड्याचा अभिमानी, बुद्धिमान, विवेचक, समधथं, 
नाव काढलेला आणि पुढे काढील... ” 
श्री. अनंतराव भालेरावांच्या लेखातुन कुरुंदकर 
या - व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या राहणीबद्दल जे अनेक प्रश्‍न 


अनुक्रमणिका 


अक्षरवेघ 


समाजाला होते त्या प्रश्‍नांचा विचांर झाला आहे. 
भीडभाड, शिष्टाचार आणि मर्यादा या गोष्टी 
आपल्या. गावी नसलेले कुरुंदकर ते उभे करतात. 
वाड्मयीन जीवनात अस्खलित, मूलभूत तकंशुद्ध 
विवेचन करणाऱ्या कुरुंदकरांना जीवनात सुसुत्रता, 
रचना व. व्यवस्थ यांचे वावडे. रूढ चाकोरी उखड- 
ण्यात कुरुंदकरांना रस आहे असे अनुमान काढावे, 
तर अनेक बाबतीत जुन्या चाकोरीचे तें भक्‍त! “हा 
माणूस असामान्य बुद्धिमान खरा, पण तेवढाच 
आगाऊ आहे ' हे भालेरावांनी सांगितलेले भविष्य 
वेगळ्या संदर्भात कुरुंदकरांच्या बाबतीत सत्य आहे. 
रूढ जीवनात केवळ विलक्षण वाटावे असे हे व्यक्ति- 
मत्त्व होते. प्रांजळपणा, ध्येयासक्ती आणि दानत ही 
अस्सल होती. आत्मकेंद्रिततेपासुन अलिप्त राहिलेला 
हा माणूस अश्ला अनेकांगांनी श्री. अनंतराव भालेराव 
यांनी कुरुंदकरांचा करून दिलेला परिचय महत्त्वपुर्ण 
वाटतो. 

“ अर्ध्या वाटेवरचा एक प्रवास ' संपविणाऱ्या या 
व्यक्तीबद्दल डॉ. यू. म. पठाण यांनी एक समीकरण 
मांडले भाहे- नांदेड म्हणजे कुरुंदकर आणि कुरुंदकर 
म्हणजेच नांदेड. हे एक समीकरण असले, तरी 
मराठवाडा म्हणजे कुरुंदकर नि कुरुंदकर म्हणजेच 
मराठवाडा असेही एक समीकरण ख्ढ झाले होते. 
“गुरुजी ' शब्दाचा अर्थ कुरुंदकर एवढाच. कुरुंद- 
करांची व्याप्ती त्यांनी या लेखातून सांगितली आहे. 
ह्या समीकरणास वेगळा नि महत्त्वाचा संदर्भ आहे. 
* साहित्यापासून संगीतापर्यंत, महाभारतापासून 
भरताच्या नाटयश्ास्र्त्रापर्यंत, महात्माजींपासून 
आझाद-नेहलूपर्यंत, महाराष्ट्र साहित्यपरिषदेपासून 
मराठी साहित्य महामंडळापयंत अशी अमर्याद व्याप- 
कता ह्या माणसाच्या बुद्धिमत्तेची होती. लहानमोठ्या 
कोणत्याही ठिकाणी मनाची प्रगल्भता घेऊन ते 
जात. व्याख्याने देणे ही त्यांची वेगळी भूमिका 
होती. व्याख्यानाच्या ख्पाने ते अनेक ठिकाणी 
फिरत नि फिरता फिरता वाटेवरचे अनेक प्रवासी 
ह्या वाटसरूचे शिष्य बनत. लोकांना धक्कादायक 
वाटतील असे अनेक विचार वेळोवेळी कुरुंदकरांनी 
आपल्या व्याख्यानांतून मांडले. पण लोकांना 
काय वाटेल म्हणून विचार मांडायचे ते कधी 
थांबले नाहीत. ह्याचे कारण म्हणजे स्वत-च्या 


दश 
विचाराबदल . त्यांना स्वतःला .असणारा आत्म- 
विशवास.! कितीतरी माणसे, त्यांची आयुष्ये त्यांनी 
उभी केली. या लेखात आणखी एक विशेष व्यक्‍त 
होतो. तो म्हणजे त्यांच्या सहवासाची ऊब व 
लोभसवाणेपणा ! एरवी वक्रोक्तिपु्ण॑ बोलणारे 
कुरंदकर मित्रमंत्रिणींच्या- सहवासात अगदी हरवन 
जात. 

शबतमला- त्यांच्या खांद्यावर वेगळी शोभा होती. 
ह्या शबनमच्या . ( पिशवी ) देवाणघेवाणीतुन 
निर्माण झालेल्या सहवासाबद्दल आनंद साधले यांनी 
* क्षुणशः कणशर्चेव ''या लेखात विचार मांडले 
आहेत. तसा कथात्मक स्वरूपाचा हा ललितं लेख. 
त्यांचे मठाधिपती म्हणून. रूप वेगळे होते. गावोगाव 
त्यांचे चेले होते. विषय जुना असला, तरी त्या 
विषयाकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टी नवी होती. 
म्हणून टिळक, खांडेकर, कालिदास,. निजामझ्याही 
यांबद्दलचे त्यांचे विचार महत्त्वपूर्ण वाटतात, ते 
भिन्न आहेत; कारण त्यांच्या चित्तनातीलं स्वतं- 
त्रता ! त्यांची विद्दत्ता उद्धट होती; स्वभाव नाही. 
कुरुंदकरांची “ व्यासंगी अभ्यासका'ची प्रतिमा ह्या 
लेखात स्पष्ट होते. “ मित्र ' म्हणून त्यांची भूमिका 
खूप गुंतागुंतीची होती. अद्या या मित्राच्या मैत्रीचे 
दर्शन *  मित्राय नमः ह्या द. पं. जोशी यांच्या 
लेखातून होते. विचाराइतकेच विचारपद्धतीचे त्यांना 
आकर्षण वाटायचे. अभिनवगृप्ताचा . अलौकिक 
वाद, शांतरसाच्या प्रस्थापनेत ज्ञानेश्वरांना साहाय्य- 
भूत झालेले काव्यशास्त्र, राधाकृष्णन, दासगुप्ता व 
रसेल हे सारे चितनविषय असणाऱ्या कुरुंदकरांचे 
वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या विचारांचा सपाटा. त्यांचे 
अनेकपैलू व्यक्तिमत्त्व व्यक्त करताना प्रा. जोशी 
म्हणतात, “ कुरुंदकरांची वाणी संवाद बोलत होती 
साहित्याचे, युक्तिवाद सांगत होती तत्त्वज्ञानाचे. . . 
त्यात राजकारणाचा तत्त्ववाद होता, समाजवादाचा 
अर्थवाद .होता, काव्यश्ास्त्राचा नीतिपाठ होता.” 
मैत्रीचा एक नवा सिद्धांत त्यांनी मांडला होता. 

' गुरुजी ' ह्या शब्दाचाही अर्थ मराठवाड्यात 
कुरुंदकर हा होता. बाबू र्द्रकंठवार या साहित्येतर 
क्षेत्रातील व्यक्‍तीने गुरुजींची वेगळी प्रतिमा निर्माण 
केली आहे. सामान्यांत कुरुंदकर सामान्य होऊन 
राहत. चिंतन व मनतापुढे झुकणारे गुरुजी, कामात 


डु ठऱ्ण् 23 द्‌ ८ 


अनुक्रमणिका 


ष्र 


तत्पर असणारे गुरुजी, व्यक्‍तिगत कामासाठी सेव- 
कांना राबवून न घेणारे गुरुजी, व्यासंगी गुरुजी 
सवे माणसांच्या सुखदुःखांशी समरस होणारे गुरुजी 
व्यक्‍त झाले आहेत. या लेखाच्या शेवटचे उद्गार 
फार मार्मिक वाटतात- “ कुरुंदकरांना तुमच्या 
चष्म्यातून पाहू नका, जसे कुरुंदकर होते तसे ठेवा.'' 
श्री. यदुनाथ थत्ते यांचा लेख कुरुंदकरांकडे एका 
राजकीय भूमिकेतून बघतो. एका पक्षनिष्ठ माण- 
साने दुसर्‍यातला पक्षनिष्ठ . नेमका टिपून घेतला 
आहे. छेड काढणे नि कुचुंद्या करणे ही कुरुंदकरांच्या 
स्वभावातील दोन वैशिष्ट्ये होती. राष्ट्र सेवा- 
दलातील अनेक तरुणांच्या घरगुती वातावरणातील 
जीवनातील ते एक सहकारी होते. कुरुंदकरांचा 
समाजप्रबोधक म्हणून परिचय करून देताना श्री. 
देऊळगावकर म्हणतात, “ कुरुंदकरांमुळे मराठ- 
वाड्याचा महाराष्ट्राला नव्याने परिचय झाला. 
मराठवाड्यावर मागासलेपणाचे गिक्कामोतंब करून 
पुण्यामुंबईकडची वरीच मंडळी मराठवाड्याकडे 
उपेक्षेच्या नजरेने पाहत आणि या उपेक्षेचे रूपांतर 
आमची योग्य दखल घेण्यापर्यंत करण्यात मराठ- 
वाड्यातील ज्या व्यक्‍ती कारणीभूत ठरल्या त्यांत 
के. कुुंदकरांची प्रामुख्याने गणना केली पाहिजे. ” 
कुरुंदकरांचा पत्रव्यवहार दांडगा होता. ते रोज 
किती पत्रे लिहीत असत ! आळस न करता, 
कंटाळा न करता. याचा उत्कृष्ट नमुना म्हणजे 
कुरुंदकरांनी डाँ. सुरेंद्र वारलिंगे यांना लिहिलेले 
पत्र होय. समीक्षक्र कुरुंदकर, साहित्यिक कुरुंदकर, 
राजकारण-धर्मकारण-समाजकारण यांतील कुरुंद- 
कर, वादसंवाद साधणारे कुरुंदकर, लेखक कुरुंदकर 
यांपेक्षा कुरुंदकर व्यक्‍ती म्हणून कसे होते हे 
अधिक समजणे आवद्यक होते. हे वरील सवे लेखां- 
तून व्यक्‍त होते. म्हणून * गोदातटीचे कंलासलेणे ' 
या पुस्तकातील ' नरहर कुरुंदकर यांचे राजकीय 
चिंतन ', ' इहलोकवाद आणि कुरंदकर ', ' कुरुंद- 
करांची दलित साहित्य विषयक भूमिका' इ. अनेक 
लेख या ठिकाणी विचारात घेतलेले नाहीत. हे लेख 
निठचितच महत्त्वपूर्व आहेत, ह्या भूमिकेतले कुरुंदकर 
माहिती आहेत, चचेचा विषय झाले आहेत. 
गोदातटीच्या केलासलेण्याची कलेच्या भूमिकेतून 
मीमांसा सर्वत्रच होत गेळेली आहे, त्यावर आक्षेप 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८५ 


घेतले गेले आहेत, तो वादाचा मुद्दा झाला. पण ह्या 
कलेतला माणूस कसा होता याचे दशन या ग्रंथात 
होते. कारण अनेक लेखकांनी आपले व्यक्तिगत 
अनुभव ह्या लेखांतून व्यक्‍त केले आहेत. तसं पाहिलं 
तर हा माणूसच मुळी सापडून ह्रवल्यासारखा 
बाटणारा ! सहवासातल्या माणसाने पुन्हा त्याला 
शोधायला निघावे असा ! यातून निर्माण होत 
असतात अधिक दृढ संबंध. खरंच एखादी कला- 
कृतीच अश्ली असते जी किती वेळा अनुभवली तरी 
समाधान होत नाही. या “ गोदातटीच्या केलास- 
हेण्या'चे असेच होते. पण दुर्दैव असे, की नियतीने हे 
संपूर्ण कैलासलेणेच आपल्या पोटात गिळंकृत केले. 
कदाचित न जाणो प्रत्यक्ष मृत्यूलाही मोह झाला 
असेल ह्या माणसाशी मैत्री करावी असा ! कुणी 
सांगावं ? -प्रतिभा केकसर 


दिनकरराव जवळकर समशम्र वाडय़य : 
संपा. डॉ. य. दि. फडके, प्रकाशक म. जोतीराव फुले 
समता प्रतिष्ठान, ७३ नाना पेठ, पुणे; पृष्ठे ३४०, 
क्रि. साठ रुपये. 


ख्यातनाम संशोधक श्री. य. दि. फडके यांनी 
केशवराव जेधे यांचे चरित्र उपलब्ध केल्यानंतर, 
“समग्र जवळकर ' संपादित केले आहेत. अल्पायुषी 
झालेले जवळकर एक देखणे तरुण होते. मुखपृष्ठा- 
वरील त्यांचा फोटो ज्यांनी त्यांना पाहिले नाही, 
अक्यांना त्यांचे दशन करून देतो. मोठे तरतरीत, 
उत्साही, बाणेदार, प्रभावी व आक्रमक असे त्यांचे 
व्यक्तिमत्त्व होते. अर्थात तितक्‍याच प्रमाणात ते 
वादनिर्माते व वादग्रस्त झाले. 

म. फुले प्रतिष्ठानचे प्रमुख व ह्या ग्रंथाचें प्रका- 
शक, यांचा सोळा पानी प्रस्तावना प्रथम फुले 
प्रतिष्ठानच्या वाड्मयीन कार्याचा अहवाल देते 
श्री. फडके यांच्याच जेधे चरित्रातील माहितीत हे 
पुस्तक एतिहासिक माहितीची नवी भर घालते 
कारण प्रथम ' जंध-जवळकर ' हे अद्वेत होते. सत्य- 
शोधक-ब्राह्मणेतर चळवळ व त्यातील प्रमख 
व्यक्तींच्या संबंधाने चालू नव्या पिढीला फार आक- 
षेण वाटते. हे पुस्तक ही भक भागविणारे आहे 
ब्राह्मणंतर चळवळ व पक्ष यांच्या उदयासंबंधी 


भंक्षरवेचं. 


बरीच माहिती पुढे आली आहे. १९२० ते १९३० 
हा सत्यशोधक चळवळीचा शेवटचा वादळी, प्रक्षो- 
भक व घणाघाती कालखंड होय. जेधे-जवळकरां- 
मुळे ही चळवळ डोळयांत सवेत्र भरली, तशीच 
त्यांनी म. गांधीच्या चळवळीत मर्हाषि शिदे यांच्या 
प्रेरणेने उडी घेतल्यामुळे मुख्यतः ह्यांच्या दोघांच्या 
मुळे व हस्ते देखील सत्यशोधक चळवळ अस्तास 
गेली, पुढे काँग्रेसमध्ये जाऊन, काँग्रेस काबीज करून, 
ती नजरेभाड झाली; भूमिगत झाली. ब्राह्मणे- 
तर राजकीय पक्षदेखील जेधे-जवळकर काळात 
व कालखंडात गाजला व अंतर्गत कारणांमुळेच 
विशेषतः ल्यास गेला. ही मुद्देसूद कारणे श्री. 
आढावांच्या प्रस्तावनेत पृष्ठ दहावर मिळतात. 
शाहूनिष्द जवळकर (वजेधे ) यांनी शाहू महा- 
राजांच्या पश्‍चात वरील चळवळ सर्वेत्र भरभराटीस 
आणली. याचे एक प्रमुख कारण म्हृणजे जवळ- 
करांची तिखट लेखणी होय. दुमिळ झालेली जवळ- 
करलिखित अकरा लहानमोठी खळबळजनक पुस्तके 
ह्या संग्रहात पुनः छापली आहेत. ' आढाव- 
फडके ' यांचा उद्देश जुन्या कढीला पुन्हा ऊत आण- 
ण्याचा मुळीच नाही. कारण जेघे-जवळकरांचा 
काळच गेला. जसाच्या तसा पुनः आवृत्त होणे, 
अशक्‍य आहे. जाणता होऊन बहुजन समाज पुढे 
गेला असून त्याला फुले व जवळकर यांच्यासारखी 
प्रक्षोभक व झोंबणारी भाषा वापरण्याची आता 
गरज राहिली नाही. हा संग्रह म्हणजे सत्यशोधक 
ब्राह्मणेतर चळवळीच्या वरील शेंवटच्या काल- 
खंडाचा इतिहास लिहिण्याचे ऐतिहासिक साधन 
आहे. प्रकाशक आढाव यांची सूत्रबद्ध व व्यवस्थित 
प्रस्तावना जवळकर व्यक्‍ती, चरित्र, कार्य व वाडूमय 
यांची ग्रंथारंभी थोडक्यात पण चांगलीच कल्पना 
वाचकांना देऊ शकते. आढावांनी जवळकरांचे क्त 
चिरंजीव क्षिवाजीराव यांना सहाध्यायी म्हटर आह 
वह्या जवळकर कुटुंबाशी असलेली जवळीक 
आढाव मोठ्या सहृदयतेने सांगतात. ह्या संग्रहात 
' आढाव-फडके ” यांच्या प्रस्तावना व “ क्रांतीचे 
रणशिग ह्या कै. बाबूराव भोसले यांनी संपादित 
केलेल्या पुस्तकास जोडलेले जवळकर चरित्र हे 
जवळकरांचे व्यक्तिमत्त्व व॑ चरित यांची जरूर ती 
माहिती देते. (पू. २७७) ह्यामुळे समग्र चरित 


ष्र 


लिहिणाऱ्यांस॑ आंधोार मिळेल. चळंवंळीचा झेवट 
शाहू महाराजांनंतर झाला नाही, उलट ती भूमिती 
श्रेणीने पसरली. 

फडक्यांची प्रस्तावना आढावांच्या माहितीत 
मनस्वी भर घालते. अशी एक समजूत आहे की, 
फुल्यांच्या निधनानंतर शाहू महाराजांच्या नेतृत्व- 
प्राप्तीपयंत स. शो. चळवळ चालू नव्हती; पण ह्याही 
मधल्या काळात कित्येक स्वयंसेवक कार्यकत झटत 
होते. अश्या कित्येकांची नावे व त्यांचे कार्य हे 
प्रस्तावनेत नमूद आहे. शाहू महाराजांनंतर जवळकर 
(व जेधे) यांनी केलेल्या कार्यामुळे व लेखनामुळे 
विश्षेषतः जवळकर सवे महाराष्ट्रापुढे आले. त्यांच्या 
निधनानंतर बावन्न वर्षे उलटल्यावर त्यांच्या 
वाडू्मयासह व चरित्रासह आढाव व फडके यांनी 
त्यांना नव्या पिढीसाठी उपलब्ध केले. याबद्दल म. 
फुले प्रतिष्ठानचे मराठी वाचक आभारच मानतील. 
फडके यांनी आधाराथं मुख्यतः जुन्या ब्राह्मणेतर 
नियतकालिकांतील अनेक उतारे व संदर्भ घेतले 
आहेत, म्हणून विवेचन साधार झाले आहे. 
फडक्यांच्या आजवरच्या निःपक्षपात संशोधनीय 
लेखनात, हा ग्रंथ मोठी भर घालतो. केवळ गौरव- 
स्तुती ह्यात नाही तर हा सवे सोपपत्तिक इतिहासच 
तयार झाला आहे. एवढा तटस्थ व मीमांसापुण 
प्रयत्न सहानुभूतीने पुर्वी कोणी केला नव्हता. 

जवळकर व त्यांच्या पक्षाच्या अर्वाच्य, अश्‍लील 
व शिवराळ भाषेसंबंधीचे काही समर्थन व विवेचन 
पान ११ वर फडक्यांनी केले आहे. टिळकपक्ष व 
शाहूपक्ष यांची चांगलीच जुंपल्यामुळे दोन्ही पक्ष 
कमीजास्त प्रमाणात वरील दोषांचे धनी झाले होते. 
हा काळच क्रिया-प्रतिक्रियांचा होता. महर्षी शिदे 
यांनी एका ठिकाणी ह्याला ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरांच्या 
* टाळया ! असे संबोधिलेले आढळते. महाराष्ट्राच्या 
बहुजन समाजावर व नवजागृत ग्रामीण जनतेवर 
म. गांधी यांच्या राष्ट्रीय चळवळीचा व व्यक्‍ति- 
मत्त्वाचा लोकमान्यांपेक्षा अधिकाधिक प्रभाव पडून, 
ब्राह्मणेतर पक्ष जवळकर (व जेधे) यांच्या नेतृत्वा- 
खाली काँग्रेसमध्ये घुसला. म. गांधी झाले नसते 
तर हा जुना व दुर्दैवी वाद तसाच पुढे शापभूत 
होऊन चालू देखील राहिला असता. ब्राह्मणेतरांना 
विदववासात घेणे, त्यांना व जवळकर यांच्या सारख्या 


अनुक्रमणिका 


क; 


त्यांच्या पुढाऱ्यांच्या भेटी घेणे याला टिळकांपेक्षा 
गांधींनी प्रत्यक्ष महत्त्व दिले. र्‍ 

श्री. फडके यांनी मागे जेधे यांचे सावंजनिक 
चरित्र लिहिले होते व आता हा ' जवळकर ' ग्रंथ 
जेधे ग्रंथात आणखी साधार माहितीची भर घालतो. 
चाळीस वर्षांपेक्षा कमी आयुष्य लाभलेले, किरकोळ 
प्रकतीचे व आथिक परिस्थिती चिंताजनक अस- 
ताना ही व्यक्‍ती एवढे मोठे कार्य व' प्रभावी लेखन 
करू शकते, याचे आजही आश्‍चर्य वाटते. चळवळ 
जवळकर यांच्या भाषणामुळे व लेखनामुळे खेड्या- 
पाड्यांपयंत जाऊन पोहोचली. त्यांची भाषणे 
ऐकण्यास तुफान गर्दी जमे व त्यांचेही वक्तृत्व तुफान 
होते. खुद्द त्यांच्याच पक्षातील प्रथम खुद्द शाहुनंतर 
जागृतिकार पालेकर, मुकुंदराव पाटील ह्या पत्र- 
कर्त्यांनी व भास्करराव जाधवांनीही यासंबंधाने खेद 
व्यक्‍त केल्याचे फडके साधार नमूद करितात (पृ. 
१७, २७ ) . प्राणपणाने जवळकर तुटून पडत. 
ही एक तोफच होती. शिवस्मारक पुराणात 
बाबुराव जगताप, भास्करराव जाधव, पी. सी. 
पाटील वगैरेंना जवळकरांनी धारेवर धरले. जवळ- 
कर स्वपक्षात व त्यांचा प्रतीपक्षी जो ब्राह्मणसमाज 
यांत वारंवार अप्रिय होत. पण त्या काळातील श्रोते 
व वाचक यांना जवळकर हवे होते. महाराष्ट्राच्या 
इतिहासात हा सामाजिक-धामिक वादाचा कालखंड 
नसता, तर जवळजवळ गडकऱ्यांसारखी प्रतिभा 
असणारे जवळकर, गडकरी यांच्याप्रमाणे किवा 
खालोखाल ज्ञात राहिले असते. जवळकरांचे ' पुण्य- 
प्रभाव ' नाटक या ग्रंथासाठी लाभले नाही; हे 
दुर्दैव होय. नाटककार, कवी, संपादक, लेखक, क्क्ते, 
कार्येकते व महाराष्ट्रभर व्याख्यानांचा पाऊस 
पाडणारे जवळकर मराठी वाड्मयात अपुर्व झाले. 
जवळकर म्हणजे प्रतिपक्षाला * शिव्या ' अज्ञी जी 
समजूत होती ती ह्या ग्रंथाच्या उत्तर भागाच्या 
साक्षीमुळे खोटी ठरते. सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी 
लढणारे जवळकर तितक्याच हिरीरीने, शौर्याने 
राजकीय संग्रामात उडी घेते झाले व देशभक्त पद- 
वीस पात्र झाले, 

ब्राह्मणेतर पक्षाचे प्रवक्ते, राष्ट्रीय चळवळीतील 
स्वातंत्र्ययैनिक (डिक्टेटर), समाजवादी जवळकर, 
विलायतेस दोनदा जाऊन आलेले जवळकर, परि. 


नवभारत 


फेब्रुवारी, १९८५ 


वतंनवादी जवळकर, असे जवळकरांचे एकाच जन्मात 
नवे नवे जन्म झाले, याची प्रचीती फडकेसंपादित 
जवळकरग्रंथ चांगली देऊ शकतो. फडक्यांची भाषा 
सोपी आहे. परिच्छेद कुशलतेने योजिले आहेत. 
अनेक कागदपत्रे उपयोगात आणली आहेत. 
ब्राह्मणेतर चळवळ व राष्ट्रीय चळवळ, दलितांची 
चळवळ व राष्ट्रीय चळवळ यांच्यामध्ये दुसऱ्या महा- 
युद्धानंतर महर्षी शिदे हे एक पुल बांधण्याचा अवघड 
प्रयत्न करीत होते. शिदे यांचे ब्राह्मणेतर पक्षांशी जव- 
ळचे संबंध व मतभेद इत्यादी शिंदे यांच्या संबंधीची 
माहिती पूर्वी कोणी दिली नाही; पण असे कित्येक 
संदर्भ फडके यांनी दिले आहेत ( पृ. १, २८ ते ४२). 
जवळकर अस्पृव्योद्धाराच्या क्षेत्रातही कडवे होते. 
डॉ. आंबेडकर यांच्या काळाराम मंदिर सत्याग्रहात 
त्यांनी शौर्याने भाग घेतला. 
जेधे-जवळकर संबंध व विग्रह, जेधे-भास्करराव 
जाधव विग्रहू, जेधे-जवळकर-आंबेडकर मंत्री व 
मतभेद, भाऊराव पाटील ब्राह्मणेतर पक्षाच्या सर- 
कारसामील धोरणाशी विद्रोह करितात, मराठे- 
मराठेतर वाद वगैरे जवळकरकालीन व संबंधित 
अनेक विविध घटना व प्रसंग, त्यावेळचे ब्राह्मण 
पुढारी, “ केसरी पक्षाशी ब्राह्मणेतर पक्षांनी टिळ- 
कांच्या निधनानंतर ही दिलेली झुंज ” वगैरे किती 
म्हणून वादग्रस्त विषय डॉ. फडक्यांनी प्रस्तावनेत 
थोडक्यात हाताळले आहेत. या सर्वांवरून त्यांचा 
सत्यशोधक-ब्राह्मयेतर चळवळीच्या ऐतिहासिक 
कागदपत्रांशी आळेला व त्यांनी जोडलेला आस्थे- 
वाईक पण तटस्थ संबंध यांची चांगली कल्पना येऊ 
शकते. चळवळीच्या काळातील जवळक रांना पाहि- 
लेला-ऐकिळेला-वाचलेला अशा मला, फडक्यांच्या 
विवेचनाशी प्रतिवाद किवा मतभेद करणे अवघड 
नस्य मत समाजाच्या वतीने त्यांना धन्यवाद 
सावजनिक कतंव्य ठरते. 


घेतली (उदा., पृ. 
विणाऱ्या केसरीपक्षीय 
देखीळ तितक्याच प्राण 


अक्षरबषेच 


जवळकरांची बेफाम लेखणी सत्यशोधक संमांजाचें 
मुखपत्र जे “ दीनमित्र ' त्यालादेखील आवडत 
नसे. जवळकरांच्या मृत्युलेखातदेखील सत्यशोधक 
ब्राह्मणेतर ' दीनमित्राने' व ' जागृती ' पत्राने 
त्यांची फारक्षी तारीफ केली नाही (पृ. ४९). 
अंगलट येणारी विधाने जवळकरांकडून झाली. 
शाहू महाराजही अडचणीत आले होते. त्यांच्या 
मरंणानंतर जवळकर कोल्हापुर सोडून पुण्यास आले 
व॑ तैथेच' अकाली वारले (पृ. ४८), जवळकर 
आळंदी ( चोराची ) येथे पाटील घराण्यात इ. स. 
१८९८ च्या सुमारास जन्मले. पण मोठेपणी .मोठे 
पराक्रमी ठरले. | 

पुण्यासही छत्रपती मेळ्यातील एका पदामुळे 
मारामारी झाली (फडक्यांची प्रस्तावना, पृ. ९ )- 
घनवडे प्रकरणासारखी वादग्रस्त प्रकरणे विवेचना- 
संह फडक्यांनी वाचकांना सादर केली आहेत 
(पृ. २१). कठीण काम फडक्यांनी सोपे केले आहे. 

जवळकरांच्या तिखट भाषणांची व लेखनाची 
त्यावेळची जरूरी सांगणारा एक परिच्छेद पू. १९ 
वर योजला आहे. जवळकरांची भाषणे निरक्षर 
लोकांनाही समजत. वऱहाड-नागपुरकडेही जवळ- 
करांचा संचार झाला. 

जवळकरांच्या हल्ल्यांना थोपविण्यासाठी केसरी- 
केळकर गटाने काय काय व्यवस्था केली व बंदोबस्त 
करण्याचा प्रयत्न केला याचा वृत्तांत फडके यांनी 
दिला आहे. जेधे-जवळकर यांच्या ' मजूर ' पत्राला 
तोंड देण्यासाठी “ संग्राम ' पत्र काढावे लागले. 
दोन्ही पक्षांत जे तुंबळ युद्ध झाले व दोन्ही पक्षांनी 
जी धळवड खेळली ह्याची हकीगत श्री. फडके 
प्रस्तावनेत क्रमवार व कालवार वाचकांपुढे ठेवितात. 
जवळकर व ठाकरेहे पुण्यातून मशिनगन्स डागत होते. 
ठाकरे-जवळकर यांच्यावर गडकऱ्यांच्या भाषेचा 
परिणाम होता. या दोघांनी प्रतिपक्षाशी भाषिक 
युद्ध खेळताना जोतीरावांप्रमाणे लागट-तिखट अक्या 
आणखी कित्येक संज्ञा व शब्द स्वत: बतविले. कोकण- 
स्थांवर व पेशव्यांवर जवळकर-ठाकरे यांनी तुफान 
हल्ला केला (पृ. १७). मुंबईच्या ' टाइम्स' या 
इंग्रजी पत्रानेदेखील जे काय पुण्यात, हे सारे चालले 
होते, त्या संबंधिताना तुरुंगात ठेवावे, असे सुचविले 
(पृ. १९,२०). “जेधे-बागडे-जवळकर' सत्यशोधक 


५ 


चळवळीसाठी तुरुंगात गेलेले पहिले मोठे कायकत. 
फडके पुढे पू. २५-२६ पर्यंत खटल्या-खोकल्यांची 
हकीगत त्यांच्या प्रस्तावनेत देतात. इंग्रजी साम्राज्य- 
सस्तेच्या काळात ह्या सर्वे आता कालबाह्य झालेल्या 
घटनांवर फडक्यांपेक्षा अधिक सांगण्याची गरज 
उरली नाही. पृष्ठ २६ पासून तरुण ब्राह्मणेतर 
पुढाऱ्यांनी सत्ताशोधक जुन्या ब्राह्मणेतर पुढार्‍यां- 
बरोबर विग्रह घेण्यास सुरुवात केली यासंबंधीची 
हकीगत येते. ब्राह्मणेतर पक्षाला काहींनी 'रयतपक्ष' 
व स्वतः जवळकर यांनी ' शेतकरीपक्ष ' असे नाव 

सुचविले (पृ. २७८ ). पक्षाला शेतकरी चळवळीचे 
स्वरूपदेखील आले होते. तुकडेबिल, लॅडलीग, 
बार्डोली सत्याग्रह वगैरेंवर फडक्यांनी विवेचन केले 
आहे. 

अक्या ह्या परिवर्तनीय काळातच टिळकभक्त 
कै. अच्युतराव कोल्हटकर व खुह्‌ टिळकांचेच दोन 
चिरंजीव रामभाऊ व श्रीधरपंत जेधे-जवळकर 
वक्षाला येऊन मिळतात. अतिशय अभूतपूवे व 
विस्मयकारक या घटना ३२ व २३ पानावर 
वाचावयास मिळतात व खुद्द डॉ. आंबेडकर या सर्वे 
मंडळींबरोबर कार्य करितात. महाड सत्याग्रहात जेधे- 
जवळकर देखील भाग घेतात. पण त्यांच्या सत्या- 
ग्रहात ब्राह्मणांना घेऊ नये, हे जेघे-जवळकरांचे मत 
मात्र आंबेडकर स्पष्टपणे नाकारतात वगैरे झालेल्या 
व घडलेल्या घटना व प्रसंग जसेच्या तसे श्री. फडके 
वणितात. जेधे-जवळकर हे संयुक्त सावेजनिक 
चरित्र असल्यामुळे, जेधे यांच्या चरित्राची व 
कार्याची पुनरुक्ती ह्या प्रदीधं व संशोधनीय आणि 
निःपक्षपाती प्रस्तावनेत अटळपणे झाली आहे. 

भास्करराव जाधव हे जवळकरांना जवळ कर- 
ण्यात यशस्वी झाले; त्यांना विलायतेसही पाठविले. 
इंग्लंडहून परत आल्यावर जवळकरांनी उघड 
उघड राष्ट्रीय चळवळीचा मार्ग धरिला (पृ. ४६). 
ह्या सर्वे विवेचनात इंग्रजधाजिणे व खुर्चीवादी 
बनलेल्या ना. कै. जाधवांच्या राजकारणावर 
फडक्यांनी चांगला प्रकाश टाकला आहे. जाधव- 
रावांचे हे धोरण पराभूत झाले व त्यांचे राजकोय 
नेतृत्व खलास झाले. जाधवांच्या गुणदोषांसंबंधी 
जेध्यांची परखड टीका फडक्यांच्या प्रस्तावनेत 
सापडते. एवढेच नव्हे तर अनेक धैयेसाहसादी गुण 


अनुक्रमणिका 


ष्ट 


असलेले जवळकर ' बाई-बाटली'मुळे अधःपतित 
होऊन जवळजवळ जीवनातून उठले ! स्वतः दारू- 
खात्याचे दिवाण जाधव पूर्ण निव्येसनी होते. म. 
फुले-जेघे-शिदे वगैरे फारच थोडी माणसे चळवळीत 
निव्येसनी राहिली. दारूबंदी हा म. फुले व स. शो. 
समाजाचा एक कार्यक्रम मूलतः होता. पू. ४५ 
वरील यासंबंधाने केलेले श्री. फडके यांचे विवेचन 
आजही कार्यकर्त्यांनी व नव्या पुढार्‍यांनी सनन 
करावे. “ केवारी ''साठी दारूमक्तेदार यांच्या- 
कडून मदत घेतली गेली, हा मोठा अध:पात 
झाला ! प्रथम लोकहिताच्या अनेक बाबी करणारे 
उत्तर आयृष्यात अद्ली मोठी चूक (खिळा ) 
करितात की, त्यामुळे मागील चरित्रावर व 
चारित्र्यावर बोळा फिरतो. जेध्यांनी मात्र जवळ- 
करांची पुन: संगत मुळीच केली नाही. उलट '* जेधे- 
गाडगीळ ' असा त्यांचा नवा जन्म ( अवतार ) 
होत गेला. ह्यावेळी अगोदर कमवीर शिदे सत्या- 
ग्रह करून तुठुंगात गेले होतेच. जवळकर-जेधे वगैरे 
असंख्य लहानमोठे सत्यशोधक वीर गांधींच्या 
राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये गेले व पुढे बहुजन समाजाने 
काँग्रेसमध्ये स्वतःचे बहुमत उत्तरोत्तर बनविले. 
छत्रपती मेळ्यांत म. गांधींची प्रशस्तीपर पद्ये 
होती ( पृ ७० ). म. गांधींकडे कल वाढतच 
गेला. शिदे-जेध्यांचा वरील सवे पाया पुढे मान- 
नीय यक्ववंतरावांना प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष उपयोगी पुढे 


नयभारत 


फेब्रुवारी, १९८५ 


पडला. महाराष्ट्र काँग्रेस बहुजनांच्या कबजात ठेऊन 
चव्हाणांनी तीस-बत्तीस वर्षे महाराष्ट्रावर स्वतःची 
पकड राखली होती. के. जवळकरांना वाडू्मय- 
सेवक म्हणून कोणी गौरविले नाही. त्यांचा मृत्युलेख 
ज्ञानप्रकाशने जेवढ्या गौरवाने लिहिला तेवढा 
दुसऱ्या कोणत्याच पत्राला लिहिता आला नाही. हा 
मी त्या वेळी समग्र वाचला होता. पू. ४९ वर श्री. 
फडक्यांनी त्यातील काही भाग उद्धृत केला आहे. 
जवळकरांच्या साहित्याची लोकाभिमुखता पाहून 
श्री, फडके यांनी त्याची उपयुक्तता सांगून प्रदीधं 
पण अभ्यसनीय प्रस्तावना पुरी केली आहे. दोषा- 
धिक्यापेक्षा जवळकरांचे कार्याधिक्य व परिणामा- 
ध्रिक्य जास्ती होत असल्यामुळे त्यांचा परामर्ष अटळ 
होतो. | 

महात्मा फुले प्रतिष्ठानने जमविलेल्या अनेक 
कागदपत्रांचा उपयोग झाला. जेधे यांच्या चरित्रा- 
तील घटना व प्रसंग यांमध्ये भर घालून पण 
पाल्हाळ न लावता फडक्यांनी समतोल भाष्ये केली 
आहित. ' तटस्थ ' राहून ब्राह्मणेतर पत्रातील उतारे 
आधारास घेऊन फडक्यांनी जी गुणदोषयुक्‍त व 
व्यंगपुराणात्मक चळवळ होऊन गेली तिचे अंतर्बाह्य 
जिवंत व विवेचक चित्र वाचकांपुढे उभे केले आहे. 
एवढा असा प्रदीघे प्रयत्न पुर्वी कोणाकडून घडलेला 
नाही. श्री. फडक्यांनी खुद्द जवळकरांच्या पुस्तकांची 
बराचकांना धावती ओळखही करूनदिलेली आढळते. 


सार-संकलन 


पॅतप्रधान श्री. राजीव गांधी ह्यांनी अलीकडे 
दिलेल्या एका मुलाखतीवरून ते मुरब्बी राजकारण्या- 
प्रमाणे आवश्यक तेव्हा तोंड आवरून धरू शकतात 


आणि 


बरेच बोलूनही काहीही सांगण्याचे टाळू 


शकतात हे सिद्ध होते. बोलभांड राजकारण्यांना 


बराच 


काळ सहन करण्याची पाळी आलेल्या 


लोकांच्या दृष्टीने हा बदल सुखद ठरेल. प्रस्तुत 
मुलाखतीतील पुढील प्रश्‍नोत्तरे पहा- 


प्रश्‍न : 


उत्तर 


प्रर्त : 


उत्तर 


प्रश्‍न : 


उत्तर : 


प्रश्‍त : 


कार्यक्षमता वाढवायला आपण अतिशय 
उत्सुक आहात. ह्यासाठी कामगारांच्या संबं- 
धीच्या कायद्यात बदल करायची तुमची इच्छा 
आहेका? 
: ह्या क्षेत्रात सत्र, प्रत्येक विभागात, कठीण 
निर्णय घ्यावे लागतील. मी तुम्हाला एवढं 
सांगेन की, आम्ही आज जर हे कठीण निर्णय 
घेतले नाहीत तर परत ही संधी कुणालाही 
फार काळ मिळणार नाही. 

आपल्याला कोणत्या प्रकारचे कठीण निणेय 
अभिप्रेत आहेत ? 
- ते स्पष्ट करणे अडचणीचे ठरेल. तुंम्ही ते 
छापले तर माझी परिस्थिती बिकट होईल. 


अलीकडच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आंध्र 
प्रदेश्षात काँग्रेसची अवस्था इतकी वाईट का 
झाली ? 

कदाचित तेथील सरकार उलथून पाडण्याचा 
प्रयत्ल झाला त्यामुळे आणि असल्याच इतर 
गोष्टींमुळे हे घडले असणार. पण मुख्य गोष्ट 
ही को, आमचा लोकांशी संपके तुटला होता 
आणि संघटनाही कमकुवत होती. 
प्रादेशिकतावादामुळे राष्ट्रीय एकता दुबळी 
होते असे आपल्याला वाटते का ? को प्रादे- 
क्षिकतावादालाही सांभाळून घेऊन राष्ट्रीय 
जीवनात काही स्थान दिले पाहिजे ? 

न. भा. ८ 


उत्तर : ही गोष्ट. त्या त्या प्रादेशिकतावादाच्या 


प्रश्‍न : 


उत्तर : 


स्वरूपावर अवलंबून राहील. तामीळनाडूत 
उदा., प्रादेशिक पक्ष आहेत पण ते नेहमीच 
भारताला अनुकूल होते. त्यांनी सवता सुभा 
निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत असे 
म्हणता येईल. प्रादेशिक पक्षांविषयीचा अधिक 
मोठा धोका हा की, त्यांना राष्ट्रकेंद्री दृष्टि- 
कोण असत नाही. त्यांचा दृष्टिकोण चालू 
घडीपुरता मर्यादित असतो आणि मग तुम्ही 
परत ' मृदू ' पर्यायांकडे येऊन ठेपता. ह्या योज- 
नेला आथिक साहाय्य (सबसिडी) द्या, तिला 
आथिक साहाय्य द्या, अश्ा प्रकारे धोरणे 
ठरतात. कारण ह्यामुळे लोकप्रियता लाभते. 
पण हा खर्चे कुणाला तरी सोसावा लागतो. 
आंध्वमध्ये किवा बंगालमध्ये ही जी कृत्रिम 
स्वस्ताई करणारी आथिक मदत देण्यात येत 
आहे तिच्या खर्चाचा भार कुणीतरी सोसत 


आहे. 


पंजाबचा प्रश्‍न सोडवायला किती अवधी 
लागेल असा आपला अंदाज आहे ? 

पंजाब प्रश्‍नावर असा निश्चिंत कालावधी 
लादता येणार नाही. आज आपण नेमके कुठे 
आहोत ते प्रथम पाहिले पाहिजे, आपल्या- 
समोर अकालींचा एक गट आहे, सरकार 
हा दुसरा गट आहे; पंजाबमध्ये मोठ्या 
संख्येने शौख, हिदू आणि मुसलमान आणि 
ख्तिस्ती आणि इतर धर्मीय आहेत आणि हे 
अकाली नाहीत किवा काँग्रेसचे नाहीत. हा 
क्षिखांचा प्रश्‍न आहे असे जेव्हा अकाली 
म्हणतात तेव्हा ते पंजाबमधील केवळ एका 
गटाविषयी बोलत असतात आणि हा पंजाबचा 


प्रातिनिधिक गट नाही हे आपण समजून 
घेतले पाहिजे. अकाली हे क्षिखांचेसुद्धा 


ष्ट 


प्रश्‍न : 


उत्तर: 


प्रश्‍त्त : 


उत्तर 


प्रन 


उत्तर 


प्रश्‍न 
उत्तर 


प्रदून::: पंज़ाब, हरयाणा आणि हिमाचल प्रदेश ह्यांचे 


नवभारत 


प्रतिनिधी नाहीत. ते पंजावमधील काही 
चिखांचे प्रतिनिधित्व करतात. तेव्हा हा प्रश्‍त्त 
कितीतरी अधिक व्यापक आहे. आपल्याला 
आज ज्याची जरुरी आहे ते हे कौ, अकाली 
दलातल्या किंवा बाहेरच्या किंवा कोणत्याही 
गटातल्या काही शिखांनी पुढे येऊन अति- 
रेक्यांच्या आणि दहशतवाद्यांच्या विरुद्ध स्पष्ट 
भूमिका घेतली पाहिजे. आम्ही हा प्रश्‍न 


निकालात काढणार हे' तर आहेच. पण असे 


जर ह्या लोकांनी केले तर त्याची आम्हाला 
खूपच मदत होईल. 

अकालींना बाजूला सारून हा प्रश्‍न तुम्हाला 
सोडविता येईल का ? 

ते शिखांवर अवलंबून राहील. 

आपण अकालींशी पुर्वी जे बोलला होता 
त्यानंतर त्यांच्या वृत्तीत आपल्याला काही 
बदल आढळून भाला आहे का? 

: मी तर त्यांच्याशी बोललेलो नाही. त्यांच्या 
ज्येष्ठ पुढाऱ्यांविषयी मला काही माहीत नाही 
पण त्यानंतरच्या श्रेणीतले जे पुढारी आता 
बोंलत आहेत त्यांच्या म्हणण्यात काही 
अनुकूल भाग आहे. पण एक दोन मंडळी 
आडमुठीही आहेत. 

: राजकीय मागण्यांशिवाय शिखांमध्ये एक 
प्रकारची असुरक्षितेची भावना अजन 
आढळून येते. ने 
: ह्या बाबतीत आम्ही बरेच काही केले आहे. 
असुरक्षिततेचा प्रमुख भाग दिल्लीमध्ये नोव्हें- 
बरच्या . सुरवातीला होता. दिल्लो सोडून 
गेलेले बहुतेकजण आता परतायला लागले 
आहेत, अलवारचे लोक परतायला लागले 
आहेत आणि पंजांबमधूनही काही परतू लागले 
आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी आणि पुंनवंसना- 
साठी आम्ही तजवीज केली आहे. . 


:, न्यायालयीन चौकशीचे काय होते आहे ? 


: आजच्या घडीला तिचा काही उपयोग होईल 
असे आम्हाला वाटत नाही. आज मृतप्राय 
झालेले प्रश्‍न त्यामुळे परत डोके उचलतील. 


व्रिलिनीकरण' करावे ह्या .भजनलाल ह्यांच्या 


उत्तर 


प्रश्‍न : 


उत्तर 


प्रश्‍न 


उत्तर 


प्रश्‍न : 


उत्तर 


अनुक्रमणिका 


फेब्रुवारी, १९८५ 


प्रस्तावाविषयी आपली प्रतिक्रिया काय 
आहे ? 

: हा फार मोठा प्रश्‍न आहे आणि त्याला 
प्रतिक्रिया देण्यासाठी आव्यक असलेली चर्चा 
आम्ही केली आहे असे मला वाटत नाही. ह्या 
प्रस्तावाला माझा आक्षेप अजिबात नाही. 
पंजाबच्या लोकांचे त्याने समाधान होत असेल 
तर आम्ही त्याच्यात जरूर लक्ष घालू, पण 
ह्या प्रश्‍नाच्या सोडवणुकीत पंजाबचे लोक 
सहभागी असले पाहिजेत. त्यांच्यावर ह्या 
प्रस्तावासारखे आपल्याला काही लादता 
येणार नाही. 

मार्चमध्ये पंजाबमध्ये निवडणुका घेता येतील 
असे आपल्याला वाटते का ? 

: ते कठीण होईल असे मला वाटते. परि- 
स्थिती निवळायलळा लागली आहे असा 
पंजाबकडून आमच्या हाती रिपोटं आलेला 
नाही. अर्थात लष्कर परत बराकीत गेले 
आहे आणि पंजाब सरहद्दीवरील आणि 
आघाडीवरील प्रदेश आहे हे ध्यानी घेता 
तेथे नेहमी जेवढे लष्कर असते त्याहून 
अधिक लष्कर सध्या तेथे नाही. 


: आनंदपूर साहिब ठराव फुटीरतावादी आहे. 


असे आपल्याला वाटते का ? 

: त्याचे भाग फुटीरतावादी आहेत, होय. 
पण १९७८ मध्ये तो सोम्य करण्यात आला 
नाहीका? 

: त्यांनी काय सोम्य केले ह्याचे स्पष्टीकरण 
त्यांनी केलेले नाही आणि सरकारिया 
आयोगाकडे जे प्रश्‍न आम्ही सोपवले आहेत 
त्यांच्या चौकटीत. ह्या ठरावाविषयी आयो- 
गाने मतप्रदर्शन करावे ह्यासाठी तो आयोगा- 
कडे पाठवावा असे सुचविले आहे. पण काही 
कारणामुळे हे करायला अकाली उत्सुक 
नाहीत. सरकारने तो पाठवावा, आपण 
तो पाठविणार नाही असे त्यांचे म्हणणे 
आहे. आणि आनंदपूर साहिब ठरावासारखा 


ठराव सरकारिया आयोगाकडे पाठविण्याची 
जबाबदारी स्वीकारायला आम्ही ' तयार 


प्रश्‍न : 
उत्तर 


प्रश्‍न : 


उत्तर: 


प्रत : 


उत्तर : 
. प्याची पद्धती आपण बदलली पाहिजे. ह्या 


सार-संकलन ल्य 


नाही. त्यांनी तो पाठवोवा आणि त्याच्या 
गुणदोषांचे मूल्यमापन होऊ द्यावे. 
ऑसाम॑मधील निवडणुकांचे काय ? 
: पंजाबमधील निवडणुकांहून ह्या निवडणु- 
कांचा प्रश्‍न वेगळा आहे. पंजाबमध्ये कायदा 
आणि सुव्यवस्था ह्यांचा प्रश्‍न आहे. आसाम- 
मध्ये प्रश्‍न शिरगणतीचा आहे. आसाममध्ये 
उद्या निवडणुका घ्यायच्या तर आम्ही त्या 
घेऊ शकतो; पण मतदारांच्या याद्याच तयार 
नाहीत. त्या तयार झाल्या की लगेच निवड- 
णुका घेता येतील. 
आसाममधील इतर प्रमुख समस्या सोड- 
विण्याच्या बाबतीत काय होईल असा आपला 
अंदाज आहे ? 
मुलांची मन:स्थिती आता तडजोडीने प्रश्‍न 
मिटवायला बरीच अनूकूल आहे असे मला 
वाटते. मला भेटलेल्या काही माणसांनी मला 
असे सांगितले आहे आणि त्यांच्या ज्या 
बेठका होतात त्यांच्याविषयी मला मिळालेली 
माहिती अशी आहे की, त्यांचे प्रगत आम्हाला 
समजले आहेत आणि आम्हाला जे करता येणे 
शक्‍य आहे ते करण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत 
आहो अशी त्यांची भावना आहे आणि 
आमच्या अडचणींचीही त्यांना कल्पना आहे. 


भारताला एकविसाव्या शतकात नेण्याची 
भाषा आपण बोलता. तिचा अथे कसा लावा- 
यचा ? आथिक दृष्ट्या सध्या आपण 
कोणत्या शतकात आहो असे आपल्याला 
वाटते? । 

हे मिश्र चित्र आहे. आपली विचार कर- 


बाबतीत आपण बरेच मागासलेले आहोत. 
आपण येतील ते प्रश्‍न देनंदित पद्धतीने सोड- 
वीत आहोत. आपली कसलीतरी गरज भाग- 
वायला ५ टक्के कमी पडतात. असे का? 
मग कुठूनतरी ह्या ५ टक्क्यांची भरपाई करा. 
पण आतापासून १० वर्षांनी, १५ वर्षांनी 


आपल्या गरजा काय असतील, केवळ संख्येच्या 
वत्तेच्या दृष्टीने काय 


दृष्टीने नव्हे तर गुण 


असतील ह्याचा विचार आपण करीत नाही. 
आपण असा दृष्टिकोण आत्मसात केला नाही 
तर, पुढल्या १५ वर्षांत आपण काही साधू 
शकणार नाही. उदा., रस्ते घ्या. आपण हे 
चिचोळे, खडबडीत रस्ते बनवितो. आपण तेच 
चालू ठेवणार का ? मोटारीसाठी आवश्यक 
असलेले रस्ते बांधणे आपल्याला परवडत 
नाही. पण आपण असेच खड्डेंवाले रस्ते बन- 
वीत राहिलो तर १५ वर्षांनी वाहतुकीचा 
पुरता गोंधळ झालेला असेल. मी रस्त्यांचे 
उदाहरण घेतले कारण आपणा सर्वाना 
त्यांच्यावड्न ठेचाळत जावे लागते. आपण 
असा विचार कल्या की, हे रस्तेवांधणीचे काम 
आवरावे, कमी रस्ते तयार करावे पण जेथे 
ते अगदी आवश्यक असतील तेथे आणि 
चांगले रस्ते तयार करावे. 

प्रश्‍न £ म्हणजे मूलतः आपण आपल्या प्रश्‍नांना 
वेगळा प्रकारे सामोरे गेले पाहिजे असे 
आपल्याला सुचवायचे आहे ? 

उत्तर : होय. श्िक्षणाविषयीचाही आपला दृष्टिकोण 
बदलला पाहिजे. आज आपल्या शिक्षण- 
व्यवस्थेतून जे (माझ्या दृष्टीने) साक्षर पण 
अक्षिक्षित असलेले लोक मोठ्या संख्येने बाहेर 
पडत आहेत त्यात काही अर्थ नाही. 

प्रश्‍न : पदवी आणि नोकऱ्या यांतील संबंध तोडून 
टाकल्याने काय साधेल असे .आपल्याला 
वाटते ? 

उत्तर : हा संबंध तोडला तर बी. ए. च्या पदवी- 
साठी असलेली मागणी कमी होईल. ही 
मागणी आहे ह्याचे कारण असे की, ही पदवी 
पाहिजे असे सरकार म्हणत असते. 

प्रश्‍न : पण आपण अहेतेची कसोटी कमी ठेवली तर 
बहुधा त्याच नोकऱ्यांसाठी अधिक माणसे 
अज करतील ! 

उत्तर : होय. पण त्यांतून जे अयोग्य असतील त्यांना 
वेचून बाहेर काढावे लागेल. जर तुम्ही योग्य 
प्रकारे चाचणी केली, वस्तुनिष्ठ, (न 


परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाहून) स्वतंत्र आणि 
जलद रीतीने घेता येईल अशी 'कसोटी तयार 


अनुक्रमणिका 


प्रश्‍न: 


उत्तर : 


प्रश्‍न: 


उत्तरः 


नवभारत 


केली तर बेकार असलेले असंख्य बी. ए. 
पदरी बाळगण्याचे कारण उरणार नाही. 


: पण पुरेशा नोकऱर्‍्याच जर नसल्या तर काय 


करता येईल ? 

: येथे शिक्षणपद्धतीचा संबंध येऊन पोचतो. 
आपल्याला तिला एक वेगळी दिशा द्यावी 
लागेल. वेगळ्या प्रकारची कामे करू शक- 
णारी माणसे शिकवून तयार करावी लाग- 
तील. आपल्याकडे वेकारांची जी संख्या आहे 
तिला आजच्या जगात उद्योगधंद्यांत नोकऱ्या 
देणे अशक्‍य आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या 
सेवा, माहितीचे व्यवस्थापन करणे (इन्फर्मेशन 
हॅंड्लिंग) इ. कामांसाठी लागणारी कौल्ये 
शिक्षणव्यवस्थेने शिकविली पाहिजेत. शिक्षण 
असे पाहिजे की, त्यासाठी मागणी असेल. 
आपण आपला दृष्टिकोण बदलला पाहिजे. 
कुटुंबनियोजनाकडे योग्य लक्ष दिले नाी तर्‌ 
सरकारच्या सर्व विकासयोजना फसतील. 
आपल्या नेतृत्वाखालील सरकार ह्या बाबतीत 
पूर्वीहून अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारील 
का? हा प्रश्‍न नाजूक आहे असे आपल्याला 
अजून वाटते का? 

होय. तो अतिशय नाजूक आहे. पण ह्या 
बाबतीत आपण आघाडी मारली पाहिजे. 
आपण ह्या वाबतीत काही धरसोड करता 
कामा नये, कारण नाहीतर आपण वुडून जाऊं. 
पण हे सर्व लोकांनी स्वेच्छेने केले पाहिज, 
अगदी स्वेच्छेने. लोकांना शिक्षा देण्याऐवजी 
उत्तेजन दिले पाहिजे. म्हणजे परत' आपणे 
शिक्षणाशी येऊन ठेपतो. जी सुक्षिक्षित कुटुंबे 
आहेत त्यांना कमी मुले असतात. 


पाकिस्तानने अणुबाँब बनविला तर परिस्थिती 
पुर्णपणे बदलेल असे आपण म्हटले आहे. 
परिस्थिती कश्ञामुळे, कज्ञा प्रकारे बदलेल ? 

ह्या उपखंडात जर कुणाकडे अणुदास्त्रे आहेत 
असे झाले तर मग परत पुर्वस्थितीकडे जाता 
येणार नाही. ते अशक्‍य होईल. ह्यामुळे जो 


७ ७.७ 


अनुक्रमणिका 


फेत्रवारी, १९८५ 


असमतोल निर्माण होईल त्यांच्याविरोधी 
उपाययोजना क्ली करता येईल ह्यासाठी 
आपल्या धोरणाचा पुनविचार करावा लागेल. 


प्रश्‍न : आपण राजकारणात काहीसे कांकू करीत 


प्रवेश केला होता. पणं आता आपण अगदी 
शिखरावर आरूढ झाला आहात. तर आपली 
व्यक्‍तिगत साध्ये काय आहेत? 


उत्तरः मी राजकारणात शिरलो तेव्हा मला कोण- 


तीही व्यक्‍तिगत साध्ये नव्हती. पण आतां 
मी काही काळ रांजंकांरणात आहे, लोकांशी 
गाठीभेटी होतात, त्यांच्या अडचणी, गरजा 
समजतात. हे सर्व ध्यानात घेऊन मला असे 
वाटते की, भारतातून दारिद्रंच नष्टे करणे हे 
आपले साध्य असले पांहिजे. पुढल्या ५ वर्षांत 
हे करता येईल असे मला म्हणायचे नाही; 
पण १० ते १५ वर्षांत परिस्थिती बर्‍याच 
प्रमाणात पालटता येईल असे मला वाटते. 


प्रश्‍न : राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी आपण श्ांत- 


पणे जगत होता. सावंजनिक प्रश्‍नांविषयी 
आपण कधी सावेजनिक निवेदने प्रसिद्ध केली 
नाहीत. पण आपण जी अनेक प्रश्‍नांच्या 
बाबतीत उपक्रमक्षीलता दाखविली आहे 
तिच्यामुळे काहीसे आइचर्य निर्माण झाले 
आहे. ह्या प्रश्‍नांविषयी आपण पुर्वी विचार 
करीत होता का? 


उत्तर: होय. मी त्यांच्याविषयी विचार करील 


होतो; पण मी असे असे करीन आणि तुम्ही 
तसे का करीत नाही अक्या रीतीने मी विचार 


करीत नव्हतो. पण माझ्या मनात हे सारे 
प्रश्‍न होते. 


प्रश्‍न : आता त्या बाबतीत आपल्याला स्वतःला 


काही करता येईल. अल्ली परिस्थिती आहे 
ह्याचा आपल्याला आनंद होतो का? 


उत्तर : होय, मला स्वतःला काही करता येईल 


ह्याचा मला आनंद होतो आणि लोकांच्या 
पाठिंब्याने आम्ही काही करूही शकू. पण 
आपली गाळण उडावी अज्ञा लोकांच्या 
अपेक्षा आहेत. 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


हेद्ट्टांबठा2त ०. 5850-19 क्यात [टलाएढत (008. ७१0१ |16-138%1161-1.1061032 ॥ए०. 6 


॥॥१(॥८ ८७ (2०7707277127((8 ॥५९॥॥ -- 


(&%-- 


1॥€९ .4॥ ॥रावाब ॥न्टवलल्य// 01 


०1 ८०-०७९/वत 7९ ७७॥॥॥॥/72 
॥1॥//५ /॥,/7. 


" भा 


॥!. ७. ७. 0 पपा 


चिवट ])प्रटेलठा 


ह. 1). 1. 0॥प १0, 


1251811 


“र. “सक.. -.. -३७.. ७... <.. -<३.. -.. -.. <.. ७... -३.. -७.. -.. ६. ६७. ९७... ७. -₹७.. ७... ७. र्य 


/"७./७.-७.-%- ९ क. 
ठे मासिक श्री. ग. दोक्षि 
मे. पृ. रेने यांनी प्राज्ञप 


“७. "२७-३७. -७ ७. क से. “>. 3२७ -..-. 
त यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
एछल्याळा मंडळ, वाई बांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले 


